वंदेमातरम 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर 
ह्याचे सक्षि चरित्र 


सदाशिव राजाराम रानडे 


सदाशिव राजाराम रानडे, लोकमान्य छापखाना, मुंबई 


बे. स्वातत्यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 


प्रकाशक - सदाशिव राजाराम रानडे, 
लोकमान्य छापखाना, मुंबई 
मूल्य - आठ आणे 


प्रकाशन तारीख - १९२५४ 


बे. स्वातत्यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 


प्रस्तावना 

श्री. विनायक सावरकर याचे चरित्र त्यांच्या हयातीत लिहिले जाईल असे मला वाटले नव्हते. परतु ते 
विहून आज छापवेही जात आदह, इतकेच नव्हे तर त्याची प्रस्तावना लिहिण्याविषयची मला विनंती 
करण्यात येत आहे हे मी आश्रर्यातले आश्चर्य मानतो. चरित्रकारांनी देर केलेला हा मान नाकारणे हे 
मला जड का वाटते, व दुसरेपक्षी प्रस्तावना विरहिण हेहि जइ का वाटते, याची कारणे मी सांगत बसत 
नाही. सावरकरांची व माञ्जी काही काही मते न जुकण्यासारखी त्यांची व माञ्ञी मनोरचना आहे, हे मला 
माहित आहे. पण ती जुकतात वा न जुकतात हे संभाषणांत पडतादून पाहण्यासारखा त्यांचा माज्ञा 
प्रत्यक्ष संबंध ते तुरुगातूल सुटण्यापूर्वी कधीच आला नव्हता. माज्ञी आठवण बरोबर असेल तर मला 
असे वाटते की, १९०७ साली सार्वजनिक सभेत भरलेल्या ज्या एका जाहीर सभेचा मी अध्यक्ष होतो त्या 
सभेत सावरकर हे एक वक्ते होते; व सभेतून परत जाताना त्यांच्या तेजस्वी वक्ृत्वाची वाखाणणी मी 
मनात करीत असता, परदेशी कपड्यांची हठी करण्यासारख्या कृत्याविरुद मी बोललो याबद्ल ते मला 
मनातूल नावे ठेवीत परत जात असावे. सावरकर व मी यांचे प्रत्यक्ष भाषण असे सर्व जन्मांत ते परवा 
तुरुगातून सुटून रत्रागिरीस जात असता मुद्ाम मला भेटण्याकिरता माञ्ञे घरी आले त्यावेकीच प्रथम 
ज्ञाले; व हे सावरकर असे त्यांना मी आजपर्य॑त प्रत्यक्ष दुसर्‌यांदा याच वेकी पाहिले ! 


पण सावरकरांशी माघे पूर्वी प्रत्यक्ष भेटणे बोलणे ज्ञाले नसले तरी त्याची कीर्तिं मी एेकलीच होती; व 
त्याची माज्जी मते जुकणारी नसली तरी त्याच्या धाडसी बाणेदार स्वभ्ावाचे कौतुक करणारापैकीच 
मीही एक होतो. त्यांच्या देशभक्तीचा थाट आयरिश देशभक्तांच्या देशभक्तीसारखा होता. स्वतः मी 
आयर्लडचा इतिहास लिहिलेला आहे व दूरच्या आयरिश देशभक्ताचे जर आम्ही कौतुक करितो तर 
जवकछच्या व आपल्याच समाजात उत्पन्न ज्ञालेल्या अशा देशभक्ताचे कौतुक आम्ही न करणे हा गुन्हा 
होय असे मी पूर्वी मानीत होतो व आजहि मानतो. कै. गोखले याना सावरकरांचा बिनसनदशीरपणाचा 
जुना मार्ग शंभर टक्के नापसंत होता हे सागावगायास नकोच. परतु सावरकरांच्या इतर गुणांबद्यल 
गोखले यांनीही स्वतः मजजवक अनेक वेका प्रशंसापर उद्गार काठल्याचे मला पक्के स्मरते. असो; 
आमचा स्वभावभेद कायमचा असला, व त्यामुढे साधनाविषयी त्यांचा व माञ्च पूर्वी मतभेद असला 
तरी आता तो उरलेला नाही. आणि पूर्वीचि त्याच्या विषयीये माञ्ञे कौतुक मात्र तसेच शिल्लक आहे. 
म्हणूलच ही प्रस्तावना लिरहिण्याचे मी कबूल केले. 


श्री. सावरकर यांच्या पूर्व चरि व्रावर त्यांनीच आपल्या अलीकडील जाणत्या उदगारानी पडदा टाकला 
असल्यामुके, या पूर्व चरित्रास आता पदार्थसंग्रहालयांतील काचेच्या कपाटांतील वस्तूचे स्वरूप प्राप्न 
ज्ञाले आहे. प्रत्यक्ष व वर्तमान यांच्याशी संबंध न येणारया हकीकतीकडे कोणीही निर्विकार मनाने पाहू 
व बोलू शकतो. पण ही मन:स्थिति अशी केवठ इतरांचीच असते असे नाही तर स्वतः ज्याची त्याचीही 
अस्‌ शकते. मोठ्या मनुष्याला त्याच्या लहानपणच्या खोडकर स्थितीतला एखादा फोटो दाखविला तर 
त्याविषयीं त्याची जी भावना होडल तीच सावरकर यांची त्याच्या पूर्व-चरिव्रासंबधाने आज असेल. 
समकालीन तरुण पिढीला त्यांचा देशभक्तिभरित खोडकरपणा सर्वस्वी अनुकरणीय नसला तरी 
स्पृहणीय वाटला खास ! 


पर्वताच्या माथ्यावर अशा जागा असतात की त्यावर पडलेले पावसाचे पाणी जर पूर्व समूद्राला जाऊन 
मिक्तते, तर जवक्च एका बोटाच्या अंतरावर पडलेले पाणी पश्चिम समुद्राला जाऊन मिक्ते. 


बे. स्वातत्यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 3 


, व प्रत्येकाला वेगवेगन््या 
प्रकारच्या कीर्तिचे फ मिकते. पण त्यातल्यात्यात सावरकरांना मात्र दोन्ही मार्गाचा अनुभव व दोनही 
प्रकारची फठे लाभण्याचा संभव दिसतो. पहिला म्हणजे क्रांतिकारक मार्ग त्याचा चोखादून संपला व 
हिंटुस्थानला स्वराज्याची घटना मिकाल्यामुके यापुदढे बंडाला अवसर उरत नाही हे उद्गार त्यांनी 
काठल्यापासू्न त्याच्या दुसरया मार्गाये आक्रमण सुरु ज्ञाले. त्यांच्या एका जवक्च्या मित्राने मला 
तुकतेच असे निक्षूल सागितते की, प्रतियोगी सहकारितेच्या धोरणावर सावरकरांचा पूर्ण विश्वास आहे 
आणि दैवालाही घटना करणेच असेल तर तुरुगवासामुे त्याना जइलेली अपात्रता (०।५५५०॥१५८>०)) 
धुवून निघून, मागेपुढे प्रतिक कौन्सिलात शिस्न, मुंबई इलाख्याला प्रांतिक स्वात॑त्रय मिकाल्यावर, 
ते प्रधानही होतील ! विलायतेतली उदाहरणे घेतली असता लेडलीगच्या चकवकीत तुरुगवास भोगलेले 
आयरिश देशभक्त टिमथी हेली हे नव्या आयरिश स्वराज्यात गब्हर्मर ज्ञाले. मजूर पक्षाच्या पटहिल्या 
चक्वकीत कैद भोगलरेले व खडी फोडलेले जोन बरबस हे इग्लडच्या प्रधानमंडक्ात प्रधानपद पावले 
आणि एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यभागी बंडखोरीच्या चकवल्ीत फाशीची शिक्षा दिली गेलेल सर 
चार्वस गेव्हन इफी हे ओंस्टेलियांत मुख्य प्रधान ज्ञाले. "पुरुषस्य भाग्यं ' ही म्हण प्रसिद्धच आहे. 
गेरिबाल्ड़ीला फाशीची शिक्षा ज्ञाली असता कालांतराने सिसिली बेट जिंकून राजास अर्पण करण्याचा 
मान त्याला मिकाला; आणि जो गँरीबाल्डी पूर्वी फांसावर चढावयाचा तो पुढे इटलीचा उद्धारकर्ता 
म्हणून स्वराज्यविषयक मिरवणुकीत एकाच गाडीत राजाच्या डाव्या हातास बसूल मिरवतो हे 
पाहणाराला काय वाटले असेल ? विलियम ओत्रायन या आयरिश पुढारयानेही अशा स्थित्यंतराला 
अनुलक्षुन आपल्या 'आयरिश आयडियाज' या पुस्तकात खालील अनुभव तिहिला आहे. 


106 ॥10€1८0॥४/ ५५॥।८॥ [20 0111611४ {0 0€ €1010/€0 {0 521८6 7 111€ ॥141111216 0 {€ 
५०।।८ 416 (0215 200 (1165 [125 0४ 01४ {0 0€ 20066 {0 {€ 1101€ 10106111, 1 11101€ 
५116५, {25|< 0 € ५०2५10५ '10€ ॥†1€ 20५65565" 200 {0€ "£ ५५ 0105" \/11110 ४11८] 
000५12/ 1050113॥1\/ \#५॥ 11515 ५0010 €1|५€110 {€ (02५. 


उलटे सुलटे खेक करणे ही दैवाची लीला सुप्रसिदच आहे. दादाभाई नौरोजी यांनी वयाच्या एेशीव्या वर्षी 
"मी तरुण असतो तर बंड केले असते' असे उद्गार कलकत्यास काढले. विनायकराव सावरकराना 
बडखोरीचा अनुभव घेऊन प्रतियोगी सहकारितेचे गौरवर करण्याचा प्रसंग पसतिशीच्या सुमारास 
आला, 


तथापि अद्भुतरम्यत्वाच्या दृष्टीने पाहाता सावरकर हे उदया प्रधान ज्ञाले तरी त्यापेक्षा त्यांनी 
विलायतेहूल परत येताना जो पराक्रम केला तोच भावी तरुण पिदीच्या दृष्टीने अधिक सरस ठरेल यात 
शंका नाही. प्रधान पुष्कठ होतात; पण जिवावर उदार होऊन पराक्रम करण्याचा प्रसंग थोड्यांना येतो; 
व आला तरी तौ साधणारे त्यादूलही थोडे असतात, युद्धानंतर लीग ओंफ नेशनसच्या दरबारात 
हिदुस्थानला आम्ही जागा दिली अशी बढाई सरकार मारते. पण जहाजाच्या पोट होलमधूल समुद्रात 
उडी टाकून फ्रान्सच्या भूमीवर पाय ठेवून, इटरन्याशनेल लँची तक्रार सांगूल, "बोला हो बोला हो बोला 
हो सर्व सभ्य बोला हो" असा सवाल जगातील सर्वं राष्ट्ाना करून विनायकराव सावरकरानीच ते स्थान 
हिटुस्थानला महायुद्धाच्या आधी पाच वर्षे मिक्वून दिले होते । 


बे. स्वातत्यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 1 


असो ! सावरकर सुटून आले आहेत व त्यांना थोड़ीशी स्वतंत्रताही लाभली आहे. परंतु त्यांच्या 
अज्ञातवासाची अजून चार साडेचार वर्षे जावयाची आहेत. तेव्हा हेही दिवस लवकर निघून जावोत व 
तुरुगवासात घालविली तितकी वर्षे तरी त्याना या नव्या मार्गाने देशाची सेवा करण्याला मिव्छो अशी 
इच्छा प्रदर्शित करून मी प्रस्तावना पुरी करतो. 


मुंबई ता. ६ आगष्ट नरसिंह चितामण केठककर. 


१९२४ 


बे. स्वातत्यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ५ 


स्वतःचे दोन शब्द 


ते काय असणार ? पण ह्या दोन शब्दातच चरित्र लेखनारभाचे कथानक वाचकाना मला सांगावयाचे 
आहे. रत्रागिरीच्या जलमध्ये बे. सावरकर हे कैदी म्हणून असताना सुमारे दीड वर्षापूर्वी तेथल्या राष्ीय 
शाकेत मी एक विदार्थी होतो. एकदा बे. सावरकर हे फार सीक ज्ञाल्याचे वृत्त समजले. त्यावेकी त्याचे 
बधु डं. नारायणराव हे त्यांना भेटण्याकरिता आले होते. मी त्यांच्या बरोबर जाण्याचा यत्न केला ! पण 
यत्र केला इतकेच; कारण त्यात मला यश येणेच शक्य नव्हते. मनात एव्दीच इच्छा की, बोटीतूल उडी 
टाकून प़़रान्सचा किनारा गाठणार्या - अगदी लहान वायातच अचाट साहस करून सर्व जगाचे डोके 
आपणाकडे लावून घेणार्या या नरवीराचे एकवार तरी दर्शन घडावे. 


प्रयत्राने सर्वं काही साध्य होते म्हणतात. रत्नागिरीच्या तुरुगातूल मला एकदा कापड घेण्याची बुद्धी 
ञ्ञाली ! व एक दिवस मी सुमारे चार वाजता त्या जेलच्या दरवाजावर गेलो. त्यावेठी तुरंग, कैदीकाम 
वगैरे सर्वच नवी असल्यामुके दरवाजाच्या आतून दिसणारया प्रत्येक गोष्टीवर मी नजर टाकीत होतो. 
इतक्यात एक कैदी आतच असलेल्या ओंफिसवर आला. पांच चार मिनिटे ज्ञाल्यावर जेव्हा तो परत 
जाऊ लागला तेव्हा जरा थाबला. इतक्यात शिपाई आपसांत म्हणून लागले की, "सावरकरची प्रकृति 
आता लीक दिसते." मी आत पाहिले - त्यावेकी ते एकवार दरवाजाकडे पाहू परत जार लागले - मी 
त्याच्या पाठमोर॒या चालत्या शरीराला नमस्कार गेला - हेच त्यांचे दर्शन. 


तेथे असतानाच त्यांची पदे एेकण्याचा नादच लागला होता. ती म्हणण्याचा आवाजाच्या दृष्टीने नसला 
तरी प्रमकपणाचा उमाव्छा माञ्ञा एक भार आणि कसब्यातील एक बालवयी मित्र याना वारंवार येत 
असे. ती पदे वैशाख महिन्यातल्या वद्य पक्षातल्या एका रात्री वर उल्लेखिलेल्या गांवी म्हटली गेली व 
विचार करता करता असे ठरविते की, मिकेल तेवटीच माहिती मिकूवून हे चरित्र आपण महाराष्ट 
जनतेसमोर ठेवावयाचे. पण हे ठरविण्याचे काम फारच सोपे होते. प्रत्यक्ष माहिती मिकूविण्याचा आरभ 
केला तेव्हा आपल्या हातू बहूधा हे कार्य तडीस जाणार नाही असे वादू लागले. पण सावरकर ज्यावेकी 
"माखजन' येथे आले होते त्यावेकी त्यांचे स्नेही नागपूरचे प्रसिद्ध पुटारी श्री. विश््वनाथराव केककर हेही 
आले होते. त्यांचेजवक शब्द टाकून पाहिला. त्यांनी आनंदाने माहिती देण्याचे कबूल केले. तेथूलच 
कार्याला आरभ ज्ञाला व पुढे श्री. गणेशपंत, ड. नारायणराव, श्री. भाठसाहेब चिप््णकर इत्यादी प्रेमी 
गृहस्थाचे मदतीने हे लहानसे कार्य तड़ील गेले. सर्वं कार्य हे जर त्याच्या प्रमाचेच दृश्य तर मग मी 
आभार कोणत्या शब्दात मानायचे ? बे. विनायकराव ह्यांना मी पुष्कल्वेव्ठा काही महत्वाच्या गोष्टी 
सागण्याची विनंती केली. पण त्यांनी ती आभारपूर्वक नाकारली. बोटीतल्या उडडाणाची हकीगत मात्र 
मोठ्या जिकिरीने सागितली. या ठिकाणी एक गोष्ट सांगणे जरूर आहे की, मिक्ालेली सर्वं माहिती जरी 
खरी असली तरी त्यांतले एखादे वाक्य अगर शब्द अगदी ततोतत खराच असेल असे मात्र सागता येत 
नाही. 


दे. भ. तात्यासाहेब केकर ह्यांना प्रस्तावना बिहून देण्याची विनंती केली व ती त्यांनी स्वीकारली 
ह्याबद्ल; तसेच श्री. श्रीधर गोविद उर्फ अण्णासाहेब भावे यांच्या अनेक प्रकारच्या मदतीबदल आणि 
माङ्या वडलांचे परम स्नेही श्रीयुत केशवराव म्हसकर यांनी केलेल्या निरनिराव््या सूचनांबदल मी 
सर्वाचा फार आभारी आहे. 


माखजन १५-०८-२४ सदाशिव राजाराम रानडे 


बे. स्वातत्यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ६ 


अनुक्रमणिका 


९117 (0 ३ 

व्व वाश्व 4 ६ 
१ ल्क आणि बालवणि ८ 
र -व्वात्यषि य ववार १४ 
३ फर्युसन कांलेजमध्ये आणि पुण्यातल्या चक्वकी .... ५ २२ 
४ बी.ए. ची परिक्षाव अभिनवभारतालामूर्त स्वरूप... ११०५ २५ 
५ विलायतेत प्रयाण आणि तेथील खकबक २७ 
६ पेरिस व इग्बडमधील धरपकड ०००१००१५ ३६ 
७. , बव ववत ण ४६ 
८  जन्मभ्ूमीत आगमन पण दोन जन्मठेपीची शिक्षा... ५१ 
९. "शवा ५६ 
वाशिशिस ५९ 


बे. स्वातत्यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ७ 


१ जन्म आणि बालपण 


नाशिक जिल्द्यांतील कंटोन्मेट विरुद्धच्या चकवकीत प्रसिद्धीस आलेल्या "भगूर' नावाच्या 
लहानशा गावी बे. विनायकराव सावरकर याचा इ. स. १८८३ च्या मे महिन्यात जन्म ज्ञाला. 
विनायकरावाचे वडील दामोदरपंत हे एक सच्छील विद्रान-धार्मिक असे सदगृहस्थ होते. तसेच 
ते एक प्रतिभासंपन्न कवि होते. त्याचे घराणे मूद्छपासूलच खानदानी होते. आल्यागेल्यांची 
त्याच्याकडे फार गर्दी असे. दामोदरपताच्या एका पूर्वजाने पेशवाईत पराक्रम करून एक 
लहानशी जहागीर कमावली होती ती अगदी परवा परवापर्य॑त म्हणजे सन १९०९ साली सरकार 
जप्त करेपर्यत ह्या घराण्यात चालत होती. दामोदरपंताना एकंदर चार अपत्ये होती. वीत 
मुलाचे नाव गणेशपत उर्फ बाबासाहेव सावरकर, (हे श्री. विनायकराव सुटण्यापूर्वी ९ महिने 
अगोदर जन्मठेपीतून सुटले आहेत) दुसरे आपले चरित्रनायक बे. विनायकराव, तिसरया श्रीमती 
भमैनाबाई अथवा माई (ह्याना त्यबकजवठ् रा. काठे यांजकडे दिलेल्या आहेत) व चौथे डँ. 
नारायणराव सावरकर होत. बाबा हे विनायकरावापेक्षा चार वर्षानी वडील असून डो. सावरकर हे 
पाच वर्षानी धाकटे आहेत. 


नै 


लहानपणी ह्या बालकास कविता करण्याचा छंद लागला. इतक्या लहानपणी की त्यावेकी त्याची 
मुजही ्ञाली नव्हती. आईपाशी रामविजय-हरि-विजय इत्यादी ग्रंथ वाचले जात ते एेकून व 
वडिलानी संशयरत्रमाला त्यास तँडपाठ शिकविली होती ती वारवार म्हणून विनायकाला एक 
काव्य करण्याची स्पूर्ती ज्ञाली, व त्याने लगेच एक महाकाव्य करण्याची प्रतिजाही केली. हे 
महाकाव्य कोणते? कसे? हे त्याचे त्यालाही माहीत नव्छते. पण वारवार त्याने कविता करून 
दाखवाव्या आणि म्हणावे की आपण महाकाव्य करणार! या विचाराने या आठ वर्षीच्या 
बालकाने काव्यदेवतेची पूजा आरभिली. तो ओव्या मुंजीच्या आधी इतक्या ज्ञपाट्याने रची की 
ञ्ोपाव्यावर एका बाजूला शेजारच्या मुली येऊन बसत व शिकविलेल्या ओव्या म्हणत व 
दुसरया बाजूला विनायक बसे व नव्या ओव्या रचून त्या मुलीना तो हरवूलन टाकीत असे. पुणे 
येथे त्यावेठी प्रसिद्ध होणारया "जगद्वितेच्छ्र' पत्रात तर विनायकाच्या टदहाव्या वर्षीच त्याच्या 
कविता प्रसिद्ध होऊ लागल्या. शेवटी दितेला स्वदेशीचा फटका व सवाईमाधवरावाचा रग ही 
त्याने वयाच्या टहाव्या वर्षीच रचली होती. 


जगद्धितेच्छरकाराला माहीतही नव्हते की, आपण ज्या कवीच्या कविता प्रसिद्ध करीत आहोत तो 
दहा वर्षाचा बालक असेल. तसे कठते तर कदाचित त्या प्रसिद्धही इ्ाल्या नसत्या. 


श्री. दामोदरपंतांच्या घरात एक पेशव्यांची जीर्ण बखर असे. एक निबधमालेचा भाग असे. काही 
महाभारताचे भाषांतर व स्वधर्मप्रदीप ह्या मासिकाचे जुने अंक असत. विनायकाच्या एकसारख्या 
वाचनाने ही सर्वं पुस्तके जवक जवक त्याची पाठ ज्ञाली होती. विनायक पेशव्यांच्या बखरीवर 
तर बोलता बोलता ओव्या रची व आपल्या संवगड्यांना त्याने शिवकालीन इतिहास काही 
ओव्या म्हणून तर काही गोष्टी सांगून शिकविला होता. शिवचरित्र तर विनायक आपल्या 
मित्रमंडक्ीला उत्साहपूर्ण अभ्निमानाने सागे. 


नै 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ८ 


मुज ज्ाल्यावर थोडेच दिवसांत द्या मुलांच्या मातुश्री वारल्या आणि हे चिल्यापिल्याचे कुट्ब 
उघडे पडले. दह्यावेकी श्री. दामोदरपंत हे ४० वर्षाये असावेत. त्यांनी दुसरे लग्न न करता स्वतः 
हाताने वर्षानुवर्षे स्वयंपाक करून ह्या आपल्या चारी चिल्यापिल्यांचे संगोपन मातेपेक्षाही अधिक 
प्रमाने व आतुरतेने केले. हे दिवस १८९३ चे होते. याच वर्षी मुबईस हंद्‌-मुसलमानांचे दगे 
ज्ञाते. ती बातमी वृत्तपत्रांतून वाचून विनायकरावांनी आपले बालसंवगड़ी एकत्र करून हद्‌ 
समाजाचे व धर्माचे रक्षणार्थं काय केले पाहिजे याची चर्च केली. व अती हे निश्चित ठरविले 
की, मुसलमानांनी केलेल्या ह्या अपमानाचा सूड भगूरच्या वेशीबाहेर असलेल्या एकुलत्या एक 
लहान मशिदीवर हल्ला चढवूल काढटायचा. ज्ञाले! ती ददहा-बारा कर्शाची मुलांची टोकी-बालवीर- 
सध्याकाठी गनिमी पद्धतीने लपत छपत हल्ला चढ्विण्याकरिता गेली. मशिदीत कोणीही 
नव्हतेच - क्वचित शत्रू ह्या टहा-बारा वीराच्या प्रचंड सैन्याला भ्रिरन पद्ूलही गेले असतील! 


नै 


बालवीरांच्या ह्या टोकीने मनसोक्त मोडतोड करून व शिवछत्रप्तीच्या हल्ल्यांची धुक्राक्षरे वठवूल 
तेथून पाय काढला. पुढे ही बातमी मुसलमान मुलांस कदू भगूर गावातीलच एका मराठी 
शाक्या रणक्षेत्रात-पडवीत-शिक्षक येण्याचे पूर्वी फारच मोटी लढाई इाली. पण मुसलमान 
मुलांच्या दुर्दैवाने त्यांच्यात चाकू टाचण्या कोणापाशीही नचव्हत्या. विनायकाचे नेतृत्वाखाली 
असलेल्या हदु मुलांजवक हे सर्वं साहित्य सज्ज असे. शस्त्रास्राशिवाय लढाई कसली? अर्थातच 
हिंटूचा जय ज्ञाला। मुसलमान मुले चिड़ीस गेली व त्यांतील एक दोन धटिंगण मुलांनी 
विनायकास बाटविण्याची प्रतिज्ञा केली. अपयशाचा हा राग काठण्यासाठी त्यांनी विनायकाचे 
तोडी मोदकांएेवजी "बौबिल+' मासा कोबण्याचे ठरविले. त्यात त्यांना अपयश आले हे निराठे 
लिदहिणे नकोच. परतु इकडे जी एकदा लढाईची आग भडकली ती काही केल्या शांत होईना! 
मशिदीवर हल्ला चढविताना काही मुले रेगाकल्यासारखी- चुकार तट्ट्‌ - दिसली. काटीनी 
रेगाकल्यासारखे करीत असताच लघवीचे निमित्त केवले व पोवारा केला! काही बाहेर राहून पहारा 
देणार असा स्वकर्लव्याचा निर्धार प्रकट करू लागली. जेव्हा विनायकरावांचे लक्षात आपल्या 
मित्रमंडकीत असलेले हे दुर्गुण आले त्यावेकी त्यांनी सर्वाना हे दोष सुधारून अंगी धैर्य 
आणण्याचा उपदेश केला. सर्वाना तो रुचला व त्यानी उपदेश करण्याविषयी विनंती केली. 
विनायकरावानी त्याना शिक्षण देण्याकरिता एक "सैनिक शाका' काठली! ह्या शाकेत निंबोग्या 
करण्याचे शिक्षण देण्यात येत असे. आपल्या गोटांतील मुले विभागून त्यांना ह्या निंबोव््या 
वाटून द्ायच्या व एक हदय ठरवून त्या निंबोक्यांसह युद्धाला उभयपक्षी आरभ करायचा. एक 
पक्ष हिंदु होई व दुसरा मुसलमान वा इग्रज होई. मधल्या हरीवर शिरणारया पक्षाचा जय 
ञ्ञाला असे मानण्यात येई. निबोव््या फेकीत ते दोन्ही पक्ष आपसांतील युद्धाला आरंभ करीत. 
बहूधा यश विनायक पक्षाला असे. क्वचित एखादे प्रसंगी अपयश आलेच तर विनायक 
आयत्यावेकी देशभक्तीचे स्तोत्र गायी! व त्या तात्पुरत्या परधर्मी ज्ञालेल्या विदेशी बनलेल्या 
पक्षाचे मनात हे स्तोत्र इतके बाणे की आपला पक्ष कोणचा हे भान न राहून ते अपयशाचे 
खापर माथी घेठन हदु पक्षाला मिक्त. कोणत्याही कारणान का असेना ह्िदुचा जय ज्ञाला की 
ते सर्वं सैन्य पोवाडे गात गात भगूरच्या लहानशा गल्ल्यातूल मिरवत येई. (प्रस्तुत लेखक 
नाशिकला बे. सावरकर द्याजबरोबर गेला असताना भेटायला आलेल्या एका वृद्ध सदगृहस्थाने 
ह्या सर्व गोष्टौ आम्हाला स्वाभिमानपूर्दक सागत असताना त्याना आनंदाश्र आले.) 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ९ 


ष्टीप :- पण हे भाग्य विनायकराव विलायतेस जात असताना एका स्िश्चन 
स्वयपाक्याचे पदरी पडले. त्याने एकदा रागाने विनायकरावांना एकटेच गाटून मासे कोंबले. 
पुटे मग ते बोटीवर युरोपीयन आहार घेत असत. 


नै 


हे दिवस १८९७ चे होते. पुणे वैभव - केसरी - गुराखी - जगद्ितेच्छरु ह्या पत्रांच्या प्रत्येक 
अंकाचे पारायण विनायक मोठ्या आतुरतेने करी. इतर संवगडयांचे ह्या गोष्टीकडे लक्षही नसे. 
परतु विनायक त्या सर्वाना सर्वं राजकीय परिस्थिती समजावून देत असे. ग्रामण्य प्रकरण - 
प्लेगची धामधुम- शिवाजी उत्सव - गणपत्युत्सव - लोकमान्य टिककाची कौन्सिलांतील 
निवडणूक इत्यादी चठ्वन्ीचा प्रतिध्वनी ह्या मुलांच्या हृदयाकाशांत पुण्यातील आकाशात होत 
नसेल इतक्या आतुरतेने होऊन त्याला रात्री अकरा वाजेपर्यत सुद्धा ्ञोप लागत नसे. रात्री 
त्याचे सवंगड़ी अभ्यासाला येत. त्यांना ह्या सर्वं गोष्टी समजावूल सांगून आपण काय केले 
असताना हिटुस्थान स्वतंत्र होईल? ह्याची वाटाघाट करीत बसे. ह्या संवगड्यांत मुख्य म्हटले 
म्हणजे गोपाठक भिकू-राणवा शिप्यांची मुले होत. 

नैः 

भगूर गावात गेल्या तीन वर्ष चाललेल्या केटोन्मेटच्या ज्ञगङ्यांत प्रसिद्धीला आलेले दे. भ. 
गोपाकराव देसाई हाच पूर्वीचा "गोपाक' होय. व संप करून तुरुगांत जाणारी मंडी हेच 
विनायकरावाचे सवंगड़ी होत. विनायकाला आता १४ वे वर्ष लागलेले होते. तेव्हा त्यांचे 
बालपण येथेच संपले असे मानण्यास हरकत नाही. 


"देशी फटका' 


आर्य बंधुनो उठा उठा कां मठासारखे नटा सदा । 


हटा सोडनी कटा करू या म्लरच्छ पटां ना धरू कदा ।।१। 


काश्मीराच्या शाला सोडनि अल्पाकाला कां भरुलरतां?।। 


मलमल त्यजुनि वलवल चित्ती हलहलके पट कां वरितां?।।२।। 


राजमहेद्री चिटा त्यजुनि कां विटके चिट है कां घेता? 
दैवे मिक्तां वाटि, इच्छतो नरोटि नाहीं कां होता! ।।३॥। 


येवति सोडनि पितांबराना विजार करण्यासाठि महा ॥। 
बेजारचि तुम्हि नटावयामचि विचार करितो कोणि न हा ।।४।। 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र १० 


केलि अनास्था तुम्हिचि स्वतः मग अर्थातचि ती कला बुडे ॥ 
गेले दिन हे नेले हिरुनी मेले तुम्ि तरि कोण रडे? ।।५।। 


अरे आपणच होताँ पूर्वी सर्व कलाची खाण अहा ॥। 
भरतभूमिच्या कुशी दीप ते कलंक आतां अम्ही पहा ।६।। 


जगभर भरूनी उरला होता नुरला आतां व्यापार ॥ 


सकलदही कलाभभिज् तेघवां अज्ञ अतां अरिही थोर ।।७।| 


निर्मियली मयसभा अम््हिचि ना? पाडव किरिटी आठ्वारे | 


मठ्ठ लोको! लाज काहिंतरि? लठ्ठ असनि शठ बनलोरे ॥।८।। 


आमफलाच्या कोयीमध्ये धोतरजोडा वसे सदा || 
होते जेथे प्रतिब्रह्मेची धिक मी जन्मुनि अपवादा ।।९।। 


हे परके हरकामीं खुलविति भुलविति वरवर वाचेने।| 
व्यवहार रीती एेशि बरोबर सदा हरामी वृत्तीने ।|१०।| 


कामधेनुका भरतभूमिका असूनि मग कां ही भिक्षा | 


सहस्र कोसावसुनि खासा पैका हरतो प्रभुदीक्षा ।।१९।। 

नेती कच्चा माल आमुचा देती साचा पक्व रुपे ॥। 

आमच्या वरती पोट भरिति परि थोरि कशाची तरी खपे ।।१२॥ 
पहा तयाची हीय रीत हो! भ्िती नसे त्या लबाडिला ॥ 


नाना कर्मे नाना वर्मे दोश आमुचा लुबाडिला ।।१३।। 


निमुली हातामधलीं फडकीं फडकत नाना ध्वज वरती ।। 
हडलहप्पसे करुनि शिपाई निघत स्वारी जगभर ती ।।१५।। 


नाना परिचे रग भरीती रग पुष्पते दग करी ॥ 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र १९ 


मोर, कावके, ससे, पारवे, श्चापद विचरती ती बकरी ।।१५।। 


राजगृहीं गोपुरे ्ञककती मजले सजले त्यामधुनी ॥ 


सुंदर नारी दुःख हर्ष भरि त्या बघति शोभा तरुणी ।।१६।। 


नाना जाती पिकली शेती गार हीरवै वस्र धरी 
भात बाजरी गहू गाजरी आच्छादिली हि भूमि बरी ।।१७।। 


अगनग गेले गगन चुंबिण्या सर्वं थोरबहु कोराकी ॥ 
भास पुरुषची निजाकिं बसवी स्वानंदाने पोरां की ।।१८।। 


चित्रे एेशीं दाविति छत्रे विचित्र तुम्हा भुल धंदा ॥ 


तुम्हीहि भुलतां पहातां घेतां क्षणात स्वपटाला निंदा ।।१९।। 


याला आतां उपाय बरवा एकी करवा मन भरवा || 


ओतप्रोत अभिमाने हरवा देशी धदे पट करवा ।|२०॥। 


परके वरवर कितीहि बोलती गोड गोड तरि मनि समजा || 


सुंदर म्यानीं असे असिलता घातचि होडल ज्ञट उमजा ।।२१।। 


रावबाजि तरि गाजि जाहते राज्य बुडालं तरि मुख्य ॥। 
सख्य असे परि परकीयांचे गोष्ट हृदयि ही धरु लख्ख ।|२२।। 


वैर टाकुं या यास्वत लौकर खैर करो परमेश्वर ती || 
निश्चय ज्ञाला मागे अपुला परदेशी पट ना धरती ।|२३॥। 


चला चला जाञऽ या घेठ या देशि पटना पटापटा || 


जाडे भरडे गडे कसेही असौ सेवं परि ज्ञटाञ्चटा ।।२४।। 


ना स्पर्श्‌ त्या पशूपटाला मउ वरि विखार तर भावू | 


घेऊ खडतर अती सुखकर धर्मचि मानुनियां राहू ।|२५।। 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र १२ 


द्रव्य खाणि ही खोरे घेउनि परकीपोरे खणितीरे ॥ 
एकचित्त करुनियां गड्यानँ! वित्त जिंकुया पुररपिरे ।।२६।। 


विश्वेश्वरि ती नारायणि ही यमहरि हर अदि सुरवरिणीं ।। 
कर्म सिद्धिसी दावो नेउनि मोद देति निज भक्त जनीं ।|२७॥। 


ट्र अजानी रजनी जावो साग प्रकाशो रविज्लान || 


वरावयाला रत्र पटानां करो आर्य ते रणदान ।।२८॥ 


कवितारूपी माला अर्पी आर्य बंधुसीं सार्थक हो ॥। 


भक्ताकरवी मन देवांसी सेवा त्यांशीं अर्पण हो ।|२९।। 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 


१३ 


२ स्वातत्र्यप्रिय विचार 


१८९७ च्या चकवकीचा ककस ज्ञाला पुण्यास टिकक पकडले गेले व बंटीत पडले. पुण्यात रंड 
साहेवाला मारणार्या चाफेकर बधूपैकी दामोदरपंत चाफेकर व बाक्छकृष्ण हे सापडले. त्या दोघां 
बधूना पकटून देणार्या द्रविडबंधूना वासुदेवराव रानडे ह्यानी देहात प्रायश्चित्त दिले. प्रतिदिनी एक 
एक अदभ्रुत वार्ता कर्णी पडावी! प्रत्यही अगात वीर्याच्या विजा चमकाव्या! रंड आयस्ट गेले! 
प्लेगचा छट्ही गेला! द्रविडद्ी गेले! ते चाफेकरही गेले! आणि ते १८९७ चे भेसूर वर्षही गेते\। 


नै 


परतु त्या वर्षाची ती भयंकर दीसी ह्या किशोराचे मनात जशीच्या तशीच कायम राहिली. या 
वयात विनायकाचे वयातील इतर मुलाना व मोठ्याना संसाराची मोहक व रगीबेरगी असणारी 
बेगडी सुखस्वप्ने पडत होती. पण ह्याच सर्वं गोष्टी विनायकाला काल्याकुट्ट भासत होत्या. 
प्रतिष्ठित सज्जनाना ज्या गोष्टी कान््याकुट्ट व उत्सारक भासतात त्याच विनायकाला आपल्या 
दिव्य पण दाहक आकर्षणशक्तीने आपल्याकडे ओदर लागल्या. चाफेकराची स्मृती त्यांचे मनात 
वारंवार चमक्ू्‌ लागली. त्यांच्या कटाची येणारी वर्णने वाचताना तो जेव्हा तेव्हा आपल्या 
अश्रूली ती भ्िजवू लागला. वासुदेवराव रानङ्यांना जेव्हा फाशीची शिक्षा ज्ञाली तेव्हा त्यांनी 
सागितते की पाहिजे तर पुढील जन्माची फाशीही याज जन्मी द्या." तेही फाशी गेले व त्या 
बातमीचा अक विनायकाचे हाती पडला. 


नै 


राजकीय खकबकीची तरुण हृदयास हालवूल सोडणारी अशी ही स्थित्यतरे चालली असताना 
विनायकाचे हृदयात देशभक्तीच्या ऊर्मी उसद्कू लागल्या. आपल्या ह्या परतंत्र देशाला पुनरपी 
वैभवसंपन्न आणि स्वराज्यमंडित करण्यासाठी तरुण देशभक्त निर्माण जाले पाहिजेत. चाफेकर- 
रानडे जे तारुण्याच्या एेन भरात गेले - संसारसुख-संपत्ती ह्याच्यावर ज्यांनी लाथ मारली. ती 
एवठ्याच करता की, आपला देश स्वतंत्र करण्याकरिता अनेक राष्भक्त परत निर्माण ज्ञाले 
पाहिजेत. राष्टोद्धाराकरता स्वार्थाया असा होम त्यानी केला पाहिजे ही गोष्ट सत्य आहे म्हणून. 
मग ही जर गोष्ट सत्य आहे - रष्टोद्ार जर स्वार्थाच्या होकीशिवाय होत नाही तर आपण तरी 
स्वार्थाचा होम करून राष्टमाता स्वतत्र करण्यास का तयार होऊ नये? हा एकच विचार 
विनायकाचे हृदयाला रात्रदिवस पोकीत होता. 


नै 


त्या बालकाची लहमनपणीच त्याच्या कुलाने कुलस्वामिनी मानलेल्या देवीच्या भव्य पण संदर 
मूर्तीवर फारच भक्ती होती. तो तिच्या पूजेत केव्हा केव्हा इतका गढलेला असे की; ध्यानाचे 
मत्र म्हणत असताना तो शुद्ध सोडून केव्हा केव्हा बेभान होई! त्या देवीला मनोभावाने प्रार्थना 
केली असताना त्या सफल होतात असा त्याचा विश्वास होता. तिच्यासाढे फुले जमविण्यात 
पूजा बांधण्यात-सप्तशतीच्या पाठातील युद्धप्रसंगाचे अध्याय वाचण्यात तो दिवसचे दिवस व 
रात्रीच्या रात्री घालवी. देवीची ती सुंदर पण भव्य मूर्ती भगूर गावात अद्यापि अस्तित्वात आहे. 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र १४ 


त्या देवीची पूजा अशाच एका दिवशी भक्तिभावाने पुरी करून या देशातल्या दुःस्थितीने 
तकमक्णार्या किशोराने, सदगद अंतःकरणाने देवीचे ध्यान आरंभिले. व शेवटी तिच्या पवित्र 
चरणांवर हात ठेवून - तिला साक्षी ठेवून - त्या समग्रपूजाभूषित, सिंहावर आरुढ ज्ञालेल्या 
अष्टभ्रुजा व अष्टभ्रुजांमध्येही आयुधे, विकसित कमलपुष्प, शंख वगैरे उपकरणे धारण केलेल्या 
जगन्मातेपुढे कठ्वद्ू्न जाऊन आपले सर्वं जीवन, सर्व सामर्थ्य, सर्वं संपत्ती - देशमातेच्या 
उद्धाराकरता - तिला पुनरपि स्वराज्यमंडित आणि वैभवसंपन्न करण्याकरता अर्पण करीन असा 
वज्रघोर निश्चय केला! त्या लहानशा देवालयात अनेक सुगंधिक कुसुमांचा दरव पसरलेला 
होता. तुपाचा दिवा मंद मंद रीतीने निरांजनामध्ये तेवत होता. उदबत््यांचा उन्मादकारक वास 
कुसुमाच्या कोमल परिमलामध्ये मिसद्ूल गेला होता. जगन्मातेची मूर्ती जणू सुहास्य वदनाने 
- मंद स्मित करीत असलेली त्या अधुक प्रकाशात दिसत होती! अशा पुण्यमय वातावरणांत 
जगन्मातेसमोर देशमातेच्या उद्धाराची त्या लहानग्या किशोराने शपथ वाहिली. त्यावेकी 
किशोराचे वय १५/१६ वर्षाचे असावे. हे वर्ष इ. स. १८९९ चे होते. 


नै 


हाच पुढे अयित दहदुस्थानात गाजवेल्या अभिनव भारत संस्थेचा जन्मदिवस होय. किशोराच्या 
या निश्चयांतच त्या संस्थेचा उगम ज्ञाला. 


नै 


त्या दिवसापासूलचा काठ अनन्य भावाने त्याने आपल्या कल्पनाचा प्रसार करण्यात घालविला. 
भगूरसारख्या लहान गावी शिवाजी उत्सव - गणपत्युत्सव आरभिले. आपल्या देशातील 
देशवीराच्या कृत्यानी समाजात चेतना उत्पन्न व्हावी म्हणून त्याने अनेक पद्ये-पोवाडे रचले. 
त्यातील एक पोवाडा .....--.. अद्यापही कोठे कोठे एक्‌ येतो. स्वतःच कर्त्याकटून म्हटला जात 
असताना ज्यानी ज्यांनी तो एेकला आहे त्यांना त्यांना आठवण आहेच की अर्था अर्धा 
तासपर्यत ती कविता चालली असताना मनोवृत्ती कशा उचबद्न येत! श्रोत्याच्या नेत्रातूल त्या 
हौ तात्म्यांचे वर्णन एेकताच अश्रूच्या कशा धारा वाहत 


नै 


पण आपल्या मुलाला हे निराठेच वकण लागलरेले पाहून दामोदरपंताना एक निराकीच चिंता 
वाट्‌ लागली. वास्तविक त्या मुलाला कवितेची, इतिहासाची, देशप्रेमाची सुची बालपणापासूलच 
त्याच्या वडिलांनी लावली होती. ते नेहमी त्याच्या गुणांचा परिपोष करून त्याच्या 
स्मृतिशक्तीचा व कर्तृत्वाचा मनातले मनात फार अभिमान बाकगीत. पण जेव्हा त्यांनी त्याला 
रात्रदिवस येता-जाता अल्पवयांतच हौतात्म्यांच्या गोष्टी बोलताना एेकले, रात्रीच्या रात्री 
जागताना पाहिले व त्याच्या मुद्रेवर एक अकालिक गंभीरता व चिंता उत्पन्न ज्ञालेली पाहिली 
तेव्हा ते जरा दचकले. एके दिवशी त्यांनी त्याला रात्री १२ वाजता कविता लिदहिताना पाहिले. 
विनायक त्यामध्ये अगदी गदल गेलेला होता. त्याच्या सुंदर मुखावर-पाणीदार नेत्रांतून मुखावर 
वारंवार येणारा अश्रप्रवाह पुशीत पुशीत त्याने कविता गुणगुणत - पुढला चरण विहावा असे 
सारखे चालले होते. वडील सन्निध उभे तरौ पत्ता नाही! अशा स्थितीत वडिलांनी कौतुकाने 
त्याच्या हातातील कागद घेतला व पाहिले तो एका देशवीराची कविता! वडिलांस - कां कुणाला 
माहीत चर ज्ञाल्यासारखे ज्ञाले, व त्यांनी विनायकाला कुरवाठीत म्हटले, तात्या, तुङ््या 
अल्पवयी मेदूला त्रास करणार्या कविता करू नकोस. जा दुसरया कविता कर - नाहीतर 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे सक्षि चरित्र १५ 


पुस्तके वाच. यापुढे वडिलादेखत अशा कविता करता येईनात म्हणून तो पहाटे अथरुणावर 
अभ्यासाच निमित्ताने उदन कविता करी व त्या पाठ करून ठेवी. 


नै 


प्लेगची धामधूम मी म्हणत होती! जिकडे-तिकडे प्रेतयाव्रा-प्रेते-आसांची पक्छापक्छ सारखी चालली 
होती. प्रत घरात पडताच दाराशी सरकारी पोलिस उभे! घरात पाडापाड करून सामानाची 
नासधुस करून जादून नंतर मग ते जात. तोच दुर्धर प्रसंग याही कुटुंबावर ओढवला. कारण 
या मुलांचे वडील दामोदरपंत प्लेगला बढी पडले. पोलिस आले आणि त्या दोन भावाना त्यांनी 
वेगके काठले. धाकटा भार ९/१० वर्षाचा बाक पण प्लेगने पछाडला. घरात पाडापाड केली! 
सामान जद लागले! सर्वजण म्हणाले, लहान मुलगा तर मरणारच ! पडू द्या त्याला येथेच 
तुम्ही मात्र आपला जीव सांभाव्ा म्हणजे ज्ञाते. त्यावेकी गणेशपंत म्हणाले की, ""माञ्ञा 
धाकटा भाऊ अशा आसन्नमरण स्थितीत असताना मी एक रेसभर सुद्धा येथून हालणार नाही." 
ते आसन्नमरण बालक ज्याच्या तोँडातूल रक्त व फेस गकत होती त्याच्या लटकक्छलेल्या 
मानेला सावरित सावरित खाद्यावर टाकून ते १९ वर्षौचे गणेशपत आपल्या भावासह व 
लहानग्या प्रीसह गावाबाहेर एका रानात निघून गेले. तेथे एका पडक्या पडवीचा त्यांनी आश्रय 
केला. रात्री बेरात्री त्यांना भीती वाटे. कारण सोबतीला कोणीही नाही. सोबतीकरता एक कुत्र 
मात्र रात्रदिवस येऊन बसे, की कोणाला ठारक? 


त्यावेकेस गणेशपताच्या शाकेतील एक मित्र श्री. रामभार दातार हे फार उपयोगी पडले. त्या 
संकटांत जमलेल्या त्या दोन घराण्यांचा लोभ आजपर्यत कायम आहे. त्यांचे साह्याने ते 
नाशिकास आले व सरकारी हस्पिटलांत प्लेगने आसन्नमरण ज्ञालेल्या आपल्या धाकट्या 
भावास घेन गणेशपंत शुश्रूषेस जाऊन राहिते तो त्यासही प्लेग ्ञाला! आता घरी केव 
मथधला भार (विनायकराव) व त्याची वडील भावजय ही उरी. हास्िटलमध्ये कपडे अन्न 
इत्यादी देण्यास जाताना शदहराचे मार्गावर प्रेते, प्रेतयात्रा व ती ओसाड पडलेली घरे याच्यामधून 
राव्री-बेरात्री जाता येता त्या किशोरास भीती वाटे. पण ती मनाते मनात दाबूल तो घरी 
वहिनीस व होस्पिटलात उभयंता भावांस सांभाकीत होता 


नै 


ईश्वरकृपेने प्लेगमधून ते दोघे भार बचावूल घरी आले. परंतु त्यांचे येण्याचे आधीच त्या 
किशोराने असल्या कौटुंबिक आपत्तीतही आपले देशभक्तीचे कार्य नाशिकला आरभिलेलेच होते! 
प्लेगच्या होँस्पिटलमध्येच एका थोर मनाच्या देशभक्ताशी दकणवक्णाला आरभ होऊन त्या 
किशोराने देशसेवा करण्याचा निश्चय केला होता तो सिद्धीस नेण्याकरिता मंडी शोधू लागला. 
पाच-सहया सभासद मिकताच त्यांनी संस्था स्थापली व सरकारी संशयास बकी पडू नये म्हणून 
एक अगदी साधे असे तिला नाव ठेवले. ते "मित्रमेला" हे होय. मित्रमेव्यांचे ध्येय सरकारी 
रिपोर्टातूल असे दिलेले आहे की "परवशतेची बेडी तोदून टाकून ह्दुस्थान देशास परदास्यमुक्त 
व स्वतंत्र करण्यासाठी अवश्य त्या सर्वं उपायानी ज्ुजायचे शक्य तर शांततेने ते अशक्य 
म्हणून दंडाने" (रौलट रिपोट पाहा.) 


नै 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र १६ 


त्या गुप्त संस्थेची गुम कार्ये काय काय होती ते अजून गुस्तच आहे. उघड रीतीने ती काय कार्ये 
करीत आली ती सर्वची सर्व निर्दशिण्याचे हे स्थत नव्हे. किवा त्या संस्थेचे उद्देश वा चव्छवठी 
आणि साधने कितपत योग्य वा अयोग्य वा उपेक्षणीय होती हे ठरविण्याचेही हे स्थल नव्हे. 


नै 


ह्या मूठभर सतरा-अठरा वर्षीच्या तरुणानी नाशिकला अशी एक शक्ती उत्पन्न केली की, तिचे 
बव्टाचा व तेजाचा परिणाम अवघ्या भारतखंडात जात ज्ञाला. ह्या तालमीत कसलेल्या तरुणांतूल 
असले असते कवी, व्याख्याते, कार्यकारी व तपस्वी उत्पन्न ज्ञाते की, त्यांच्या अनवरत प्रयत्राने 
प्रथम महाराष्ट व नंतर तलंडनटूल उभा ह्िटुस्थान त्यांच्या नावानी दुमदुमुन गेला. त्यांच्यात 
काही तर देशाचे व स्वातत्रयाचे वेड लागून भयंकर कृत्ये करून फासावरही लटकले, काही 
तुरुगात सदड्ून मेले! अशी स्वार्थाची होकी करविणारी व स्वदेहाला तुच्छ मानणारी उदीप 
देशभक्ती ह्या मडठकीने महारा्टय तरुणांचे अगात उद्ीपित केली. 


नै 


या मंडव्ठाचा आत्मा अखेरपर्यत तोच किशोर होता की, ज्याने पधरावे वर्षी भगूरास देवीपुढे 
एकांतात ती प्रतिज्ञा केली होती. नाशिकच्या सर्व प्रकल्प संस्था एक-दोन वर्षातच त्याच्या 
चालकत्वाखाली चालू लागल्या. नाशिकचा शिवोत्सव, नाशिकचा गणपत्युत्सव, नाशिकचे मेठे, 
नाशिकची पदे, नाशिकचे वक्तृत्व, ही उभ्या महाराष्ट्रात एकाएकी एका विशिष्ट तेजाने ज्ञक्छकू 
लागली. त्या वेठेस हिंदुस्थानात गाजत असलेल्या स्वदेशी बहिष्काराच्या चकवकीचे बीज 
पेरण्यासाठी व फैलाव करण्यासाठी ह्या मडकीने व तीन तरुणानी अश्रांत श्रम घेतले. तो किशोर 
तर एक एका दिवशी हजार हजार लोकांचे समुदायासमोर तीन-तीन निरनिराव्या सभातूल 
प्रमुख व्याख्याने देई. त्याच्या व्याख्यानात श्रोते तल्लीन होऊन त्यांच्या भावभावनेनुसार 
इलत असत. 


नै 


शाकेतील परिक्नेतही तो कधी अनुत्तीर्ण ज्ञाला नाही. त्याला वाचनाची अत्यंत अभिरुची असे. 
इतिहासावर मराठी वाङ्मयातील सर्व ग्रंथ त्यांनी अनेकदा वाचले. बडोद्याच्या रष्टकथामालेतील 
पुस्तकाचा व अन्य ग्रंथाचा अभ्यास करून जगातील पुरातन आस्त्रेतिया बाविलोनिया इत्यादी 
देशांच्या इतिहासावरून तो थेट आजपर्यतच्या इतिहासापर्यत त्याने उत्कृष्ट ज्ञान संपादन केले. 
मोरोपंत, वामन, रामदास, मुक्तेश्वर इत्यादी मराठी कवीचे ग्रंथ त्याच्या इतके परिचयाचे होते 
की, त्यावर तुलनात्मक सुंदर व्याख्याने तो मोठमोठ्या सभातूल देई. मोरोपंताच्या हजारो आर्या 
त्यास मुखोद्गत असत. वकृत्वोत्तेजक सभांतूल नाशिक, कर्जत इत्यादी ठिकाणी त्याला 
पथधराव्या वर्षीच पहिली पारितोषिके मिकालेली होती. कवितेतही महाराष्टय चढाओठीतही त्यास 
तलेखनोत्कर्षासाठी पहिली पारितोषिके मिकाली. तो त्याच वयात नाशिकच्या पत्रातूल व प्रसंगी 
पुण्याच्या "काठातूलही' लेख लिही. वर्तमानपत्रात "काक! त्याला फार प्रिय असे. 

नैः 

१९०१ साली तो किशोर मंद्रिक होऊन पुण्यास फर्ग्युसन कांलेजमध्ये गेला. लवकरच तेथील 
रेसिडेन्सीची शातता मोटन अनेक उलाढाली व्हावयास आरभ ज्ञाला. तत्त्वप्रेमाने बद्ध, ध्येयनिष्ठेने 
स्फूर्त व पारस्परिक स्नेहाने एकजीव ज्ञातलेले तरुण मंडक आपल्याभोवती जमवूल त्याने 
कांलेजांतील प्रत्येक संस्था आपल्या तेजाचे मुशीत ओतूल काठण्यास आरंभ केला. 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र १७ 


रेसिडेन्सीतील तरुणाना त्या "सावरकर क्याप'मथ्ये आपला प्रवेश व्हावा म्हणून स्पृहा उत्पन्न 
होई. डिबेटिग क्लब, भोजनाचे क्लब, संमेलने, ग्रंथालय इत्यादौ संस्था सावरकर क्यापच्या हाती 
जाऊन प्रत्येकीत स्वात॑त्र्याचा व देशभक्तीचा उपदेश रात्रदिवस चालू असे. भोजन क्लबमथ्ये 
सासाहिक सुरू ज्ञाले व त्यात सावरकर क्यांपचे देशभक्तीचे व साहित्य, शास्र, कविता, विनोद 
यावरचे उत्कृष्ट लेख येऊ लागले. त्यांपैकी कित्येक नंतर पुण्याच्या प्रमुख प्रातूलही प्रसिद्ध 
होत असत. डिबेटिग क्लबमध्ये नाना देशांच्या स्वातत्रयसंपाटनाच्या इतिहासावर सावरकर 
क्यांपमधील वक्त्यांची भाषणे होत. पुटे सर्वतोमुखी ज्ञालेले व अजून कित्येक लोकाच्या तोडी 
असलेले "रष्टय सप्तपदी हे व्याख्यान सावरकर यानीच क्लबमध्ये दिलेले होते. परतंत्र देशातील 
लोकांस स्वातत्रयसंपादन करताना ज्या सात पायर्या चढाव्या लागतात त्या त्यांनी अनेक 
एतिहासिक दाखले देऊन या व्याख्यानांत विशद केल्या होत्या. भोजनालयातूल शिवाजीची छबी 
लावण्यात येऊन प्रति शुक्रवार तिची मोटी पूजा व आरती व मत्रपुष्पांजली होई. आरती 
सावरकरांनीच रचलेली असल्याने ती कशी होती हे सांगणेच न लगे. 


श्रीशिवरायाची आरती 


आर्याच्या देशावरि म्लैच्छाचा घाला । 

आला आला सावध हो शिवभूपाला ॥। 

सद्रदिता भूमाता दे तुज हंकेला । 

करुणारव भेदुनि तव हृदय न कां गेला ॥| 

जयदेव जयदेव जय जय शिवराया । 

या या अनन्यशरणा आर्या ताराया ।|थृ.|| 

२ 

श्रीजगदंबा जीस्तव शुभादिक भक्षी | 

दशमुख मर्दुनि जी श्रीरघुविर संरक्षी ॥ 

ती पूजा भूमाता म्लेच्छांहीं छचछितां । 

तुजविण तिज शिवराया कोण दुजा त्राता ।।जयदेव. || 
३ 

त्रस्त अम्ही दीन अम्ही शरण तुला आलो | 
परवशतेच्या पाशी मरणोन्मुख ज्ञालों ।। 

साधुपरि त्राणाया दुष्कृति नाशाया । 

भगवन्‌! भगवद्गीता सार्थ कराया या || जयदेव. || 
४ 


एेकुनियां आर्यचा धावा महिवरला । 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र १८ 


करुणोक्त स्वर्गी श्रीशिवनृप गहिवरला । 
देशास्तव शिवनेरी घेई जन्माला । 
देशास्तव रायगडीं ठेवी देहाला ॥। 
देशस्वातत्र्याचा दाता जो ज्ञाला | 


बोला ततश्रीमत्‌शिवनृपकी जय बोला ।|जयदेव.|। 
रग 


धन्य कुलामधि धनी सवाई भाग्य धन्यची रायाचे ॥ 
सेवक हातीं यशस्वि असती पुण्य किती त्या पायांचे ।।१।। 


रजपूतादि शूर रिपू श्रीमंतांना शरण अले | 
मोगलपतिनी शरण येउनी वजिरपदासी अर्पियते ।।२।। 


जिकडे तिकडे नाम पेशवे काठ शत्रुशं वाटुनिया 
प्रजंत ज्ञाली बहु शांतता रिप्‌ सर्वही हादुनिया ।।३॥| 


नाच शिकारी रंग तमाशे प्रजैत होती नित्य महा || 


श्रीम॑तानी बेत ठरविला रग कराचा असा पहा ।।४।| 


सरकारानीं सरदारानीं सर्वं जनांनीं दूरस्ती ॥। 
रग करुनियां लीकठिकाणीं केति सुशोभित ती वस्ती ।।५।। 


पागे पथक मानकरी आणि कारभारी हे सरदारा || 


श्रीमंत प्रभ्रु माधवरायासहीत आले दरबारा ।।६।। 


ज्यानीं रोवुनि महाप्रतापे जरि पटक्याशीं अटकेला ॥ 


त्याची स्वारी तेथे आवी श्रमतानां न्यायाला ||७।|| 


उदू लागले गुलाल पल्ते हौद खपविते फौजेनं।। 
रगाची अशि खेद्ुनि स्वारौ वाडयामध्ये मौजेने ।।८।। 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र १९ 


नंतर स्वारौ तिसरे प्रहरी शहरिं निघाली थाटानँ ॥| 
वाडा डावा घातूनि गेली बुधवाराच्या वाटेनं ।।९॥ 


पुटे विकसली मुख्य स्वारि मग मागे थाट अंबार्यांचा ।। 


चद्रविंब श्रीमत अवांतर प्रकाश पडला तार्याचा ।।१०।। 


पिचकार्यांचा मार जाहला फार तेधवां बुधवारी । 


स्वारौ कापड आकीतूली खेकत आली रविवारी ।।१९।। 


हरिपंताच्या वाड्यापाशीं रग केशरी उडवुनियां || 


स्वार गेली नाकञ्रीतुन रगचीखला तुडवुनियां ।।१२।। 


रास्ते यांच्या पेठेमध्ये पोट लागले रस्त्यानीं || 


गच्च्यांवरुनि बंब लावुनी रग उडविला रस्त्यांनीं ।।१३।। 


शदहरिं भिजविले कैक बंगले चौक गुलाल रगांनीं || 
दापारि जसे वृद भ्रिजविले भगवान श्रीरगांनीं ।|१४॥। 


सलाम मुजरे सर्वं राहिले दग जाहते रगानीं ।। 
दरापारी जसे रग करविले भगवान श्रीरगांनी ।।१५॥। 


ञ्युकत ज्युकत समुदाय चालले स्वारि आलि मग वानवडीं || 


नंतर रगा अरभ ज्ञाला नाच होऊनी दोन घडी ।|१६।। 


खपू लागले गुलाल पल्ले पिचकार्यांचा भार अती ॥ 
ल्ञातिरे ज्ञाली गर्दी एकची वर्णावी ती पटहा किती ।।१७।। 


मुढी मुठी मग गुलाब भरिती लाल लाल छत बुदांत 
हास्यवदन मग राव शोभती शूर शिपाई फटदांत ।।१८।। 


अगणित तेव्हां सकल जनांवरि पाञस पडे पिचकार्यांचा || 


असह्य ज्ञाला मार तेधवां बबाच्या फटकार्याचा ।१९।। 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे सक्षि चरित्र २० 


अवर्णनिय बहू रंग खेदुनी उठते स्नानाशी जाया ॥ 


अगणित तेव्हां तापुं लागल्या सुगि पाण्याच्या कटया ।।२०।। 


वेगवेगठीं सुगंध तेल रायाशीं लावायाला ॥ 
उभे राहिते ब्राह्मण घेउनि घालाया हो न्हायाला ।।२१।। 


अवर्णनिय बहु थाटानँ कीं ्ञालीं सर्वाचीं स्नानं ।। 
सर्वाशी मग वाट्नि दिधलीं अगणित वस्त्रै शिंद्यानं ।|२२।। 


नवीं लेउनीं पुनरपि वस्त्रं येती सर्वहि दरबारा ।। 


नाच जाहला सुरु होउनि पानसुपारी हार तुरा ।२३।। 


मग शिंद्यानं श्रीमंतानां शिरपेच तुरा आदि अर्पियले ॥ 


तसेच सार्या जनाशिं देखा अमोल पोषाखा दिधले ।|२४।। 


नंतर स्वारी उलट निघाली तिन घटिका रात्री || 
स्वारित तेव्हां येती बरोबर नानादि मत्री ||२५।। 


शोभा बघती गाड्यावरुनी चिराकदानें लादुनियां ।| 
अति गजरानेँ स्वारी येती वाडयामध्ये घेउनियां ।|२६।। 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र २१ 


3 फर्युसन कोँलेजमध्ये आणि पुण्यातल्या चव्छवठी 


याप्रमाणे फर्युसन कोंलेजमध्ये विदार्थ्याच्या सबंध आयुष्यक्रमामध्ये विलक्षण स्थित्यतर 
करून विनायकरावांनी त्याना चैनी, एेषआरामी, टेनिस कोर्ट, चह पार्टी, सिगारेट वगैरे गोष्टीय्या 
पंकातूल काद््ल देशभक्ती, विद्वत्ता, वक्ृत्व, कवित्व या उज्ज्वल सदगुणांकडे ओदन घेतले. 
यानंतर अशा एकाच ध्येयाने, आवडीने, प्रेमाने एकत्र केलेल्या मित्रमंडकामथ्ये संघटन करण्याचा 
विनायकरावानी उपक्रम केला. कारण विस्ककीत पसरलेल्या अनेक सामर्थ्यवान माणसापेक्षाही 
संघटित असलेली थोडी माणसेही अधिक कार्य करू शकतात, हे विनायकराव जाणून होते व 
म्हणून कुठेही ते गेले तरी त्यांनी संघटनाचे प्रयत्न अखंड चालविले. त्याचप्रमाणे फरग्युसन 
कोंलेजमध्येही त्यांनी या सर्वं तरुण मित्रमंडक्छाचे संघटन आरभिले. फर्ग्युसन कोँलेजची 
समोरील टेकड़ी म्हणजे सावरकराचे क्रीडागण होऊन राहिले. ज्यावेकी सावरकराचे इतर सहचर 
आपल्या फुलरंगी तारुण्याचे दिवस चैनीच्या छानछबेल्यात व्यर्थ घालवीत असत. त्यावेकी 
सावरकर व त्याचे अनुचर या टेकड़ीवर एका खबदाडांत एक जे महादेवाचे देवालय आहे 
त्यामध्ये देशभक्तीच्या जक्छाने सुस्नात होऊन स्वराज्य देवीला प्रसन्न करण्याकरता सर्वस्वाचे 
बलिदान करण्याचे निश्चय करताना दिसत होते. हे निश्चय कसे तडीला जातील, हे उदेश कसे 
साध्य होतील याचा गंभीर विचार करण्यात याठिकाणी कितीतरी वेव्ठा ही मंडी गदरल गेलेली 
असत. नवीन नवीन तरुण या एकजीव ज्ञालेल्या सावरकर केपकडे आकर्षे जात. नाना 
विषयांवर तेथे विद्रततापूर्ण अशी भाषणे होत व पूर्वकालीन इतिहास व सदःकालीन हीनस्थिती 
यांची हूबेहूब चित्रे सिनेमाप्रमाणे या तरुणांच्या मनःपटलावर सावरकर आपल्या अमोघ वाणीने, 
हृटय हलवून सोडणार्या वक्रेत्वाने उमटवून देत असत. मधून मधून ही मंडी जवक्पासचे 
किल्लेकोट पाहावयास सफरी काढीत. एकदा सिंहगडावर अशीच सफर गेली असताना 
विनायकराव यांनी तानाजीच्या चरित्रावर एक वक्तृत्वपूर्ण भाषण केले. "व ते आजही मला 
जसेच्या तसेच आठ्वत आहे." असे त्यांचे एक स्नेही आम्हाजवक् म्हणाले. 


नै 


पण फर्युसन कांलेजमध्ये या तरुण मंडद्छाच्या या उलाटाली चालल्या असताना त्याच्या 
चालकांच्या टृष्टीतूलन हा तरुण कसा वगकला गेला ? तौ वगक्ला मुढीच गेला नाही. पहिले 
वर्षीच त्याचे वर्तन पाहून प्रोफेसरांस शंका वाटली - दुसरे वर्षी भीती - तिसरे वर्षी तर सादर 
देष. सादर यासाठी की सावरकर क्यपमथ्ये अभ्यासाचे व परीक्षा उतरण्याे कामी प्रत्येकाचा 
हातखडा असे. व्यायामात, वकृत्वांत, सच्छीलतेत, दुःखितां स साहास्य देण्यात - सर्वं सदगुणांत 
ती मंडी पुढे असत. ते वेष एकसारखा व स्वदेशीच करीत. ते जिवास जीव देणारे मित्र होते. 
एकच दुर्गुण त्यांच्यांत असे की, त्यांच्या प्रोफेसरांस न पटेल इतका जाज्वल्य स्वदेशाभिमान व 
तो कृतीत उतरविण्याची अत्युत्कट लालसा व प्रयत्न ! त्या योगाने सावरकरांवर सर्वं चालकांचा 
डोव्ठा असे. प्रो. पटवर्थन म्हणत “11९ {5 000 10 0€ 9 0/€2† ५९।१९४००५९. (तो एक मोठा 
चठ्वव्या लोकाग्रणी होईल.) 


नै 


सावरकर क्येपचा प्रभाव केव रेसिडेन्सीतच थांबणे शक्य नव्हते. कोँलेजमध्ये महाराष्ट्रातील 
भावी पिदीचे नेते एकत्र जुकत असल्याने त्यांच्या विचारांस व कृतना वकण लागणे म्हणजे 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे सक्षि चरित्र २२ 


उभ्या महाराष्ट्ाये भविष्य घडविणे होय असे सावरकर आपल्या मंडकीस वारवार सांगत व 
म्हणून जरी कंलेजातील येत्याजात्या तरुणांशी वादविवाद करण्यात त्याचा वेक्छ खर्च होई तरी 
ते पुण्याच्या सार्वजनिक चठ्वकींतही भाग घेऊन आपल्या विचारांची माणसे एकत्र करीत 
होतेच. अशा एका प्रसंगी एका मोठ्या स्वदेशी सभेत आहे त्या विलायती कापडाचे काय करावे 
असा प्रश्न उठला. तेव्हा सावरकरानी उट्न सांगितले की, त्या सर्वं कापडाची आताचे आता होढी 
करून कृतकर्माचे प्रायश्चित्त घ्यावे । 


नै 


ती कल्पना पुण्यातील एका पुढारयाविना कोणासही पटली नाही. ते पुढारी म्हणजे प्रो. 
शिवरामपंत परांजपे होत. पण सावरकरांशी अर्धौ तास वादविवाद होताच दोघां-तिघांनी वचन 
दिले की, लोकात इतका उत्साह जर पैदा होत असेल की होकीसाढठी निदान अर्धी गाडी तरी 
कपडे एकत्र होतील तर आपण होकीला पाठिबा देऊ." ""ते काम माञ्च" सावरकर म्हणाले व 
त्वरित आपल्या गोटांत ते वर्तमान सांगून पुण्यातील विदार्थ्याच्या दोन सभा भरविल्या. 
सावरकराचे वकृत्वाच्या आता पुण्यासही इतका लौकिक ज्ञाला होता की, श्रोत्यांच्या ज्ुंडी 
लोटत. व्याख्यानाच्या पूर्ण भरात सावरकरांनी आब्हान केले की ""फेका विलायती कपडे 
अंगावस्न! आपण त्याची व त्याबरोबरच त्या सवयीची राख करुन टाकूया!" या आब्हानासरशी 
कोणी टोपी, कोणी उपरणे, कोणी कोट जे ज्यापाशी होते ते पटापट फेकू लागले! बोलता बोलता 
पुरुषभर टीग पडला! मग ज्यांना शंका होत्या त्यांच्याही मावकल्या. एका पुटारयाने म्हटले, 
""पण हा आर्थिक शास््राच्या दृष्टीने तोटा आहे." त्वरित सावरकरांनी उत्तर दिले, ""पण 
नीतिशास््राच्या दृष्टीने तो लाभ आहे. या कपड्यांस पेटताना पाहून मनात जी देशभक्तीची ज्योत 
पेट घेईलर स्तिच्या नैतिक परिणामाचा लाभ हा द्या हानीहून अनेक पटीने अधिक भरेल!" 


नै 


गाडयांवर ते परदेशी कपड्यांचे ढीग रचले गेले. वर गुलाल शिंपदडून पुटे बाजे, व्यांड, ताशे, 
चौघडे लावून एखाद्या महामारीचा बकी काठावा तसा तो विलायती कपड्याचा ठीग मध्ये घालून 
ती मिरवणूक निघाली. रेमार्कैटपासून वाजत-गाजत थेट लकड़ी पुलाकडील शेतात लोक आले. 
सावरकरांच्या गोटातील मंडी सज्ज होतीच. ताबडतोब त्यांनी मोठी होकी रचली. लोकमान्यही 
मिरवणुकीत मध्यतरी आलेले होते. काककर्ते प्रथमपासूलच होते. सावरकरांनी विनंती केली की, 
होढी पेटली असताना ती भोवती वर्तक रचूल तिथे त्या जाकासमोर व्याख्यान व्हावे. 
लोकमान्य म्हणाले, आता कार्य ज्ञाले इतकेच पुरे. होकी तिकडे पेटू या. व्याख्यान इकडे देऊ. 
पण सावरकरानी आग्रह धरला की, ""मग येथपर्य॑त तरी येण्याचे काय कारण ? व्याख्यान रे 
मार्केटांत व होकी इकडे करता आली असती. पण हा प्रचंड विलायती कापडाचा टीग भडठकत 
असताना त्या ज्वााच्या लोव्छासमोरच भावनांचेही कल्लोक् उडविणारे व्याख्यान ज्ञाते तर ते 
दृश्य हे संस्कार मनावर जास्त ठ्सदू शकतील. लोकमान्य म्हणाले, बरे तसे का होईना. मग 
त्या दिवशी होकीवर शिवरामपंतांचे उत्कृष्ट व्याख्यान ज्ञाले. एक विलायती कोट होकीतूल 
खेचूल त्यांनी त्याचे खिशात किती हिटुस्थानी द्रव्य चोरुन नेते त्याची ञ्जडती घेतली. व नंतर 
त्या फसवणुकीचे प्रायश्ित्त म्हणून त्यास ""होकीत भस्म हो! म्हणून त्या कडकडणार्या 
अग्नीत फेकून दिले. लोकमान्यांनीही मोठे उत्साहवर्धक भाषण केले. रात्री ८ चे सुमारास तो 
समूह परतला. लोकमान्य म्हणाले, ""सावरकर संभाठा हो पोलिस चिडते आहे. पलीकडे 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे सक्षि चरित्र २३ 


गवताच्या गंज्या आहेत. नाही तर ठिणगी तेथे पाडून म्हणायचे की, होकीवाल्यानी गवत 
जाठकले ! !" सावरकरानी सांगितले आम्ही होकी संपूर्णं विञ्ञेपावेतो येथून हलरणार नाही ! आपण 
निश्धस्चित असावे. त्या रात्री सावरकरानी आपले दोन विश्वास्‌ मित्र तेथे पटहार्यास ठेवूल, राख 
ज्ञाल्यावरही ती पोहरे आणून विज्ञवूल टाकली. 


नै 


ही हिदुस्थानांत विलायती कपड्यांची पहिली प्रचंड होकी होय ! अमृतबज्ञार, बगाली, हिंदू अशा 
ट्रदूरच्या पत्रातून तिचा उजेड पडला होता. टीका प्रतिटीकांचा धूर तर महिनाभर निघत होता. 


नैः 
पण सावरकर रेसिडेन्सीत परत येऊन पाहतात तो तिकडेही एक होकी पेटलेली होती ! ही 


कपड्यांच्या आगीची नसून चालकांच्या शातीची होय. थोडेच दिवसांत प्रि. परांजपे यानी 
सावरकरांस बोलावून, स्वदेशीमध्ये भाग घेण्याच्या व होकीत पुढाकार स्वीकारण्याच्या 
अपराधाविषयी रेसिडेन्सीतूल "रस्टिकेट' बहिष्कृत केले. व दहा रुपये टडदही ठोठावला ! सावरकर 
त्यावेकेस कांलेजच्या शेवटच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन नुकतेच बी.ए.साढी फार्म भरून 
युनिव्हरसिटीत धाड्न आले होते. त्यांची नेहमीची रीति म्हणजे वर्षभर अव्याहत स्वदेशधर्माचे 
उपदेशकार्यात रखडून परीक्षेच्या आधीचे दोन महिने तेवढे अभ्यासांस राखूल ठेवायचे. त्या दोन 
महिन्यात ते इतका कसून अभ्यास करीत की, प्रत्येक वर्षी हटकून ते उत्तीर्ण होत. पण आता 
त्याचवेकी हे संकट उद्‌भवले ! ठंड ज्ञाला व कंलेजमधून कादर टाकले. हे एकन 
युनिव्र्सिटीही कदाचित बी.ए. स बसू देणार नाही ! क्वचित पुदील सर्वं आयुष्याचा रग 
एकदम बदलून जाणार ! क्वचित आजपर्यत केलेल्या खर्चाची व कुटुंबातील सर्व माणसांस 
आपल्या उत्कर्षाविषयी असणार्या आशेची अशी धूकधाण होणार ! पण प्रि. पराजपे म्हणाले, 
सध्याकाक्छचये आत रेसिडेन्सी सोद्ून चालते 

व्हा !' सावरकर रेसिडेन्सी सोडून चालते ज्ञाले. त्यांचे मागे ती शिवाजीची चित्रे कादूल 
टाकण्यात आली. ती लिखित सासाहिके बंद करण्यात आली. त्यांच्या गोटास पूर्वी युध्यमान 
पक्ष करीत त्याप्रमाणे बुटून फस्त करून उधद्ूल्न टाकण्यात आले. 

हा हिदुस्थानात स्वदेशी चक्वकीस बकी पडलेला पहिला विदार्थी होय. इदुप्रकाशाने विहिते की, 
त्यास बली दिला हे ठीकच ज्ञाले. “116 #/25 21 || {01060 11९55606 ° €&1&111157) 1017 
106 ५९।५/ 51211.“ पटहिल्या पासूलच त्याची जिव्हा म्हणजे जहाल पक्षाची एक अशुभ ज्वलजिव्हा 
होती. 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र २४ 


४ बी. ए. ची परिक्षा व अभ्रिनवभारताला मूर्त स्वरूप 


फर्युसन कांलेजच्या अधिकारयास या कृत्याविषयी केसरीने सणसणीत प्रत्युत्तर दिते की, ""हे 
आमचे गुरूच नव्हेते !' बहूुतेकस नेमस्त पत्रानी विदयार्थ्यानी राजकीय चक्वकीत पू्‌ नये 
म्हणून मत दिले. बहूतेक राष्ट्टीय पक्षीय पत्रकारांनी सावरकरांचे समर्थन केले. त्यांस ज्ञालेला 
टड भरण्यासाठी सार्वजनिक फंड उभारण्यात आला. त्यांतून दंडाचे टहा रुपये देऊन बाकी पैसे 
सावरकरानी पैसा फंडास देऊन टाकले. त्याच गर्दीत पुण्याह तेथेच अभ्यास कस्न ते बी. ए. 
ची परीक्षाही पण जेव्हा उतरते तेव्हा महाराष्ट्रातील अनेक लोकांकटून सार्वजनिक अभिनंटनपर 
पत्रे आली. 


नै 


बी.ए. होताच अधिक नेटाने त्यांनी प्रचाराचे कार्य हाती घेतले. त्यांच्या कविता आता 
महाराष्ट्रात सर्वाचे मुखी ज्ञालेल्या होत्याच. त्यांनी केलेला सिंहगड़ व बाजी देशपाडे यांचा 
पोवाडा तर अजूनही सर्वतोमुखी आहेच. त्यांच्या वक्ृत्वाचा लौकिक दूर टूर पोहोचूल नगर, पुणे, 
मुबई, उहाणू्‌, कल्याण अशा कित्येक शदरातूल त्यांची व्याख्याने आमंत्रणे धाट्ून करविण्यात 
आली. जेथे जेथे ते जात तेथे तेथे "सभा व्याख्यानासह आपल्या गुप्त संस्थांच्या शाखाही 
पसरवीत जात असे," असे रिपोर्टस्‌म्हणतात. या रिपोर्दवरूनच या सर्व चठवकीने सावरकरावर 
वोरट सुटले आहे अशी दाट वदता उठ्ली. 


नै 


आपल्यावर वारंट सुटलते हे एेकून ते केव्हा येते याची मार्गप्रतिक्षा करीत सावरकर हे मुबईला 
बी. ए. एल्‌.एल्‌.बी. चे अभ्यासाकरिता १८९६ या वर्षी येऊन राहिले. आता त्यांस इच्छा ज्ञाली 
की, कलेजमध्ये जशी महारषटाची पिठीच्या पिठी एका ज्ञटक्यासरशी एकाच वेकी बदलता आली 
तशीच हिदुस्थानचे भावी नेते जर कुठे एका वेकी एकत्र गाठण्याचे स्थक असेल तर लंडन होय. 
तेथे सर्व हिटुस्थानांतील बुद्धीने व द्रव्याने समर्थं असलेले तरुण बहूुतेक जमतात व तेथून परत 
आल्यावर समाजाचे नेते व धुरीण बनतात. तर तेथे अत्युच्च स्थलीच प्रकाश पडल्यास तो 
आजूबाजूस दूरवर सहजच पसरेल. आणखी युरोपीय क्रातिकारक व इतर संस्था अवलोकन 
करून त्यांची साधने शिकता व जुठकविता येतील. संस्थेच्या अखिल भारत वर्षीय कार्यक्रमास 
पूर्ण करण्यास शक्य तर लंडनला जावे असा त्यांनी बेत केला. इतक्यात इंग्लंडमध्ये 

" "होमरूल'" संस्थेचे सूत्रधार पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा यानी परदेशप्रवासास उत्तेजन 
देण्याकरिता दोन-तीन स्कोंलरशिपा ठेवल्याचे आपल्या "इंडियन सोशियालिस्ट' पत्रांत प्रसिद्ध 
केले व होतकरू इच्छरकांकटून अर्ज मागितले. विनायकरावानी पण एक अर्ज धाडला व त्यांस 
लोकमान्यानी व काककर्ते यांनी प्रशंसापत्रे जोडली. थोडेच दिवसांत " "शिवाजी" स्कोंलरशिप 
मिद्धलल विनायकरावाचा विलायतेस जाण्याचा बेत ठरला. 


नै 


मध्यतरी पुण्यास एक स्वदेशी प्रचारांत लक्ष घालणारे स्वामी अगम्यगुरु नावाचे पुरुष येऊन 
व्याख्याने देऊ लागले. त्यांनी पुण्यातील विदार्थ्याना संघटित करण्यासाढी काही पुढारयांस 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 
२५ 


निवह््न मजकडे धाडा असे सांगितले. तेव्हा पुणेकर विदयार्थ्यानी मुबईस सावरकर यांस 
पराजप्यांचे नावे तार दिली. सावरकर पुण्यास तातड़ीने येताच विदार्थ्याची एक मोढी सभा 
भरली व यांत पचाचे प्रमुख नेमूल अगम्य गुरुकडे धाडण्यात आले. तेथे काही तास शुष्क 
संवाद होऊन पुन्हा पुढे पाहू म्हणून "गुरू" उदटून गेले. बस्स, हाच व इतकाच अगम्यगुरू व 
सावरकर यांचा प्रथम व अंतिम परिचय ! ही यःकश्चितूघटना येथे इतक्याकरिताच सांगायची 
की, रौलट रिपो्टमध्ये पोलिसांनी असा शोध लावला आहे की, अगम्य गुरुने प्रथम सावरकरांना 
आपल्या हाती घेरन राजकारणाची दीक्षा व लौकिक महत्व दिते ! हया भाग जेव्हा सावरकरांनी 
प्रथम वाचला तेव्हा त्यांस हसूच कोसक्छते असेल ! 


नैः 


आणखी एका संबधाने या गोष्टीचा उल्लेख केला आहे. वरील सार्वजनिक सभेत एकवीस 
वर्षाच्या वयात सावरकरानी दिलेले हे व्याख्यान त्यांचे पुण्यास ज्ञालेले शेवटचे व्याख्यान होय. 
त्या भाषणाविषयी पोतिसचे स्पेशल रिपोटर म्हणतात, 1† 25 50 06)016€10॥5 ! 50 


111011011201 । ।1€ 15 ग 10€ 1105 ६५५6140, 0८५६ [€ 15 2६2५४ 210 20110560 02101 
0 20 €1\12016 (३7।<. हे त्यांचे पुण्याचे शेवटचे व्याख्यान. त्यावर आजपर्यत पुण्याचे जनतेस 


त्यांशी व त्यांस पुण्याचे जनतेशी बोलता आले नाही. पुढे कधी येईल तो सुदिन ! 


नै 


मुबईस जे काही ५-६ महिने ते राहिले ते त्यांनी तेथील कोँलेजांत आपल्या तत््वांचा प्रसार 
करण्यात, चाकी चाकीत सभा भरविण्यात, व आपल्या पक्षाचे "विहारी! पत्र चालविण्यात खर्च 
केले. त्याचे लेख विहारीत येऊ लागताच त्या पत्राय्या प्रती हजारानी खपू लागल्या. इतक्यात 
इग्लंडमध्ये जायचे ठरले. विलायतेत जाण्याचे आधी विनायकरावानी अनेक सहकारयांस एके 
ठिकाणी जमवून त्याचे एक संमेलनच केले. त्यावेकी त्या संस्थेचे नाव "अभिनव भारतः हे 
ठेवले गेले व स्वातंत्यलक्ष्मीच्या जयजयकारानी महाराष्ाचे अखिल वातावरण दुमदुमूल टाकले. 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र २६ 


५ विलायतेत प्रयाण आणि तेथील खक्बक्छ 


हिद देशाच्या जयजयकारानी लडनमध्ये असलेल्या हिटी तरुणांसही भारुून टाकण्यासाठी व 
हिटुस्थानातील चक्वकीचा धक्का युरोपात पोहोचवूल तिकड़ील राष्टत हिदुस्थानच्या आकां्षाचा 
व कर्तृत्वाचा उच्चार व त्यांच्या कार्याची प्रसिद्ध करण्यासाठी सावरकर मुंबई सोन विलायतेस 
जावयास निघाते. आपला भाऊ, माज्ञा पती, आमचा पुटारी, आमचा जिवलग मित्र, परत येईल 
या आशेने व उत्साहाने ज्या अनेक अतःकरणांनी त्यांस त्या दिवशी निरोप दिला - हाय हाय 
। त्यांच्या त्या सर्वं वैयक्तिक आशाचे ते गलबत कर्तव्याच्या खडकावर फुटून चक्काचूर व्हायचे 


होते ! । 


नै 


इग्लडमध्ये पोहोचताच एक दिवसही व्यर्थ न घालविता सावरकरानी आपले कर्तव्य कार्य 
आरभते - नव्हे ते जलमार्गानेही खड पावलेच नव्हते. कारण नौकायानावर जे हिंदी विदार्थी 
त्यांस भेटल त्यापासूनच त्यांनी आपल्या युरोपमधील कार्यक्रमास आरभ केला होता ! व तोच 
कार्यक्रम रात्रदिवस अक्षरशः रात्रीचे दिवस करुन व वेक्ी तर भोजनासही समय न खर्च करता 
चार वर्षे अव्याहत चालविला होता. त्यांतील अनेक गोष्टी व अनेक कार्ये अभिनव भारताच्या 
गुप्त मंडव्छांत घाटत व घडत असल्याने त्यांची माहिती अद्यापपर्यत धुक्यातच गुरफटलेली आहे. 
व क्वचित हिदुस्थान स्वतंत्र होईपर्यत ती तशीच राहील. त्या दिवशी मात्र पारतंत्रयाच्या रात्रीत 
तिच्या द्या निस्सीम भक्ताने व त्याच्या अन्य समर्थ सहास्यकांनी आपल्या मातृभूमीच्या व 
लोकांच्या मोचनासाढठी काय काय भयंकर वा सौम्य, धर्म्य व आपद्धर्म्य बरे वा वाईट, उपाय 
योजले, कोणती व कशी अखंड व अनवरत सेवा केली व स्वार्थाची, स्वजनांची व स्वप्राणांचा 
चिंता न करता एकमात्र उदेशाने ज्युंजत तलहानपणी केलेल्या वाचिक प्रतिज्ञा कशा अक्षरशः 
कृतीने खरया केल्या ते त्या दिवशी मात्र - की ज्या दिवशी हंदुस्थानांत पुन्हा स्वतंत्रतेचा 
ध्वज डोलू लागेल त्या दिवशी मात्र - कालास आठ्वण राहिली व कोणी सांगावयास उरले तर 
सागितल्या जातील । 


नै 


इतके मात्र खरे की, सावरकरांचा इग्लंडच्या किनार्यास पाय लागल्यापासू येथील हिंदी 
तरुणात अशी काही विलक्षण चक्छवक व वृत्तीपालट ज्ञाली की, विलायत सरकारलाही, 
सावरकरावर कडक डोव्छा ठेवणे प्राप्न ज्ञाते. इग्लंडमधील टाड्म्स आदीकरुून सर्वं मोठमोटी 
वर्तमानपत्रे ह्या मिसूरही पुरती न फुटलेल्या पोरास आपला कट्टा प्रतिपक्षी समजून त्यावर 
अग्रलेखांतही हल्ले चढवू लागली. सत्तावन सालच्या स्वातत्रयार्थ ज्ञालेल्या राष्टीय युद्धाचा अर्थ 
शतकोत्सव सावरकरानी भर लंडनमध्ये गाजविल्याने तर प्रकरण अगदीच चिरडीस गेले. 
लंडनचे पोतिसाने सावरकरानी चालविलेल्या "इंडिया हारस' पुटे आपले नित्याचे ठाणे दिले. 
इंडिया हाञसमध्ये गुप्तरीतीने बांब शिकविण्याची शाका आहे असे ते म्हणू लागले. रौलट रिपोर्ट 
व पोलिसांनी आणलेले आरोप यांचे असे म्हणणे आहे की रविवारी भरणारया "फ़ इडिया' 
नावाच्या अभिनव भारताच्या उघड सभेत अनेक राषटैय विषयांवर विद्रत्ताप्रचुर व वाग्शाली 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 
२७ 


भाषणे करून सावरकर बौद्धिक शिक्षण देऊन, रात्री अभिनव भारताच्या गुप्त सभेत तरुणांस बब 
गोक्याचे रासायनिक शिक्षण देत. लंडनमध्ये इंडियन लोकांचे गुप हस्तमूद्रक आहेत. त्यातून 
हजारो स्वातंत्र्यध्येयगामि क्रातिकारक वाङ्मयाची पत्रके व पुस्तके छापत आहेत व 
हिटुस्थानभर गुस्पणे वाटली जात आहेत. तंडनमध्ये असताना विनायकरावांचा निरनिराव्या 
देशातील स्वातत्र्याकरिता प्रयत्न करणारांशी दढ परिचय होऊ लागला. रशिया, आयर्वड, इजिप, 
तरुण तुर्क व चीन येथील परागंदा ज्ञालेले व न ज्ञालेते देशभक्त लंडनमध्ये आल्यावर 
विनायकरावाची भेट घेतच असत व त्यांचा परिचय होई. ग्यालिक अमेरिकन व अमेरिकन 
पोर्तुगाल इत्यादी देशातील प्रमुख पत्रातूल विनायक या सहीने जे लेख येत ते विनायकरावांचेच 
आहेत अशी त्यावेढी दाट वदता असे, दादाभाईची "लंडन इडियन' सोसायटी त्यांनी अनेक 
कारस्थाने खेल व आपले सभासद तीमध्ये घुसवूल आपल्या ताब्यात घेतली. हिंटुस्थानमध्ये 
विलायतेद्ूल अनेक पत्रिका (?@1011€) दर मेलला भराभर व भाराभर निरनिराव््या ठिकाणी 
येऊ लागल्या त्या इतक्या की अखेर मुंबई सरकारास त्यावर नजर ठेवण्यास व त्याचा प्रसार 
बद ठेवण्यास एक नवा विभागच काठावा लागला आणि तरीही त्याचा प्रसार त्यावेकी किती 
तरी होत होता असे त्यावेव्छचे अनेक गृहस्थ सांगतात. या सर्वं पत्रिका सावरकरच लिहित 
इत्यादी अनेक आरोप, आक्षेप, सावरकरावर विलायती पोलिस व विललायती पत्रे उघडपणे करू 
लागली. 


नै 


सावरकराची भेट घेरन त्यांचे वर्णन प्रसिद्ध करणे हा विलायती पत्रास एक चक्च लागला. 
त्यात कधी कधी गमत उडे असे सांगतात. त्यांतील एका महत्वाच्या पत्राचा बातमीदार एक 
दिवस सावरकराची भेट घेण्यास आला. दारातील इग्तिश नोकरणीने वेटिग रुममध्ये त्यास 
बसविले व त्यानी रीतीप्रमाणे नावाचे काई दिले. ते तिने जवव्च सावरकर काही आलेली पत्र 
चाठीत होते त्यांस दिले. तेव्हा तो बातमीदार नोकरणीस खुणेने बोलावून म्हणाला, "मला 
सावरकरांना भेटायचे आहे ! ते कुठे आहेत ?" तिने सांगितले, "तेच ते आहेत. आताच 
आपल्याशी बोलतील." पण त्याचा काही विश्चास पटेना. त्याला वाटले की, त्याची थट्टा 
चालविली आहे ! इतक्यात सावरकर ती पत्रे चाकीतच पुटे आले. नमस्कार चमत्कार करू 
लागले. तेव्हा त्यानी त्यांस कठककीने विनंती केली की, ""खरोखरच का सावरकर आपण 
आहत?" तेव्हा सावरकर म्हणाले, "आपण निःशंक असा. त्या नावाचा मनुष्य तौ मीच !" 
आश्चर्याने खादा उडवून तो गृहस्थ म्हणाला, "खरेच का ? आमची आपल्या वयोमान व 
आकाराविषयी कल्पना अगदी उलट होती !" सावरकर हसले, "तर मग मी आपली निराशा केली 
यास्तव आपण मला क्षमा करावी." तोही हसूल म्हणाला, "तर मग आमये पत्र आपणांसारख्या 
मिसस्डही पुरती न फुटलेल्या गृहस्थाचा इतके दिवस इतका प्रतिरोध करीत आहे हे आम्हांस 
ठाऊक नव्हते !" तेव्हा सावरकर ते सर्व हसण्यावारी नेन म्हणाले की, "पण आता ते 
आपणास ठाऊक ज्ञाते आहे तेव्हा आता तरी आपण तसला विरोध करण्याचे सोडून दिलेत 
म्हणजे ज्ञाते !" पण ह्या पत्राचा प्रतिरोध सावरकरांस मिसरूड चांगली फुटली नाही हे 
ककल्यावरही सुटला नाही ! बांटमलेच्या जान बुलने तर अनेकवेका सावरकरांस शिंगावर 
घेण्याचा यत्र केला. उेत्री न्यूज व मँचेस्टर गार्डियन या पत्रांनी मात्र त्यांच्याविषयी अंशतः 
विरोधी असले तरी फार गंभीर व मार्मिक लेख लिहित असावे. 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र २८ 


नै 


अभिनव भारताचा असा हा धिंगाणा इग्लंडमध्ये चालला असताना सावरकर हिदुस्थानातील 
पत्रातूलही तेजस्वी लेख धाड़ीतच होते. "काठक' व "विहारी" या पत्रातील लंडनची बातमीपत्र 
अजूनही कित्येकास आठ्वत असतील ! इग्लंडमथ्ये गेल्यानंतर चार महिन्याचे आतच त्यानी 
जोसेफ मंज्ञिनीचे आत्मवृत्ताचे मराठी भाषांतर प्रसिद्ध केले. या पुस्तकाने महारात जी 
खठ्बक् उडवून दिली तिला अन्यत्र तोड क्वचितच सापडेल ! हजारो तरुणाच्या उड्या 
सावरकरांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेवर पडू लागल्या ! पालखीतूल धर्मग्र॑थाशेजारी त्या पुस्तकास 
ठेवून मिरवणुकी काठण्यात आल्या ! "सावरकरांचा मंज्ञिनी' ज्या त्या पत्रातील अग्रलेखांचा 
विषय होऊन बसला. अखेर लोकप्रिय पुस्तकास मिक्णारे शेवटचे व पहिले पारितोषिक जे 
मिकायचे तेही सावरकरांच्या मेज्ञिनीला मिकाले. सरकारने ते पुस्तक जप्त केले ! आणि म्हणून 
कित्येक तरुणानी त्या पुस्तकाला जोडलेली प्रस्तावना वेदाप्रमाणे तोँडपाठ करून टाकली ! ! 


नै 


जोसेफ म्याङ्जिनीचे भाषांतर संपताच सावरकरांनी १८५७ चे "स्वात॑त्र्ययुद्धा"चा इतिहास 
विहावयास घेतला. प्रतिदिवशी ते जेवण होताच सरकारी जुने कागदपत्र व ग्रंथ चाठीत. 
लंडनमधल्या ग्रथालयांतूल संध्याकाकपर्यत बसत. अखेर हे पुस्तक लिहून पूर्ण होते न होते 
तोच त्यावर सरकारी वक्रदृष्टी होऊन ते छापण्याये आधीच सरकारजमा करण्यात आले ! ! 
कोणतेही पुस्तक ज्याची हस्तलिखित प्रतही अजून पूर्ण ्ालेली नाही ते प्रसिद्धीपूर्वीच नव्हे तर 
छापण्यापूर्वी नव्हे ! पुरते विहून होण्यापूर्वी जप्त केले जाण्याचा हा मान सर्वं जगतांत जवक 
जवन या एका पुस्तकालाच मिव्ठाला असावा ! सावरकरांनी लंडन टाइ्म्समध्ये अशी विनोदी 
टीका केली. पण ते मराठी पुस्तक छापणे जरी अशक्य ज्ञाले तरी त्याचे इग्रजी भाषांतर होऊन 
ते अप्रतिहत रीतीने सर्वत्र प्रसृत करण्यात आले. एकदा तर त्याच्या प्रतीवर इतकी मागणी 
आली की, एक प्रत दक्षिण अमेरिकेत १५० रुपयाना विकली गेली ! त्या पुस्तकाची सर्वं विक्र 
सावरकरानी सार्वजनिक कार्य करण्याकडे अर्पण केली. या पुस्तकाचेबद्ल सावरकरांचे व सर्व 
चित्‌पावनांचे परम सुहृद्‌ \/21211111€ 6101९, 00/21 (11€७ मध्ये म्हणतात, "त्यांतील लेखन- 
सौदर्य; अगाध विद्रत्ता व शोधकता ही जितकी आकर्षक आहेत, तितकाच त्यातील हटवादीपणा 
व मतविपर्यास ही ध्यानात ठेवण्याजोगी आहेत ! 


!' त्यांच्या नव्या । 1५2 ॥६५४ 814 ०।५ या पुस्तकांत पुन्हा ते त्या पुस्तकांतील उतारे देऊन 
सावरकरासंबधी म्हणतात की, 116 ५25 01€  1|1€ 11105 011॥||2/1 240५०८65 9 2 |वला 
(€06€|1011.“ 
नै 
सत्तावनचे स्वातत्रययुद्ध इग्लिशमथ्ये प्रसिद्ध होताच विनायकरावांनी मरामेमथ्ये शीख जातीचा 
एक सुंदर इतिहास तिहिला. पण विनायकरावांच्या लेखणीचे व कृष्णमाता देवकीचे ग्रह जवन 
जवन सारखेच असावेत. कारण देवकीच्या गर्भप्रमाणेच त्याच्या लेखणीतून पुस्तक उपजले न 
उपजले की ते विपक्षीय क्रोधाग्नीने धरून व सेन्सारच्या शिकेवर आपटून नामशेष केलेच 
म्हणून समजावे । शिखांचा इतिहास केवठ एतिहासिक वाङ्मय होते पण विनायकरावांचे नाव 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे सक्षि चरित्र २९ 


ते लोकात चालवील म्हणून सेन्सारच्या शिकेने पोस्टाच्या पेटीच्या कठात ते गिककृत करून 
टाकले. 


नै 


इग्लंडमधील चार वर्षीच्या विनायकरावाच्या चठ्वठीचा व त्यांच्या भगीरथ प्रयत्राचा सर्व 
इतिहास देणे हे आज अशक्य आहे. त्यांनी त्या चार वर्षीत शब्दशः एकटी दिवसाचा, एकी 
क्षण वाया न टवडता, वर रातव्रीतील विश्रातीचेही अनेक तासभ्र घालूल या आपल्या हतभाग्य 
मातृभूमीच्या उद्धाराकरता जे भगिरथ प्रयत्न केले, जी जी साहसे आचरली, जे जे स्वसुखाचे होम 
केले, ते ते सर्वं रीतीने आपणास जात व्हावे म्हणून जरी उत्कट इच्छा उत्पन्न होत असली 
तरी साधनाभावी ती पूर्ण हणे आज अशक्य आहे. वर दिलेली माहिती सागरात एक बिंदु या 
मानानेच आहे. गेल्या वीस वर्षात अखिल महाराष्ट्रात व अखिल हिंटुस्थानात जे जे थोर 
कर्तृत्ववान, शीलवान, स्वार्थत्यागी देशभक्त निपजले व ज्यांनी भारतमातेसाढठी 
स्वसुखत्यागापासूल स्वदेह त्यागापर्यत सर्वं दिव्ये करून दाखविली त्या बहूतेक सर्वाचा संबध 
व अनेकांची स्पर्ती विनायकरावांनी जे अदभुत संघटन चालविवे होते त्याच्याशी आहे हे 
म्हणणे फारसे धाडसाचे होणार नाही याची प्रचिती ज्यावेकी एखादा साग्र इतिहास प्रसिद्ध होईल 
त्या वेकी पटल्यावाचूल राहणार नाही अशी आमची खात्री आहे. विनायकराव सावरकरांवर 
अखिल हिदुस्थानातील राजकीय कैदापेक्षाटी सरकारनी जो आज इतकी वर्षे आकस धरता 
त्याचेही कारण अंशतः यातच सापडेल. अजूलही चौदा वर्षीच्या दुःसह व सक्त मजुरीच्या 
बंदिवासानंतरही सरकार त्यांस समुद्राच्या, खंदकाने पारवृत असलेल्या रत्रागिरी जिल््यांतच 
डाबूल ठेवीत आहे. सरकारची ही अनुदार वृत्ती आता तरौ लवकरच नष्ट होवो. 


नै 


त्याच्या विलायतेमधील एकदोनच घटनांबद्ल काही ब्रोटक माहिती आम्हांस मिक्छाली आहे ती 
शितावरून भाताची परीक्षा करण्याकरता आमच्या वाचकांपुटे माडतो. १९०९ चे वर्ष. ते 
बेरिस्टरची परीक्षा आताच उतरले होते. इतका रष्टय व्याप व ग्रंथलेखन चालवूनही ते परीक्षेत 
कधीच अनुकतर्ण ज्ञाते नाहीत. आता त्यास बेरिस्टरची सनद मिक्छायची व प्रिय मातृभूमीस 
परत फिरायचे दिवस जवक्छ आले. आता चिरविरहित बंधूस भेटून सर्वं वृत्तात कठ्वीन व 
त्यांच्याकटून पाठ थोपटून घेईन ही मधुर आशा सुख देऊ लागली तोच बातमी आली की, 
त्याचे परमप्रिय ज्येष्ठ बंधू गणेशपंत यांना अभिनव भारताची पुस्तके व पदे छापण्याच्या 
अपराधासाठी जन्मठेप - काक्छपाण्याची शिक्षा ज्ञाली ! ही बातमी वाचूल होते न होते तोच 
दुसरी बातमी आली की कनिष्ठ बधू बाक्छ केवक्छ १९ वर्षाये पोर त्यासरही लोड मिंटोवर पडलेल्या 
बांबचे प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. घरी एकटी वहिनी उरली. तिचे केविलवाणे पत्र 
आते की तात्या, मी एकटीच आहे. आपल्या वाटेकडे डके लागले आहेत. तात्यांनी उत्तर दिले - 


नै 


आता आमची कसली वाट । हिदुस्थानांत आम्हावरही वारंट आहे हे निश्चित समजले आहे. 
पण वहिनी ! धीर धरा ! हे पाहा । 


महत्कार्याच ककण धरित 


आतां महत्तमत्व पाहिजे बाणवे 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ३० 


एसे वर्तन पाहिजे केलें 

की जे पसंत पडले संतांनां ! 
पूर्वज अनंत ऋषीश्र्वर 
अजात वंशजांचे संभार 

साधु साधु गर्जतील 

एसे वर्तणे या काला ! । 


नै 


इकडे इनच्या चालकांनी ज्यात लई मोर व इतर मोठमोठे अंग्लो-इडियन प्रमुख होते - त्यांनी 
सावरकरांवर खटला भरला. इनच्या सभासदापुटे त्यांनी बरिस्टरच्या धंद्याची अनुज्ञा यावी किंवा 
नाही याविषयी विचार आरंभ ज्ञाला. हिदुस्थान सरकाराकटून अनेक कागदपत्र सावरकराच्या 
राजद्रोहीपणाचे पुरावे म्हणून धाडले गेले. सावरकरानी सर्वं आक्षेपांची उत्तरे दिली. अंती असे 
ठरल्रे की, सावरकराना सनद देण्यात यावी. पण त्यांनी राजद्रोह करणार नाही असे विदल यावे. 
सावरकरानी सागिततरे की, मी राजद्रोह करीन तर सरकारची कोर्ट माञ्ी चौकशी करून मला 
शिक्षा देतीलच मग हा करार कशाला पाहिजे ! दुसरे राजद्रोह म्हणजे काय हेही गूढच आहे 
कारण वदेमातरम्‌ओरडणे हेही राजद्रोहच ठरते ।! 


नै 


अखेर निर्णय ज्ञाला की सावरकर अजून फार तरुण आहेत त्यांना त्याची वर्तणूक सुधारण्यास 
काही समय द्यावा. मग सनद देण्याचा प्रश्न पुन्हा विचारात घ्यावा. दुसर॒या शब्दात म्हणायचे 
तर सावरकर आपली राजकीय चक्वक सोडतील तर त्यांस सनद मिक्ावी. सावरकरांनी 
सनदेच्या आशेने राजकीय चक्वक सोडली नाही. हिंटुस्थानात बेरिस्टरी सोडून देणारा पहिला 
वीर बेरिस्टर सावरकर होय. 


नै 


यानंतरची राजकीय पटावरची स्थित्यंतरे विदयुद्रेगाने घडावयास लागली. इतके हिंदी क्रातिकारक 
व सरकार यांच्यामध्ये धुमसत असलेला क्रोधाग्नी प्रज्वलित होऊन त्याच्या ज्वाला इकडे 
हिदुस्थानात व तिकडे लंडनमध्ये क्षणाक्षणाला व दिवसा दिवसाला भक्‌ लागल्या. १९०९ चा 
जूल अगर जुवै असेल त्यावेकी सबंध इग्लंड व ह्दुस्तान यांना विस्मयाने स्तिमित करणारा 
कर्न वायली व लालकाका यांचा खून भर लंडन शदहरात ज्ञाला. मदनलाल धिगरा या नावाच्या 
ददी तरुणाने हा खूल केला असे मागादूल सिद्ध ज्ञाले. नाना तर्कं केले. अखेर मदनलाल 
धिगराने जबानीत कथन केले की "'हिदुस्थानातील तरूण दैशभक्तास ज्या अन्यायाच्या फाशीच्या 
वा हद्पारीच्या शिक्षा ज्ञाल्या त्याचा मी सूड उगवण्याकरता हे कृत्य केले." 

नैः 

चिगराच्या या कृत्याने सर्व इग्लंडमध्ये एकदम खक्छबक् उडून गेली. इग्लडमध्ये असलेल्या 
हिंदी लोकांनी निषेध करण्याकरिता सभा, लेख, व्याख्याने यांची ज्ञोड उडवून दिली. भावनगरी, 
सूरेद्रनाथ बानर्जी, पालबाबू, खापई इत्यादी अनेक पुढारयांनी चिंगराची चौकशी आरभलीरी 
नव्हती तोच त्या कृत्याचा निषेध करण्याकरिता सभा भरविली. अनेक अग्नो इडियन सभेस 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ३१ 


होते. अनेक इग्तिश लोकही आले होते. धिगराच्या प्रत्यक्ष बापाने विलायतेस तार दिली की, 
""असला कारटा माङ्ञ्या पोटी आला ही केव्दी लज्जास्पद गोष्ट ! मला वाटते तो माञ्ञा 
मुलगाच नव्हे । !" सभेत चिंगराच्या दुष्कृत्याची, खुनाची, माथेफिरूपणाची यथास्थित निंदा 
ञ्ञाल्यावर असल्या खुनी व भ्याड नीचाच्या नीच कृत्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो असा 
ठराव पुढे आला व सभेतील लोकांत कोणी त्यांना अमेडमेट- पुस्ती जोडणार आहेत हे माहीत 
असतानाही दाबूल तो ""सर्वानुमते संमत ज्ञाला" म्हणून अध्यक्ष व मुख्य चालक आगाखान व 
भावनगरी मोठमोढठ्याने ओर्‌ लागले ! 


नै 


मेचेस्टर गारईडियन म्हणते, इतक्यात 0 ! ५0 ! 101 (1211111005|४ !* "म्हणून एक ध्वनी 
सभेमधूलन उठला. कोण ? कोण विरुद्ध आहे ? म्हणून सर्वं हिंदी पुढारी व अँग्लोडडियन 
चवताद्ल ओरह लागते । ""मी" म्हणून कोणी म्हणाले. त्याचे नाव काय ? हुसका त्याला 
बसवा त्याला ! पोलीस ! भावनगरी तर ओरडत उठले, "लाथ मारून हाकून दा त्याला ! ! कुठे 
आहे तो 2?" "हा मी येथे आहे व माञ्च नाव सावरकर आहे; माञ्च मत द्या ठरावाच्या विरुद्ध आहे 
1" अत्यंत शांतपणे पण उच स्वरात उत्तर आले. सर्वं वद्ूल पाहतात तो एक सडसडीत बांध्याचा 
तरुण सभेत उभा आहे. "/0५॥॥ 80 11{६॥€1€ ५४€1€ 5211060 ५000 115 20९" तारुण्य व 
बुदिमत्ता त्याच्या चेहरयावर तक्छपत होती. "मारा हणा" असा एकच गौँगाट उठला, कारण 
सर्वास सावरकरांस पाहताच भीती पडली की, बहूतेक हा क्रांतिकारकांस घेऊन इथे बाँबर्विंब 
फेकण्यास तर आला नाही ! इतक्यात एक दांडगा युरेपियन म्हणजे निमगोरा साहेव 
भावनगरीच्या चिथावण्याने सरसरत पुढे घुसला व त्याने सावरकराच्या डोव््यावर बठककट लेोसा 
मारला. चष्मा फुटला. रक्त भकभक वाहू लागले. तौड व कपडे त्यांत भिजून लाल ज्ञाते. तरीही 
क्षणमात्र चंचल न होता व प्रतिकार न करता सावरकर अधिकच शांतपणे व दृटतर स्वराने 
म्हणाले, ""तरीही माद्चे मत या ठरावाचे विरुद्धच आहे !“ 


नैः 


सावरकरांस रक्तब॑बाक पाहताच ते न साहूल एका हिंदी तरुणाने त्या युरोजियनाचे डोक्यात 
हातातील लाठी घाती. त्याचे ढोके फुटले. रक्त भक्भक वाहू लागले; तोंड व कपडे त्यांत 
भिजूल चिब ज्ञाले. तो धडपड करीत युर्चीवर पडला. 


नै 


ञ्ञाले. सभेत एकच हाकाहाक ज्ञाली. काटीतरी संकट कोसक्ले आहे अशा भयाने कुणी खुर्चीवर 
तर कुणी बाकाखाली ठडले. इग्लिशास वाटले की, चिंगराप्रमाणेच इथेही खून पडणार ! सभेतूल 
निघून निसटून जाण्यासाठी एकाएकी इतकी धांदल उडाली की, दारात इग्तिश मडमा चगरुन 
ओरट्‌ लागल्या. पोलिस आले. व त्यांनी भावनगरीचे सांगण्यावरून सावरकरांस अटक केली ! 
सुरेद्रनाथ बानर्जी "सावरकरांस मारणे अत्याचार होय" असे म्हणून उदन गेले ! सभा उधठली ! 
ठराव केराचे टोपलीत पडला ! क्रांतिकारकांचा बेत सिद्धस गेला ! । 


नै 


काही तासानी सावरकरांस काहीच आरोप न ठेवता आल्याने सोडून दिले. व उलट विचारले की, 
तुमचा फिर्याद असल्यास त्या युरेजियनास पकडतो. सावरकरांनी ते नाही म्हटले. सुटताच 
सावरकरानी "टाइम्स" मध्ये आपल्या वर्तनाचे स्पष्टीकरण धाडले तेच दुसरे दिवशीच्या 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ३२ 


लंडनमधील पत्रांतील विषय होऊन बसला होता. सावरकरानी लिहिले होते की, ज्या मनुष्याची 
चौकशी न्यायासनापुटे अजून व्हायची आहे व ज्याने ते कृत्य का केले त्याविषयी मोठमोठे 
अधिकारी वेडेपणाच्या भरात वा घरगुती द्वेषाने केले असे ते म्हणत आहेत त्याचे ते कृत्य 
राजकीयच आहे असे गृहीत धरुन त्याच्यावर तो दोष सिद्ध आहे हे समजण्यात न्यायालयाचा 
व समंजसपणाचाही उपमर्दं होत आहे. ते कृत्य राजकीय नव्हे असे ठरले तर ? म्हणून 
निषेधाची अशी पिसाडघाई करू नये. आजपर्यत कित्येक इण्तिंश सोजिरानी हिटी माणसांस 
मारले आहे. पण त्यावेकेस कोणी इग्तिश लोक न्यायालयाचा निर्णय होण्यापूर्वी अशा सभा 
करतात की काय ? क्वचित तशा सोजिराप्रमाणेच दास्चे गुगीत हे कृत्यही ज्ञाते असेल ! काय 
ते न्यायालयात ठरेतोपर्यत स्वतः इण्तिश लोकानी धिंगराच्या निषेधाची एकी सभरा भरविली 
नसताना त्याच्याच देशबांधवांनी स्वतःच न्यायालय बनण्याइतका घाबरेपणा प्रदर्शवू नये अशी 
आपण ठरावास उपसूचना आणणार होतो. तोच एक मताने ठराव ग्राह्य म्हटले असते म्हणजे 
ञ्ञाले असते! पण ते काही एक न करता काल्पनिक बांब गौव्यांची चित्रे पाटून सगके जणांनी 
एकदम पल्ापकीस आरभ केला व अन्यायाने मजवर आघात केला !" हे पत्र टाइम्समध्ये 
येताच शिवराक पत्रे चूप बसली व कोणी कोणी सावरकराचे समर्थनही केले. सुरेद्रनाथ बानर्जी 
यानंतर जेव्हा विलायतेदूल परत मुंबईस आले त्यावेकी राष्टमताच्या प्रतिनिधीने त्यांची भेट 
घेतली तेव्छा त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, सावरकराचे म्हणणे अगदी न्याय्य होते व त्याच्यावर 
केलेला आघात हा अत्याचार होता । 


नै 


पण ज्याचे डोक्यात घाव लागलेला होता त्या निमगोर्या साहेबास चैन पडेना. त्याने पूर्ण 
गोरया साहेवांत मिसक्छण्याची ही अपूर्वं संधी आहे असे समजून टङ़म्समध्ये प्रसिद्ध केले की, 
मीच तो गृहस्थ की ज्याने सावरकांस “2 ५९।५11€ 81115 ०५५! एक अस्सल ब्रिटिश ठोसा 
दिला । त्याच्या या बदमाष प्रौढीस दुसरयाच दिवशी टाइ्म्समथ्ये "ब्रिटिश ठोश्याचे डोके 
दुभग करणारी" ^^ 51121011 11021 । 2111.“ एक सरक्छ इंडियन लाठी !" या सीने एक चरचरीत 
उत्तर दिते गेले ! 


नै 


पण आता मात्र लंडनचे पोलिस हिंदी तरुणांचे मागे कछयेसारखे लागले. सावरकराच्या 
नेतृत्वाखाली हिंदी तरुणांनीही स्काटलंङड-याई ह्या लंडनच्या पोलिसच्या मुख्य ठाण्याला पुरे पुरे 
केले. त्या गमती सांगू लागले तर एक ग्रंथ होईल. इतक्यापर्यत तोडीस तोड़ उठत गेली की, 
कधी कधी पोविसांनी हिंदी संस्थेत डिटेकिटिव्ह घुसवावेत तर कधी हिंदी तरुणांनी पोलिसच्या 
ओफिसांत आपते डिटेकिटिव्छ ठेवावेत. काही विश्चासू हिंदी तरुण पोलिसांमध्ये डिटेकिटिव्ह 
म्हणून नोकर राहून त्याचाच पगार खाऊन उलट त्यांची वित्तं बातमी सावरकरांस पोचवीत व 
उलट सावरकर सांगतील तितकीच बातमी व कधी कधी तर पोलिसांस भतत्याच मार्गत 
फसविणारी बातमी ते नेऊन पोतिसांस देत. उत्तर हिटुस्तानांत प्रसिद्ध असलेले असे एक 
कार्यकर्ते आहेत की, ज्यांच्याबद्ल ते पोलिसामथ्ये आहेत अशी वदता मोठमोठ्या लोकात 
पसरली होती. त्यांना स्वतः विचारता त्यांनी स्पष्ट असेही सांगितल्याचे नागपूर कोगरेूसमध्ये 
आमचे एेकण्यात आले की, होय; मी लंडनमध्ये पोलिसखात्यात नोकर होतो. परतु तो 
लोकपक्षाच्या बातम्या देण्याकरता नव्हे तर गुप पोलिसांच्या बातम्या लोकपक्षाला देण्याकरता 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 33३ 


होतो. व खुद सावरकराच्या संमतीने मला ही कामगिरी (0५४) सागितली गेली होती. त्यावेठी 
लंडनमध्ये असलेले गृहस्थ असेही सांगत होते की, असाच एक गृहस्थ लंडन गुप्त पोतिसांत 
असताना तो उमगला गेला व त्यास पकडण्यास वारटही सुटले होते, तोच त्यास ही बातमी 
कटूल तो रात्रीचे रात्री पेरिसला निसटून गेला. हे एक मद्रासी गृहस्थ होते व हल्ली ते तिकडेच 
आहेत असे म्हणतात. 


नै 


त्या हिदी तरुणास राहावयास जागा नाही, शिकावयास शावा नाही, बोलावयास कोणी धजत 
नाही, घरचे कोणी संबध ठेवीत नाहीत व अहर्निंश देशासाठी ज्ञटत, ज्ञगडत असता, लोकांस 
त्याचे नाव माहीत होऊन मिकणार्या कीर्तीचेही, गुसपणे काम करावे लागल्याने लवलेश 
समाधान नाही. पण अशा स्थितीतही त्यानी त्याचे व्रत अखंड व अधिकच नेटाने चालविले. 
प्रतिरात्री निजावयास जावयापूर्वी दिवसा केलेल्या खटपर्टीचा आढावा काढून व उद्या करायच्या 
खटपटी व कामे वाटून घेऊन ते उभे राहत व ग॑भ्रीरपणे आपल्या राजकीय प्रतिज्ांची 7617 
(00॥[।८2। (21९11151) ची त्याच्या रष्ट्व्रताच्या ब्रीदाची घोषणा करीत सर्वजण एक स्वराने 
उच्चारीत ।"'हिंटुस्थान स्वतत्र ज्ञालेच पाहिजे ! हंदुस्थान एकराष्ट ज्ञालेच पाहिजे ! हिटुस्थान 
लोकसत्ताक ज्ञालेच पाहिजे ! हिदुस्थान एकभाषी ज्ञालेच पाहिजे ! हिदुस्थान एकलिपिक ज्ञालेच 
पाहिजे ! ती विपी नागरी होय. ती भाषा हिंदी होय. ती लोकसत्ता म्हणजे राजा वा अध्यक्ष 
यापैकी कोण वरणीय हा प्रश्न नसूल राजा असो वा अध्यक्ष असो तो लोकानी निर्वाचित केलेला 
व तो निर्वाचित आहे तोपर्यतच अस्तित्वात राहणारा ज्या राष्ट संस्थेत असतो ती रषष्संस्था 
होय ।“ 


नै 


सागणेच नलगे की, जर सर्वसाधारण देशसेवकाच्या मागे इतके पोलीस लागलेले होते तर 
त्यानी सावरकरांच्या मागे जाचाची परमावधीच केलेली असेल ! सावरकरांस घरच्या प्रियजनांची 
पत्रे मिक्ण्याचीही चोरी ज्ञाली ! टर मेलने कोणी तरी प्रवासी त्याच्या कुटुंबावर गुटरलेला 
कोणचातरी नवा अनर्थ येठन सांगे. त्यांच्या टूरदूरच्या आसांसही छकण्याचा सपाटा चालला. 
कोणाच्या नोकरया गेल्या ! कोणाचे धदे बुडाले ! कोणाच्या मत्ता व सर्वं धन जस ज्ञाले. 
त्यापैकी कोणी शिव्यांची लाखोलीही वाहू लागले व या कुककलंकाने आम्हांस नागववे म्हणून 
म्हणू लागले ! कोणाशी बोलू जावे तर तो तड फिरवी, कोठे उतरावयास जावे तर डिटेकिटिव्ह 
डोठे वटारताच त्या घरवाल्याने अथवा खाणावकवाल्याने त्यांस दार बद करावे, एकदा तर 
असेच बिरहाड-पैसे देऊन ! पाहता पाहता थकून अखेर एका हांटेलात स्थक्छ मिकाले. सामान 
आणून खालच्या खोलीत ठेवून हृश्श करून ते बसले. त्यांचा एक प्रिय मित्र होता तोही त्या 
दिवशी येऊ शकला नाही. धाकट्या भावास मिंटोचे प्रकरणात अटक ज्ञाली होती तिचे पुटे काय 
लाते ते काहीच केना. कारण पत्रे सगठी पोस्टात गडप होत । वर्तमानपत्रात तरी बघावे 
म्हणून हिंदुस्थानी एक-दोन वर्तमानपत्रे उघडली. इतक्यात हटेलाचा धनी आला व म्हणाला, 
51 | 21 5011. | (21101 ((€€0 ४0५ [1€1/€, 0८ 1105} १८६ 115 (0017)! (महाराज? मी 
आपल्याला राहू देण्याला असमर्थ आहे. याबद्ल मला वाईट वाटते. तुम्ही ही खोली आता 
सोडली पाहिजे. पोलिस मला त्रास देत आहे. माञ्ञा धंदा बुडेल !) तेव्हा निरुपाय ज्ञाला. अर्ध्या 
रात्री विसावा न घेता तसेच बाहेर पडावे लागते ! बिरहाड मिकेना ! अक्षरशः भर लंडन श्रांत 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे सक्षि चरित्र ३४ 


डोके टेकावयास स्थक मिकेना ! ! पैसे देऊन स्थक्छ मिकेना ! ! बरे लंडन सोडावे तर जावे 
कोठे ? हिदुस्थानांत ? ती चिरप्रिय व चिरआकांक्षित आशा भग्न ज्ञालेली ! खावे काय ? 
बेरिस्टरी करुन ? जी वर्तणूक सुधारल्याने बेरिस्टरी त्याचे क्षणी मिद्‌ शकती ती वर्तणूक 
सुधारणे तर या जन्मांत शक्य नाही. देशसेवेचा तो छद, ते व्यसन सुटणे या जन्मात तर 
शक्य नाही ! प्रकृती तर दिवसे दिवस खंगत चालली ! 

नै 

अशाच एका समयी ब्रायटनला ते विश्रातीसाढी गेले असताना समूद्रकाठी एकाकी बसले 
असताना तो सूर्यास्त पाहून त्यांना हिदुस्थानच्या सिंधुतटावरील सूर्यास्ताची आठवण ज्ञाली व 
सहज छंद धरता धरता रचलेले पद शेवटी दिले आहे. 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 
३५ 


६ पेरिस व इग्लंडमधील धरपकड 


पुटे लगेच " "तलवार" नावाचे पत्रही त्यांनी काढले. हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की, त्या पत्रांत 
त्यानी आरभीच हे सागितते होते की ""जेथे सत्यमत प्रतिपादनास प्रतिबंध असेल तेथेच 
गुप्तसंस्था अपरिहार्य व म्हणून न्यास्य होत. जेथे राष््ूसंस्थेच्या विकासाला व नैसर्गिक 
उत्क्रातीला बलात्कार वाव ठेवीत नसेल तेथेच क्रांतीचा आघात न्याय्य आहे. राज्यघटनेच्या 
सौम्य मार्गाने लोकांस आपले मत जेथे स्थापित करता येते अशा इग्लंड, प़ान्स इत्यादी 
देशातूल शांतीचे वैध प्रयत्र सोडून क्रांतिकारक गुप चक्छवढठी कोण करील तर मात्र तो 
आततायीपणा होईल. असा शातीचा, राज्यघटनेचा (00151५08) वैधमार्ग आमच्या देशात 
शक्य होताच आम्ही गुम व सशस्त्र प्रतिरोध मोठ्या आनंदाने सोडून देऊ. हदुस्थानास स्वातंत्र्य 
मिक्विणे आहे - फार इच्छा आहे की, शातीने व शातीनेच ते मिक्वावे. परंतु तुमचा बलात्कार 
ते अशक्य करतो म्हणून आम्हीटही बलानेच तो बलात्कार हाणू पाहतो." सावरकरांनी हे तलवार 
पत्र आपले नवागत मित्र वीरेद्रनाथ चट्टोपाध्याय यांचेकडे सोपविते होते. १९१८ साली 


विनायकरावांनी सुधारणांबद्ल जे मत दिले होते तेही याच अर्थाचे होते की 1# {5 2 11061८61 


10 {३॥< 2 (015151114019| 24112101 #1€/€ {€/€ 15 10 (01511410 > 2॥. 8415 8 
01€2{€1 10८।८€1, €\€॥ 2 ©111116€, {0 {त॥< अ ।€५01५॥॥00 1161 {0€1€ 15 9 (01511111, {112 
2॥0//5 {€ 1||€5{ 06€\/6100111611 2 1211010.” 


सावरकराना ब्राकाडटसची व्यथा होऊन ते आरोग्यभवनांत वेल्समध्ये जाऊन राहिते होते. 
संध्याकाक्छची पत्रे येऊन गेली. पण डंक्टरने सावरकरांस पत्र वाचणे मना केरे होते. इतक्यात 
एक एका इग्तिंश पत्राचे संपादक त्याच भवनात आजारी होते. ते सावरकरांकडे येऊन त्यानी 
त्यास एक तार दाखविली. तिचा आशय असा होता "गणेश दामोदर सावरकर याचे अपिलात 
त्याची जन्मठेप कान्या पाण्याची शिक्षा स्थिर ज्ञाली. त्याचप्रमाणे अनत कान्हेरे यानी 
नाशिकच्या कलेक्टराला गोक्ी घालून मारले । 


नै 


दुसरया दिवशीपासूल इग्रजी पत्रे सावरकरांचे उघड नाव घेऊन या सर्वं असंतोषाये व 
अत्याचाराचे तेच मूक आहेत म्हणून म्हणू लागली ! एकच गवगवा ज्ञाला. सावरकराच्या सर्व 
सहकार्यानी सावरकरानी प्रान्सला निघून जावे म्हणून विनंती केली. सावरकरानी आपण कार्य 
सोडून जाऊ इच्छित नाही असे सांगितले. परंतु हिंदी तरुणांनी आग्रह धरला की, ""आपली 
प्रकृती व आपले स्वतंत्र मुक्त राहणे हे आम्हांस, कार्यातते कार्य वाटत असल्याने आमचा आग्रह 
की आपण प़रान्सला आलेल्या मनुष्याबरोबरच निघूल जावे." पेरिसहूनरी तशाच तारा व पत्रे 
आली. तेव्हा आजारीपणांतच सावरकरांना इग्लंडमधील सहकार्यांस व स्ने्यांस मागे सोडून 
जाताना हिटुस्थान सोडले तेव्हा जितके विरही व उदास वाटले तितकेच त्यांस आताही वाटले ! 
नै 

पेरिसला येताच आपल्या या तरुण अध्यक्षाचे सर्वानी मनापासून स्वागत केले, आता लडन 
सुदटून पेरीस त्यांच्या रष्टय यत्नाच कैद्रस्थान होऊ लागले. तेथे ते मंडम कामा यांच्या घरी 
राहू लागले. ह्या बाईनी त्यांच्यावर मुलपेक्षाही जास्त प्रेम करून त्यांची व्यवस्था ठेवल्याने ते 
लवकरच बरे ज्ञाले. या बाई "वदे मातरम्‌" नावाचे इग्लिश वर्तमानपत्र चालवीत असत. व 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे सक्षि चरित्र ३६ 


अमेरिका, जर्मनी व इतर देशी हिंटुस्थानाच्या आकाक्षांची व चक्वकीची माहिती व व्याख्याने 
देरन मिशनर्यांनी रेखलेली हिटी लोकांची भेसूर चित्रे कल्पनेच्या भ्रितीवसुन हिसह्न काटल 
टाकीत. त्यांनी प्रथम दादाभाईच्या निवङणुकीच्या प्रसंगी त्यांचे हाताखाली काम केलेले होते. 
पुढे त्या होमरूल सोसायटीत आल्या व निःशस्् प्रतिकाराच्या धर्मास धरून राहिल्या. परंतु 
नंतर त्यांस ते सर्व फोल वाटून त्या अभ्निनव भारतात शिरुन त्यांतील एक प्रमुख सभासद 
होञन बसल्या. 


नै 


एकदा मेडम कामाबाई जर्मनीमध्ये गेलेल्या होत्या तेथे जर्मन लोकांचे अखिल सोशियाविस्ट 
युनियन भरले होते. त्या विस्तीर्ण सभेत कामाबाई साठी एक हिंदी ललनाग्रणी म्हणून 
कौतुकाने आमत्रण दिलेले होते. तेथे जाण्याचे आधी कामाबाईनी एक तिरगी सुंदर ध्वज 
अभिनव भारतासाठी सज्ज केलेला होता तो बरोबर घेतला. जेव्हा सभेत त्यांस बोलावयास 
आग्रह ज्ञाला तेव्हा हिंदुस्थानातील राज्यक्राती या विषयावर त्यांनी व्याख्यान देण्यास आरभ 
केला. थोड्याच वेक्ात हिंदी महिलेचा तो रेशमी व बहूमोल साड़ीचा वेष, ते तेज, तो आवेश 
पाहून सभा आश्चर्यचकित ज्ञाली. जो तो म्हणू लागला, “५1९ 15 81 11101811 01110655.“ ती एक 
हिदुस्थानातील राजकुमारी आहे, इतक्यात तो ध्वज एकाएकी उचलूल व फड़कावून कामाबाई 
स्फूर्तीदायक आवेशाने म्हणाल्या, 11115 ।ऽ {€ 129 ° 1020 ।106061106106. 86०५ । {5 


0000 ! 1† 15 2|€26\ 52010111€0 0४ {€ 01000 0 {0€ 11211{\/6€0 16120 04115 ! | 6॥ 
५0010 0५, 96/11/1161 । {0 ॥15€ 200 5001€ {15 {20 0 6४ 1012 0 11012 


10९0९10९.“ ""हा बघा हिदवी स्वातत्र्याचा ध्वज. पाहा, हा उदय पावला ! हिंदी तरुण 
हुतात्म्यांच्या रक्ताने हा आधीच पावन ज्ञालेला आहे ! नागरिक हो ! उठा, आणि या अभिनव 
भारताच्या - या हिदवी स्वातंत्र्याच्या - ध्वजाची वंदना करा ! कामाबाईची टी वाक्ये एखादया 
घणाच्या आघातासारखी त्या सभेच्या वातावरणात दणदणत शिरल्ी । हाताने तो ध्वज 
आवेशाने फडकावीतच त्या जेव्हा हे आब्हान देत्या ज्ञाल्या तेव्हा ती सभा एकदम चित्रासारखी 
उभी राहिली व स्वतंत्र हिदुस्थानच्या जगामध्ये प्रथमच उभारवेल्या त्या ध्वजास वंदना 
(5211९) देती ज्ञाली । 


नै 


परिसला आता हिदुस्थानातील कान्हैरयाच्या कटाचा कोर्टातील वृत्तांत येऊ लागला. कोर्टात 
गोरहे, देशपांडे, खरे इत्यादिकानी जे सांगितले की, आमच्याकडून वृत्त काटल घेण्यासाढी 
पोलिसांनी छक केला, तीही बातमी आली. पोलिस म्हणाले की, हे सर्वं खोटे, छक्छबीक्छ काही 
ल्ञाला नाही तीही बातमी आली. खरे काटीच कठेना. इकडे लंडनमध्येही मागे उरलेल्या हिदी 
तरुणांस वारटे सुटणार अशी भूमका उठल्याने त्यांनीही लंडन सोडून जावे अशी बोलणी 
आरभिली गेली. पण सगन््यानी लंडन सोडले तर तेथे काम तरी कोण करणार ? बरे आपण 
त्यांस लंडन सोड्‌ नका म्हणावे तर त्याचा विपर्यासही कोणी करू शकेल. इंग्लिश पत्रे तर 
म्हणणारच. व म्हणतच होती की, स्वतः आगीबाहेर राहून इतर अपक्व तरुणांस सावरकर 
आगीत ठकलीत आहेत. तरी बरे ह्या तरुणापैकी बहूतेक सर्व लोक धिगरासुद्धा - सावरकरपेक्षा 
दोन पावसान््यांनी वड़ीलच होते. तेव्डा जे होईल ते होईल. आपण पेरिसला न राहता 
इग्लंडमथ्येच जावे. म्हणजे धरते गेलो तर निदान कार्य मरेतो केल्याचे समाधान लागेल व 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 
३७ 


एका महान स्वार्थत्यागाचे शिक्षण व धडा राषटापुटे आपल्या मरणाने ठेवला गेल्याने इतरांसही 
तसेच ञजुजत राहण्याची स्फूर्ती येईल. बरे न धरलो गेलो तर लंडनमध्ये पेरिसपेक्षा अनेक 
पटीने जे राष्टकार्य करता येण्यासारखे आहे ते करता येईल व इतरांस लंडन सोन जाऊ नका 
असे सांगण्यास आपणास अधिकार प्रास्त होईल. शत्रूचे कुतर्कटी खुंटून जातील. सावरकरांस 
वारंवार असे वाटे, पण पेरिसचे मित्र तो बेत खुद्न काठीत. अशा द्विधा स्थितीत काही दिवस 
गेवे. 


नै 


सावरकराना पेरिसटहूल लंडनमथ्ये परत येण्यास काय काय बनाव कारणे ज्ञाली याची रहस्यमय 
हकीगत अजूनही पूर्वीप्रमाणेच गूढाच्या छायेने आवृत्त आहे. ती ज्यावेनी खुद सावरकरच 
सांगतील त्याच वेकी आपणास कठेल. तोपर्य॑त हे एक इतिहासाला गूढच म्हणून राहणार. 
तरीही इतके मात्र खरे की, पुढे वर्णन केलेली गोष्ट, जी अनेक कारणे घडली त्यातील एक कारण 
होती असे त्यांच्या एका निकटवर्ती स्नेह्याने सांगितले आहे. ती हकीगत अशी - पेरिसमध्ये 
एक सुंदर क्रीडानदी केलेली आहे. त्या बाजूस एक दिवस सावरकर व त्यांचे सहकारी मित्र 
हरदयाल फिरावयास गेले. हरदयाल हे प्रथम सिव्हिल सर्व्िसची परीक्षा देण्यास सरकारी 
शिष्यवृत्तीने इग्लंडला आले होते. पण तेथे त्याचा मतविकास होत होता. ते अभिनव भारताचे 
गोटातील एक प्रमुख कार्यकारी ज्ञालेले होते. त्या सुंदर क्रीडा नदीवर अनेक ओकखीचे 
हसजातीय पक्षी क्रीडा करीत होते. नाना फुले फुललेली होती. कृत्रिम धबधबे मंजुक पतन घेत 
घेत नदीत उतरत होते. तो शुद सुगधित वायु खोल श्वासोश्चास करीत वैद्यानी सागितल्याप्रमाणे 
ते उभयता नदीकाठाने क्षणभर हिंडले. तो एक मराठी वर्तमानपत्र खिशातच राहिलेले होते ते 
वाचावयास सावरकरांनी हातात घेतले. परमप्रिय स्नेह्यावर, जीव की प्राण असलेल्या धाकट्या 
भावावर, सहकारी सवगङ्यांवर, लाडक्या शिष्यांवर, पूज्य देशभक्तावर देशात हे प्रसंग, हे छक, हे 
बदिवास गुजरत असताना मी येथे क्रीडानदीवर पक्ष्यांची व फुलांची सुंदरता पाहत रमतो आहे 
ना ? माङ्या उपदेशाने प्रेरित होऊन, माट््या शब्दांबरोबर आपला प्राण देणारे हे माञ्च आपस इष्ट 
व देशबांधव तिकडे जाच, छठ सोशीत असताना व तुरुगातील अंधारयांतूल अन्नाशिवाय कुजत 
पडले असताना मी पंरिसमधील शुद्ध सुगंधित वायु सेवन करून खोल खोल श्वासोश्चास करीत 
हिंडावे ना ! हाय ! हाय ! त्यांस हे कठेल तर ते मला नीच म्हणून म्हणणार नाहीत काय ! 
त्यांनी म्हटले तर त्याचा काय दोष । 


हे व असलतेच विचार सावरकरांच्या डोक्यात काटूर करून उठले व त्यासरशी हा अभिजात 
कुलांत उत्पन्न ज्ञालेला, उच्च ध्येयाक्डे भरारी मारणारा, स्वतःच्या प्राणांस लीलेने 
मातृभूमीकरिता हवन करण्यास सिद्ध ज्ञालेला हा उदार, भावनाप्रधान तरुण निश्चय करून उठला 
की, ""मी परत लंडनला जाणार ! मी माञ्च भाऊ, स्नेही, सहकारी अशा अनेक देशवीरांबरोबर 
पहिल्या सरबत्तीतच देशाच्या कामास येणार ! मी पेरिसला राहणार नाही. सगकेच मागे राहिते 
तर मरणार तरी कोण ! जो तो विजय पाहावयास इच्छ लागला तर लढाईचे तोडावर उभा 
राहून विपक्षाची पहिली फैर छातीवर ज्ञैलणार तरी कोण । छै, मी जाणार ! ! 


नै 


पंडित शामजीचा सावरकरावर अतिशय लोभ असे. ते वारंवार म्हणाले छे ! छे ! आपण जाऊ 
नये । “0५ 211 8 0€1€18| ! 1110५ 17145 101 40 †0 †#€ {€116/165." आपण सेनापती आहत 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे सक्षि चरित्र ३८ 


। आपण लढाईच्या तोँडावर जाता कामा नये, सेनापती का कधी सायपरस व मायनरसमध्ये जातो 
1" सावरकर हे एेकून अधिकच लाजत. त्यांस वाटे की, जे तोँडावर फौजेत धरले गेले त्यांस 
शिपाई म्हणावे व आपण जे मागे मागे कातडे बचावूलन राहतो त्यांनी जनरल म्हणवावे हे 
कसेसेच दिसते. मी तँडावर जातो. धक्काधक्कीत गोक्ागोकीत सुटून पुन्हा जिवंत आलो तर 
जनरल म्हणवीन व मागे राहीन ! सगव््यानी मोडा घातला पण ह्यानी जातोच म्हटले. आणखी 
काही कारणे त्यांच्या पेरिसदूल लंडनला जाण्यास ज्ञाली होती पण ते सविस्तर वृत्त जेव्हा ते 
स्वतःच प्रसिद्ध करतील तेव्छा ककठेल. तेथे अति सरक्षेपतः अगदी प्रसिद्ध असलेल्या व काही 
त्याच्या विश्वास्‌ मित्राच्या ताडन एेकलेल्या शब्दाचीच काय ती अवतरणे देणे शक्य आहे. 


नै 


हे साल १९१० चे होते. शेवटी सावरकर लंडनला जाणार्या बोटीत चढले. स्टेशनवर पेरिसमथले 
सर्वं हिदी लोक, व्यापारी व विदयार्थी पोहोचविण्यास आलेले होते. त्या सर्वाचे सावरकरांवर 
विलक्षण प्रेम व विश्वास होता. त्या सर्वास त्यानी पुनःपुन्हा सांगितते की, आता 


येतो 1“ 1001 11115 {111€ 0८५ 2\/९ 5९€€॥ [0५५ । {/1€0 ।)# 0९5 {0 ५0॥< 111५८11. ५०५५ ।€[ 1€ 
56€ 1 । ८2॥ 2150 511 7५८ ! "आजपर्यत शक्य तितके काम करण्याचा प्रयत्न मी करीत 
आलो आता शक्य तितके पुष्कक सहन करण्याची अनुजा असावी !" गाडी चालू ज्ञाली. बोटही 
चालू ज्ञाली. इग्लंडला लागली. सावरकर उतरले व गाड़ीत बसले. डब्यातच पोलिसांचा गुमपणे 
कडेकोट सशस्त्र पहारा होता. लंडनच्या स्टेशनांत टेन घुसली. सावरकराचा डवा येताच ""इथेच 
। इथेच !" म्हणून लष्करी आना व्रूर व कठोर ध्वनीने सुटून तो इवा व सावरकर घेरले गेले । 
| 


नै 


दुसरया दिवशी ही बातमी सर्वं जगातील पत्रात फड़कली. सावरकरांच्या मित्रमंडकीवर तर ही 
अकल्पित वीजच कोसठल्यासारखे इ्ाले. कोर्टात पोलिसाचा पहारा असतानाही लोकांची दाटी 
लाली. सावरकराना गंकमध्ये आणताच प्ेक्षकाचा आदर अनावर होऊन टाव््याचा कडकडाट 
ल्ञाला. इण्तिश पत्रानी फोटो काठण्याचा सपाटा चालविला । सावरकरांस सागण्यात आले की, 
मरण वा जन्मठेप काकेपाणी या दोनच शिक्षांतूल एक कोणची तरी शिक्षा असलेल्या १२१ इ. 
पि. च्या कलमाखाव्री आपणास धरलेले आहे । । 


इग्लंडच्या ब्रिस्टन जलमध्ये त्यांस कोबण्यात आले. इथेच ते डिगरास भेटावयास मागे आले 
होते. तेथील त्यांच्या दिनचर्येची, त्यास तेथून पक्छवून नेण्यासाठी ज्ञालेल्या विलक्षण कटाची, 
त्याच्यासाठी भेटावयास येणार्या स्नेह्या लागणार्या चढाओटीची, त्याच्यावरील खटल्यांतील व 
अपीलातील डावपेचांची, त्याच्यासाठी उभारलेल्या फडात हिदीच काय पण आयरिश लोकानीषही 
वर्मणी व सहास्य कसे दिते त्याची व जज्जांनी हिंदुस्थानात त्यास धाडावे अशी शेवटी आजा 
केली तेव्छाच्या त्यांच्या भाषणाची अत्यत मनोरंजक व मर्मभेदक माहिती या संक्षिप्त चरित्रात 
सागता येत नाही यास आमचा निरुपाय आहे. 


नैः 


अखेर इग्लडांतून द्िदुस्थानात विनायकरावांना धाडावे असे अपील कोर्टने फर्माविले. 
हिदुस्थानातील कोर्टसमोर जाणे म्हणजे फाशी वा अंदमानला जाणे होय हे निश्चित होते. 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ३९ 


म्हणून आपले साविसिटरहस्ते विनायकरावांनी आपल्या वहिनीस आपले "मृत्युपत्र विदू 
धाडले. आपणास पुन्हा कोणाला स्वतंत्र पत्र विहिता येणे व कोणाशी बोलणे बहुधा शक्य होणे 
नाही. म्हणून या जगतात आपल्या प्रेमाच्या माणसाशी उच्चारला जाणारा तो आपला शेवटचा 
संदेश आहे असे समजून त्यांनी एक काव्यमय पत्र लिदधिते होते ते खाली दिले आहे - 


माज्ञे मृत्युपत्र 


वैशाखिचा कुमुटनाथ नभांत हासे ॥ 
यच्चद्विका धवल सौधतली विलासे || 
घाली स्वयं जल जिला प्रिय बाल खासे || 


जाई फुल चिमुकलीं नटली सुवास ।।१।। 


आले घरी सकल आपस सहृद्जिवाचं ॥ 
आनंदमग्न कुल गोकुल काय साच ॥। 
आदर्श दीति-शुचिता-धृति-यौवनांचै ।। 
पाहूनि जे तरुण-मंडल कीतिं नाचे ।।२॥ 


प्रेमे हृदे विकसलीं नव यौवनाच्या || 
गंधं सुवासित उदात्त सुसंस्कृतीच्या ॥| 
दिव्यालता तरुसि जं गृह बाग ज्ञाला || 


ज्या पौर हर्षित वदे जन "धर्म-शाला' || 3 || 


स्वपाक त्वां निजकरे कुशले करावा ।। 
प्रमे तुज्या अधिकची सुरसाल व्हावा ॥ 
सवाद सर्वं मिद्ुनी करितां नितांत ॥। 


जेवावयासि बसल जई चांदण्यांत ।।४।। 


श्री रामचंद्र वनवास कथारसाला || 
कीं केवि देश इटली रिपुमुक्त ज्ञाला ॥ 
तानाजिचा समरधीर तसा पवाडा || 


गावा चितोरगड वा शनवार वाडा || ५।| 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ४० 


्ञाली कशी प्रियकरा अपुली अनाथा || 

दर्दास्यचिन्न शरकछिन्न विपन्न माता ॥ 
शोके विवंचुनि तिच्या जई मोचनाचे ।| 

केले अनंत तरुणा उपदेश साचे ।।६।। 


तो काल रम्य, मधुरा प्रिय संगती ती ॥। 
तें चादणे, नवकथा-रमणीय रात्री || 

ते ध्येय दिव्य निजमातृ-विमोचना्च 
तो उग्र निश्चयहि, ते उपदेश साचे ।।७।। 


ल्ाल्या तदा प्रियकरांसह आण भाका || 
त्या सर्व देवि वहिनी स्मरती तुम्हा कां? | 
"वाजी प्रभू ठरु' वदे युव संघ सर्वं || 
"आम्ही चितोर युवती' युवती सगर्वं ।८।। 


कीं घेतलें व्रत न है अग्ि अथतेनं | 
लब्धप्रकाश इतिहास-निसर्ग-माने || 

जें दिव्य दाहक म्हणूनि असावयाचं ।| 
बुध्याचि वाण धरिलरै करि ह सती ।।९।। 


२ 
ज्या होति ते प्रिय जनांसह आणभाका | 
त्याते स्मरोनि मग सांप्रत है विलोका | 
नाही पुरौ उलटलीं जरि आठ वर्षे | 

तँ कार्यसिदि इतुकी मन कां न हर्षे ? ।।१०।। 
आसेतुपर्वत उचेबकला स्वदेश ॥। 

वीराकृती धरित टाकुनि दीनवेष | 

भक्ताचिया रघुपदीं ज्युलताति जुडी ।। 


जाज्वल्य होयहि हूताशन यज्लकुंड़ीं ।।११।। 


तो यज्ञ सिद्ध करण्यास्तव उग्र दीक्षा || 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ५१ 


जे घेति येड तड तत्कृतिची परीक्षा | 
""विश््चाचिय अखिल मंगलधारणाला ॥ 
बोला असे कवण भक्ष्य हूताशनाला" ||१२।॥। 
आमत्रण प्रभु रघुत्तम सोडितां है ।। 

दिव्यार्थ, देव! आमु कुल सज्ज आहे ॥। 
हे साध्वि! गर्जुनि असे पहिल्या हवीचा ॥| 
हा ईश्वरी मिक्विला अम््हि मान साचा ।|१३॥। 


धमार्थ टेह बदलो ठरते नितांत ॥। 
ते बोल-फोल नचि बालिश बायकांत || 
ना भगली भ्रिउनिया धृति यातनानां ॥| 


निष्काम-कर्मरति योगहि खडिला ना ||१४।। 


ज्या होति तैं प्रियजनांसह आणभाका 
केल्याचि सत्य कृतिन अजि ह्या विलोका || 
टीप्तानलांत निजमातृ्‌-विमोचनार्थ || 

हा स्वार्थं जाढ्ुनि अम्ही ठरलों कृतार्थ ।।१५।। 
३ 

हे मातृभूमि तुजला मन वाहियेल ।। 
वक्रृत्व-वाग्विभवही तुज अर्पियेले ॥। 

तूतेचि अर्पिति नवी कविता वधूला 
लेखाप्रती विषय तूचि अनन्य ज्ञाला ।|१६॥। 


त्वत्‌स्थडिली ठकलि्ते प्रिय मित्रसंघा । 
केले स्वयं दहन यौवन-देह-भोगा ।। 
त्वत्कार्य नैतिक सुसंमत सर्व देवां ॥ 
तत्सेवनीच गमली रघुवीरसेवा ।।१७।। 
त्वत्स्थंडिलीं ठकलिली गृह वित्त मत्ता || 
दावानलांत वहिनी नवपुत्रकांता || 


त्वत्स्थडिलीं अतुल-धैर्य वरिष्ठ बंधु ॥। 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ४२ 


केला हवी परम कारुण पुण्यसिंधु ।।१८॥। 


त्वत्स्थंडिलावरि बकी प्रिय बाल ज्ञाला || 
त्वत्स्थंडिलीं बघ अतां मम देह ठेला ॥ 

हे काय बधु असतो जरि सात आम्ही || 
त्वत्स्थंडिलीच असते दिधले बढी मी ।।१९।। 


संतान या भरतभूमिस तीस कोटी || 

जे मातृभक्ति-रत-सज्जन धन्य होती ॥ 

हे आपले कुलहि त्यामधिं ईश्वरांश ॥ 

निर्वश होउनि ठरेल अखंड वंश ।।२०।। 

४ 

कीं तं ठरोहि अथवा न ठरो परंतु ॥ 

हे मातृभू अम्हि असो परिपूर्ण हेत्‌ ॥ 
टीप्तानलांत निजमातृविमोचनार्थ ।| 

हा स्वार्थं जाद्ुनि अमी ठरलों कृतार्थं ।।२१।। 


एसे विवंचुनि अहो वहिनी! व्रताते ।। 
पाकोनि वर्थन करा कुल दिव्यतेते ॥ 
श्रीपार्वती तप करी हिमपर्वतीं ती ॥ 
कीं विस्तवांत हसल्या बहुराजपूती ।२२॥। 


तै भारतीय-ललना-बल-तेज काही ।| 
अद्यापि या भरतभूमित लुप नाही ॥। 

हे सिद्ध होडल असंच उदार उग्र | 
वीरागने! तव सुवर्तन हो समग्र ।|२३।। 


माञ्ा निरोप तुज येथुनि हाच देवी | 
हा वत्स वत्सल तुङ्ग्या पदि शीर्ष ठेवी ॥। 
सप्रेम अर्पण असो प्रणती तुम्हा ।। 


आविगन प्रियकरा मम अगनेते ||२४।। 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे सक्षि चरित्र ४३ 


कीं घेतले न व्रत है अम्ही अंधतेने | 
लब्धप्रकाश-इतिहास-निसर्ममाने || 

जें दिव्य दाहक म्हणोनि असावयाचें || 
बुध्याचि वाण धरिलरे करि हे सतीचै ।।२५।। 


नै 


हिदुस्थानांत सावरकरांना आणण्याचा हूकूम सुटला पण तो अजून कृतीत उतरायचा होता. 
नेहमीचा मार्गं म्हणजे इण्निश खाडीतूल फरान्समधून जायचे पण सावरकराना हिटुस्थानांत नेणे 
हे काही निर्विघ्नपणे पार पडणार नाही असा पोलिसाना प्रथमपासूलच संशय असल्याने त्यांनी 
फ़रान्सचा मार्गं पूर्णपणे टाकण्याचे ठरविले. इकडे फ्रान्समध्येही हिदी पुटारी सावरकर 
फ़्रान्समध्ये शिरताच प्रच कोर्टत बलात्काराच्या बटीचा दावा इण्तिश पोलिसावर आणण्यास 
टपलेलेच होते. म्हणून इग्लडमधून निघून कोणत्याही अन्य राष्टेय बंदरास न लागता थेट 
हिदुस्थानास न्यावे असे बेत करून इंडियन व इग्बिश पोलिसचे नामांकित ओफिसर धाडून 
मोठ्या कडेकोट बदोबस्ताने सावरकांस घेरन बिस्केच्या आखाताने गलबत हाकारण्यात आले. 


नै 


त्यावेकेस दोनच विचार सावरकरांच्या डोक्यात घोकत होते. एक तर आपणाला पकडण्यात 
पोलिसने व सरकारने मोठी चतुराई केली ही त्यांची पोकढक घमेड तोटून त्याच्या या सर्वं 
बदोबस्तात धूठ्छ चारन शक्य तर स्वपराक्रमाने निसटून पुन्हा कार्य आरभावे. किंवा ते न 
साधल्यास निदान असे काही तरी साहस करावे की, युरोपच्या सर्व देशांचे लक्ष क्षणभ्र तरी 
हिदुस्थानच्या राजकारणाकडे सादर वेधून जावे. युरोपभर हिंटुस्थान म्हटला म्हणजे बायकांस 
जिवंत जादून त्यांस सती म्हणणारा व पोरे जन्मताच गगेत फेकून देऊन त्यांस पूज्य 
समजणारा धर्मवेडा, भोका व स्वेच्छेने इग्रजांच्या गुलामगिरीत राबणारा देश होय. अशी 
साधारण समज इग्रजी मिशनरयांनी व प्रचारकांनी फैलावल्यामुठे प्रचतित होती. युरोपच्या 
बायका बोलता बोलता ज्ञटकन विचारीत, "ते असेल ! तुम्ही पूर्वी मोठे पंडित असाल पण एक 
धनगराचे पोर जितक्या शेव््या हाती ठेवू शकत नाही, त्याच्या अनेक पट तुमची जिवंत माणसे 
एक इग्लिंश पोर वव्छवीत व सांभाकित असते ना ? तर मग तुम्ही गुलामगिरीला योग्यच 
आहात. तुम्हात जेव्हा साहस येईल, तुमच्यातील एकेक स्वातत्रयप्रेमी तरुणास सांभाकता 
सांभाकता दहा-दहा इग्रज हात टेकतील तेव्हाच आम्ही समज्‌ की, इग्रज तुमच्यावर केवक 
बलात्काराने राज्य करीत आहेत." त्यावेकेला युरोपात असलेली ही हिंदी लोकांविषयीची समज 
घालविण्याकरिता हिंटुस्थानच्या आकांक्षाची व त्याच्या त्या सफल करण्याच्या कठोर निश्चयांची 
सर्व जगतास सूचना देणे अवश्य होते असे त्यास वाटले असावे. 

नै 

युरोपातील त्या वेकेस प्रचलित असलेला हा समज आज पुष्कठ कमी ज्ञालेला आहे. आज 


युरोपात हिदुस्थानच्या स्वातत्र्यगामी राष्ाकाक्षिस आंतरराष्ट्रीय महत्व आलेले आहे. देशासाठी व 
राष्टासाठी प्राणदान करणारे मोठमोठे वीर, हुतात्मे व तपस्वी हिदुस्थानात आहेत हे सिद्ध 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 
४४ 


करण्याची आज आवश्यकता राहिली नाही. आज हिटुस्थानातील जे राजकारणी लोक तिकडे 
काम करीत आहेत, त्यास बायका हसूलन आज तसे विचारू शकत नाहीत. कारण ज्यांस 
साभाक्ता सांभाकता दहा-टहा इग्रजांस नाकी नव यावे असे काही स्वातत्रयप्रेमी तरुण 
हिंटुस्तानातही निघाते आहेत. युरोपमध्ये हदुस्थानच्या राजकारणाविषयी वाटत असलेली 
तुच्छता अथवा तिरस्कार काटल टाकून त्यास त्याचे महत्व पटवून देणार्या साहसी पुरुषामध्ये 
सावरकर हे निस्संशय प्रथम व प्रमुख होत. 


नै 


या दोन विचारानी प्रेरित होऊन ते एकसारखी संधी पाहत टपत होते की, या यांच्या कडेकोट 
बदोबस्तातूलही आपणास काय करता येईल. त्यांनी ती संधी साधण्यासाठी किती कुशलतेने सर्व 
व्यूह रचला व पदोपदी पोलिसाचे चातुर्यास कशी धूठछ चारली ती अतिमनोरजक माहिती इथे 
विस्तरशः देता येणे शक्य नाही. ती त्याचे तेच जेव्छा लिहितील तेव्हा कद्र शकेल. इतके मात्र 
खरे की, बोट मार्सँलिसच्या बंदराकडे जाणार नाही हे प्रथम प्रसिद्ध केते असताही ती एकाएकी 
मार्सेलतिसला जाऊ लागली. सावरकराचे मनात आशा उदय पावली की, न जाणो आपली मंडली 
बोटीवर येऊन काही सहाय्य करू शकतील. पण बोट मार्सेलिसला पोहोचताच कोणीही सहाय्यक 
दिसेना. इतकेच नव्हे पण त्यांस सोडून पोलिस एक मिनिटभरदटी टूर होईनात. केवठ स्नानाचे 
खोलीत त्यास कोडीत तेव्हा वा शौचास जातेवेकी जरा दूर पण दाराशी खेदूनच उभे राहत. 
इतकेच नाही पण दाराचे समोर एक मोठा आरसा ठेवून त्यांतूल प्रतिबिबाने आत काय करीत 
आहेत हे टक लावून पाहत. दोनदा त्यांचे लक्ष्य चुकवून निसटण्याचा प्रयत्न केला. दोनदा 
फसला. पण दोनदाही तो केला हे एक सावरकराचे सावरकरांनाच कठलेतले होते. 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 
४८ 


७ बोटीवरून समुद्रात उड्डाण 


प्रातःकालही ज्ञाला नव्हता. बोट सुटण्याचे वेकी प्रवाशाची ये-जा चाललेली होती. दोघेही 
युरोपियन पोलिस ओंफिसर निजलेले व एक जागत बसलेला व त्या सर्वाचे मध्ये सावरकरांस 
घालून त्या लहान पाच-सात पावलाच्या खोलीचे (क्याबिनचे) दार लावलेले. आता थोडक्या 
वेक्ाने बोट सुटणार. जे काय शक्य असेल ते आताच करता येईल. पण करता काय येईल ? है 
तर सर्व सावध. तथापि ठरल्याप्रमाणे आणखी एकदा तिसरा प्रयत्न करून पाहावा मग जे होईल 
ते होवो ! सावरकर त्या जागत्या शिपायास म्हणाले, ""शौचास चलावे पहाट जाली आहे" पण 
तो एकटाच चला म्हणण्याचे स्थली आपल्या ओंफिसरास जागे करू लागला ! सावरकर 
समजते घात ज्ञाला. तरी पुढे पाहू या. ओंफिसर व तो शिपाई हे दोघे दोहौबाजूले त्यांस मध्ये 
घालून शौचाचे खोलीकडे गेले. पोलिसांनी एक रतिमाव्रही त्याचा कडेकोट बंदोबस्त दिला केलेला 
नव्हता. शौचाचे खोलीस काचेचे दार. समोर आरसा. सावरकर काय करतात ते दारास लागूलच 
एकसारखा तो शिपाई पाहत होता. शौचाचे खोलीचे वर मात्र एक पोट होल म्हणजे अगदी 
लहान वाटोढी खिडकी होती. व तिचे काचेचे दार थोडे किलकिले केलेले होते. या खिडक्या 
गलबतावर बहूतेक एकाच आकाराच्या असल्याने त्याचे साधारण मोजमाप मोठ्या चातुर्याने 
सावरकरानी पटहिल्यानीच केलेले होते. पण त्या खिडकीपर्यत पोहोचावे कसे ? आपण थोडे 
हललो तरी समोरचा शिपाई बोब मारणार मग चढावे कसे ? जर प्रयत्न फसला तर खटल्याचा 
सर्व रग आणखी काका कुट्ट होणार. पोलिस, यमयातना व मारहाण करण्यास सोडणार नाहीत. 
मागूलन गोव््याही ज्ञाडणारच ! पण या सर्वं प्रश्नाचा व परिणामाचा विचार त्यानी मागेच केला 
असल्याने व आयुष्याची आशा त्यांनी कधीच सोडली असल्याने ते आपल्या मनाशी पण 
स्पष्टपणे पुटपुटले, "०५५ 0। 6५6 !" आताच ! नाही तर पुढे अशक्य ! 


नै 


ञ्ञटपट त्यांनी अगावरचा सहेतुकच आणलेला लांब गार्न-अंगरखा काचेच्या दारावर टाकला. 
त्यायोगे त्या शिपायास किंचित अधुक दिसू लागल्याने तो मागे पाहत आहे तोच एका 
उड़ीसरशी दोन-तीन लाकडे पकडून सावरकर खिडकीत आले. ""क्या क्या करता ?" इतके तो 
शिपाई ओरडतो व शुद्धीवर येतो न येतो तो अगात सहेतुकच प्रथमपासून घातलतेल्या तंग 
गंजीपफ़्रंकये विजारीसह सावरकर खिडकीत अग घुसद्न सरक्‌ लागले! तोच मागे शिपायाने 
एकसहा बोब मारून काचेचे दार लाथ मारून फोडले. मागे तो घुसतो तो पुढे सावरकर 
खिडकीतून निसटले. ताड ताड गोव््यासारखे आवाज, बौबा, शिव्याचा कल्लोक ! सावरकर 
समुद्रात उडी घालून गौढी आपल्यास न लागावी म्हणून इबकी घेऊन पुढे चालले. विडकीपाशी 
शिपाई व अधिकारी आत्रे पण त्यांची छाती उडी घेण्यास होईना - किंबहुना ते अशक्यच होते. 
ते परत बोँब घालीत बोटीच्या कप्तानाकडे पठ्छाले. सर्वं बोट खडबहून उठली. व डाब्रिज (फेका 
पूला)वरून तटावर उतरण्यासाढटी लगबग धाव्‌ लागले. त्या संधीत समुद्र पोहून सावरकर तटास 
लागले. पण पुढे ती उचच उच तटाची भित आली. आजूबाजूस लोक बोटीवरील बौबेने सावध 
होऊन आडइवे आले होते. 


नै 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ४६ 


लहानपणी संस्थेत शरीरपरिवर्तनाचे जे नियम असत त्यात एक नियम असे की, तटावर 
चटण्याची प्रत्येकाने सवय करावी ! ती सवय कामास आली. सावरकर तट चद्रून प़रान्सच्या 
भूमीवर उतरले. त्यांचे चित्तात स्पष्टपणे विचार आला की हीच फ्रान्सची भूमी ! मी हिला 
शिवलो आहे ! मी आता फ्रान्सच्या रक्षणाखाली आलो आहे ! माञ्ञे अर्थ काम ज्ञाले. पुढील 
अर्धदहोवान हो ! ! त्यांनी एक दीर्घं श्वास घेतला. फार दिवसांनी स्वतंत्र वायु मी हगीत आहे 
अशी आठवण त्यांस ज्ञाली व तो शास त्यांस खरोखरच अत्यंत मधुर लागला ! पण एकच 
श्चास तो ! । 


नै 


कारण इतक्यात तिकडे बोटीवरील सारे अधिकारी नोकर व पोलिस धापा टाकीत धावत ओरडत 
" "चोर धरा ! चोर धरा !" म्हणून आरोकी उठवीत आले. सावरकर तटावर येताच थकले 
असतानाही क्षणभर न थांबता सरक बाणासारये पुटे घुसते. धावता धावता पुन्हा पुन्हा वद््ल 
मागे पाहत तौ इग्रज चदहूकडून कोंडीत येत आहेत. आजूबाजूस पुन्हा पुन्हा पाहत की, चुकून 
एखादा जरी हिदी मनुष्य इथे दिसेल तरी त्याचेकडून पेरिसला व प्रच मेजिस्टेटला तार देववीन 
व या फ्रान्सच्या कायद्याचे विरुद्ध चाललेल्या व मला धरून तुरुगात टाकणार्या इग्लिश 
पोलिसांसच धरून तुरुगात टाकवीन ! पण कोणी स्वजन दिसेना ! स्वजन, स्वदेश तर टदा 
हजार भैलावर राहिते पण स्वराज्याचे कल्याणासाठी विदेशात मृगया होत असलेल्या ह्या 
एकाकी पंचवीस वर्षाच्या तरुणास कोणी एखादा पैसा जरी देईल तरी त्या उभ््या-आडव्या 
धावणारया टाममध्ये बुडी घेरन तौ कोठल्या कोठे निघून जाऊन मृत्यूच्या दाठेतूल सुटेल. 
आता त्याचे जीवन वा मरण एका पैशावर अवलंबूलन आहे । 


नै 


पण त्यास पण एक पैसाही कोट्न मिकणार ? पण तो तरुणी हात-पाय गाक्छणारा नव्हता ! 
फ्रंच पोलिस ! प्रच पोलिस म्हणून हाक मारीत तो एकसारखा पुढे धावत होता. मागे व 
आजूबाजूली चोर ! चोर ! म्हणून खोटाच आरोप उठवीत ते पाच पन्नास माणसांचे लटांबर 
धावत येत होते. पण त्यास धरू शकत नव्हते. आता तर मागच्याच्या ओरड़ीनी उत्तेजित प्रच 
मार्गस्थलोक पुदरूनही आइवे ज्ञाले. पण आदट्यापाट्‌याप्रमाणे हूलकावण्या दाखवीत तो हिंदी तरुण 
तसाच पुढे धावत निसटत सगव्यास चकवीत चाललाच होता. इतक्यात बाजूस एक प्रच 
पोलिस दिसला । बस्स या स्थली या पौलिसाचे हाती स्वेच्छेने जाऊन त्यास सांगावे की, प्रच 
मंजिस्ट्रेटकडे घेऊन चल तिथे मी चोर नसून हिंटुस्थानच्या स्वात॑त्यार्थ इग्लंडशी युजत 
असल्याने धरला गेलेला एक इग्लंडचा राजकीय बंदी आहे व प्रान्सचा एक स्वतंत्र व निर्दोष 
अभ्यागत आहे ! असल्या परिस्थितीत हेच सर्वोत्तम ! असे योजूलन ते उभे राहिले. प्रच पोलिस 
आला. पण त्याचे मागोमाग चहूकडचा तो पाठलाग करणार्या इंग्रजाचा घोककाही आला. 
त्यानी त्या प्रच पोलिसास आधीच मथवून ठेवलेले होते. ते अंगावर मोठमोठ्या जरीच्या फिती 
लावतेले बलाढय इग्रज सरकारचे अधिकारी ते सांगतात की हा चोर आहे ! है एक मिसूर न 
फुटलरेले, अगात एक गंजीप़राकची तुमान असवे, धुकीने भरलेले व एका पददवित हिदुस्थान 
नावाच्या कुलीच्या देशातले कोणातरी कुलीचे भिकारौ मूल - है चोर असलेच पाहिजे ! त्यांनी 
सावरकराचा हात बक्कट धरला. सावरकरांनी पुन्हा बजावले की, मी चोर असलो तरी तुला प्रच 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 
८४७ 


कोर्टात नेल्याविना मला दुसरया कोणाच्याही हाती देता येत नाही ! पण तो एक यत्किचित 
फ़रच पोलिस कायद्याच्या शब्दांशी असलेल्या परिचयापेक्षा सोन्याच्या दागिन्यांशी असलेला 
त्याचा परिचय व त्याचा लोभ हा केव्हाही अधिक असणारच ! तो त्या द्रव्याच्या तेजाने 
दिपला, चमकला व मागेपुदढे करू लागला. तोच त्याची पुढे वाट न पाहता इग्रजांनी सावरकरांना 
धरून ओटीत, ताणीत, ठकलीत बलात्काराने स्टीमवर चढठविले ! ते त्या बलात्काराचा प्रतिनाद 
करीत होते ! ! 


नै 


ती रात्र भयंकर होती ! त्या एवद्याशा केबिनीत सर्व पोलिस कबूल उभे होते. बसावयास जागा 
नव्हती. दारावर एक नागवी तलवार टांगत ठेवलेली. कोणी ब्र काठील तर शपथ. आजूबाजूच्या 
सर्व केबिनी सोडून गलबताच्या सर्व भागात सुखवस्त्‌ प्रवासी चाललेले. तो भागच रिकामा 
केला. कारण ? पोलिस आपसांत सहेतुक त्या तरुण बंदीस एवक्ू जावे अशा ध्वनीने म्हणत, 
"आज रातको सालेको बताएंगे !" तर काय आज रात्री नाशिकला जो छक ज्ञाला म्हणून 
आपण वाचे तसलाच छठ होणार काय ? आज मला तंडात बोव्छा देरुन हे मारहाण व छठ 
करणार ? ठीक ! हे तर आम्हास त्याचे दिवशी कठ्ले होते की ज्या दिवशी आम्ही दहे 
राष्टोद्धाराचे व्रत उचलले होते. 


नै 


पण ह्या इतक्या साहसराचा काय परिणाम ज्ञाला ! सुटका म्हणावी तर ज्ञाली नाही. उलट 
पायातील बेड्या अधिकच जड व काटेरी ज्ञाल्या । बरे दुसरा उदेश की युरोपमथ्ये आपल्या 
कष्टाने हिदुस्थानच्या आकाक्षांची व राजकीय साहसाची व स्वातंत्र्य संपादनाच्या कठोर प्रतिजेची 
प्रसिदी (जादहिराती) व्हावी तर तेही फसले कारण मार्सेविसला आपण निसटलो ही बातमी 
जगात चिटपाखराला सुद्धा कठ्णार नाही ! कोण कठ्वणार ! तथापि कर्मण्येवाचिकारस्ते ! 
कर्मण्येवाधिकारस्ते ! ! 


नै 


रात्र ्ञाली. प्रतिक्षणी सावरकर बघत होते की हे मारहाणीस केव्हा आरभ करतात. थोड्याच 
वेव्ठात त्याचा मुख्य इग्तिश ओंफिसर अगदी निरखून निजलेल्या सावरकरास न्याहाकीत उभा 
राहिला. व शेवटी म्हणाला, "क्या अवलाद है !" सावरकरांना डोठे उघडले. तेव्हा तौ म्हणाला, 
"तुला शरम वाटत नाही !" सावरकर काही उत्तरले नाहीत. तेव्हा आणखी चदन जाऊन 
इग्तिशमथल्या दोन निवडक शिव्या हासडल्या व अंगावर आलेसारखे करून हातवारे करीत 
म्हणाला, ""की काय करू ? मी त्यावेकेस जागा नचव्हतो नाही तर तुङ््या...! हे अपशब्द 
एेकताच सावरकर उट्न बसले व त्या ओंफिसरास गंभीर स्वरात म्हणाले, "हे पाहा ! मी 
ज्यावेकेस ज्याला तुम्ही बंड म्हणता ते उभारले तेव्हा मी आपल्या घरास प्रथम आग लावून 
दिली व नंतर इतरांची घरे जाव्छावयास निघालो. मी जिवंतपणीच आता मेलेला आहे. नंगा 
निर्भयपणा हा माञ्ञा एकच मित्र आहे. पण तुम्ही ? तुम्हांस बायकामुले आहेत. तुम्हांस अजून 
जगायचे आहे. तेव्हा हे ध्यानात धरा की, जर तुम्ही मला असे अपशब्द बोलाल, जर मारह्मण 
कराल तर मी तर मरेनच पण तुम्हापैकी कोणा एकास घेठन मरेन !" सावरकरांचे है शब्द 
फोल नव्हते. त्या रात्री ज्या तुमानीच्या खिशात तो पिस्तुल भरून ठेवीत ती तुमान सहज 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ४८ 


विसरुन वरच्याच खुंटीवर होती. सावरकरांनी योजून ठेवले होते की, जर कदाचित मारहाण करू 
लागले तर शक्य तर ज्जटपट 


करून त्या तुमानीतते ते पिस्तुल घ्यायचे व शक्य तर त्याचा निदानी आपलाही अंत करून 
टाकायचा ! ! 


नै 


ते तशा भयंकर टदटठतेचे व नंग्या निर्भयतेचे शब्द व्यर्थ गेले नाहीत. एकाएकी तो अधिकारी 
नरम ज्ञाला, व कठ्वद्ूल म्हणाला, "मी शिवीविवी काही एक देणार नाही. तुम्हीही असा 
काहीही अविचार करू नये. हे पाहा मी तुम्हास किती सभ्यपणाने वागविले. पण तुम्ही 
माङ्यावर पेच मारून माञ्च बायकापोरांचे तोँडची भाकर कादून घेतलीत. म्हणून काही शब्द 
रागात माञ्च मुखातूल निघून गेले." सावरकर म्हणाले, ""तुम्ही म्हणता ते एक प्रकारे खरे आहे. 
पण हे पाहा, तुम्हाला बायकापोरे आहेत. तशी मलाही नाहीत काय ? मग जेव्हा हे वोरट घेऊन 
तुम्ही मला पकडलेत व इतक्या बदोबस्ताने व कठोर कौशल्याने पहारा देत फाशीये खाबाकडे 
चालविलेत तेव्हा माज््या बायकापोराचे काय होईल याचा विचार तुम्ही केला होतात काय ? 
तुम्ही सभ्यपणाने वागता तर मीही काही असभ्यपणाने नागवा नाचत नाही. मीही सभ्य व 
गोड भाषेतच बोलतो. पण आपली माञ्जी ज्या परिस्थितीत गाठ पडली आहे त्या 
परिस्थितीचाच हा दोष आहे. तीत तुम्ही मला स्वतंत्र वावरू न देता जोवर बांधूल-करकचूल 
वांधूल-फाशीकडे नेता आहात तोवर शक्य तर तुमच्या हातातून सुटून जाण्याचा मीही प्रयत्न 
करणारच. तेव्हा याविषयी कोणी कोणावर जक्ण्यात अर्थं नाही. जर तुम्हास मला ठार मारावे 
हे कर्तव्य वाटते, तर मला तुमचे हेत्‌ निष्फक्छ करावे हे कर्तव्य वाटणारच. 


ज्ञाते. मारहाणीच्या रगात एकसहा फरक ज्ञाला. ती तलवार अदृश्य ज्ञाली. पोलिसाची 
आपसांतील भाषणांत चालणारी शिवीगाक एेकू्‌ येईनाशी ज्ञाली. मात्र बाकी बंदोबस्त इतका 
ज्ञाला की, शासोश्चास करणे कठीण वाट्‌ लागले. लहान केबिनमध्ये सदा राहणे व तेही दोन 
विपक्षी माणसांसह. तेथेच जेवण, तेथेच लघवी, इतकेच काय परसाकडेही हातकड़ीसुद्धा एका 
मनुष्याच्या हातात हात घालून बसणे. हातकड़ी जेवतानाही अर्धीच निघे. सूर्यप्रकाश बघावयास 
मिकेना मग सूर्य दूरच ! ोंक्टरला अर्ज केल्यानंतर केबिनचे समोर आठ-नऊ पाले उजेडात 
चालायची अनुज्ञा मिकाली ! ही बाह्य परिस्थिती आणि मनःस्थिती त्याहून ही भयंकर ! आता 
पुन्हा सुटकेची संधी सापडणे पुन्हा किती - अशक्य आता हिदुस्थानात जिवंत जाऊन 
विजेत्याच्या रथाच्या चाकाला बांधले जाऊन त्याच्या जयोत्सवास शोभा आणण्यापेक्षा आता 
येथल्या येथे हा समुद्र उचबद्ल माड््या एकट्याच्या केबिनमध्ये शिरुन मला अलगद नेऊन 
बुडवूल टाकील तर किती उत्तम ! आत्महत्येचे जे कार्य धर्म करू देत नाही ती प्रकृती येऊन 
स्वयमेव करो ! पूर्वी सागरास विनंती केली होती. 


ने मजशी ने परत मातृभूमीला ! सागरा प्राण तक्मक्ला ।। व त्यानेही ती एेकली पण अशी 
एेकली की, ते वरदान शापाद भयंकर व्हावे ! आता मातृभूमीला परत ने म्हणून नव्हे तर - 


"दे साक्ष सिधु ! ज्या काव्ठारे ! 
वाहसी मज तमःपुरिला (त्या) 


प्रत्येक तुङ््या कल्लोढ्छा (तै) 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे सक्षि चरित्र ४९ 


विनविले न कां । उघडुनि मुखा । 


ज्याघेऊनदे धर्मदे तया मरणा || 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 


॥1 © 


८ जन्मभूमीत आगमन पण दोन जन्मठेपीची शिक्षा 


आता मातृभूमीस पाय लागला पण तो सशस्त्र नागव्या तलवारी घेरन शिङडीच्या पायरीपायरीवर 
उक्या राहितेल्या गौर्या सैनिकाचे रांगेतूल ! मुंबईदून त्वरित त्यांस नाशिकला स्पेशल टेनने 
नेण्यात आले. उव्याचे, मोटारीचे, घराचे सर्व दरवाजे बंद ! बरोबर एक यिप्पाड ओंफिसर होता 
त्याचे हातात एक हातकड़ी व तिची दुसरी कड़ी सावरकराचे हातात अडकविलेली. लघवीस व 
शौचास देखील त्याचेवरोबर त्याच स्थितीत जाणे ! नाशिकला येताच त्यांस काटणी घालून 
म्हणजे दंडामागे दोरया बांधून त्या बैलाच्या वेसणीप्रमाणे धरून हातात हातकड़ी व पायात 
बेड्या ठोकून पोलिसाचे चौकीपुढील मार्गावर फिरविण्यात आले. पण इतक्या सर्व 
खटाटोपामधूलही छिद्र पाडून सावरकराचे हातात एक इग्तिश पत्र पडले. त्यांत तार होती की, 
फ़्रान्सने सावरकरांस परत देण्याविषयी इग्बंडकडे मागणी केली आहे । व जगभर त्याविषयाची 
चर्या चालली आहे ! ! । 


नैः 


तर मग मार्सेलिसचे साहस पूर्णपणे वाया गेले नाही. एक उद्दिष्ट तर सफठ इ्ाते की, युरोपभर 
हिदुस्थानच्या आकाक्षेचा दुदुभी वाजू लागली. डेली न्यूज व तत्सम इग्रजी पत्रानी स्वतःच 
विहिते की, इटलीतील राज्यक्रातीकारक म्याञ्जिनी व ग्वाँरीवाल्डी ह्याच्यावरील आरोपास न 
जुमानता इग्लंडने त्यांस आश्रयस्थान दिले तर ते त्याच्याचप्रमाणे स्वदेशस्वातत्रयार्थ 
ज्ञगडणारया सावरकरांसही फ्रान्समध्ये का मिद्‌ नये ! युरोप, अमेरिका, चीन, इजिष्शियन व 
आयरिश पत्रात तर सावरकर यांची तुलना म्याञ्जिनी, कोसूथ ग्वारीबाल्डी यांच्याशी उघड उघड 
करण्यात येऊ लागली व त्याबरोबरच हिंदी स्वराज्याच्या चक्वकीसही महत्व प्रा होऊन 
तिच्याकडे जगाचे लक्ष कधीच वेधे नव्हते असे वेधू लागले. डेली न्यूजचा वरील कट 
(५1105) व इतर काही युरोपीय प्राचे उतारे सावरकर यांस नाशिककटून येरोड्यास 
आणताना मिक्त. तेव्हा क्षणभर चित्तास आनंद ज्ञाला. पण तोच मनात वाटले की, पराजयाचे 
दुःख टाकण्यास मी कर्मण्येवाधिकारस्ते या वचनाने समाधान करून घेतले होते, जर 
कर्मण्येवाधिकारस्ते या तत्वाने निष्फकतेच्या दुःखास तुञ्ञा अधिकार नाही तर आज अशिक 
सफलतेच्या आनंदावरही तुज्ञा काय हक्क ? 


नै 


मार्सेलिसला घडलेली हकीकत कशी काय बाहेर फुटली याविषयी इग्रजी अधिकार्यांना अत्यंत 
आश्चर्य वाटले. त्यानी इतर माहिती मिव्छविण्यासाठी जसा सावरकरांपाठमागे ससेमिरा लावला 
तसाच मार्सेलिसदूल पेरिसला तुम्ही पव्ल्याची तार कोणी केली याविषयीरी विचारून थकविते,. 
कोणी का होईना पण मार्सेविसला सावरकांस पकडल्याची तार पेरिसला देताच प्रथमतः तो 
विषय ""ला द्युर्मेनिटी" या नावाच्या पत्राने हाती घेतला - हे पत्र जगातील कम्युनिस्ट 
सोशियालिस्टाचे जे बायबल समजले जाते त्या "केपिटल' या नावाच्या अर्थशास््रीय ग्रंथाचा 
कर्ती कार्ल मास या प्रख्यात पुरुषाचा नात्‌ चालवीत असे. त्यांत सावरकरांविषयी नेहमीच 
आदर वाटत असल्याने त्यांच्या वर्चस्वी पत्राने तो विषय सारखा उचलून धरला. प्रैच 
सिनेटमध्ये खठबठ्छ आरभली गेली. इग्लंडचे व प्रान्सचे या विषयावर वितुष्ट पडते की काय 
असा धाक पडताच अती ते सर्वं प्रकरण आतरराष्टय न्यायालयाच्या पंचासमोर हेगला 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ५१ 


सोपविण्यात आले. सर्वं प्रमुख रषष्ातील लोकांचे लक्ष त्या कोर्टत काय निकाल होतो तिकडे 
लागू त्याचे प्रतिनिधीही तेथे आले होते. तेथे हिदी क्रातिकारकटी जमले व आलेल्या अनेक 
राष्टाच्या पुढारयांच्या गाढ़ी घेत हिटुस्थानचे स्वातंत्रयाचा प्रश्न व स्वदेशाच्या चाललेल्या छक्छाचा 
व दुरदेशेचा पाठ वाचीत होते. अशा रीतीने जगाच्या अत्युच्च न्यायासनासमोर आंतररषष्टीय प्रश्न 
म्हणून सर्वं प्रमुख देशचे प्रतिनिधी या एका हिंदी तरुणांस कोठे ठेवावे या प्रश्राचा खल करीत 
होते. जगाच्या अत्युच्च आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हिटुस्थानचा राजकीय निर्देश व प्रवेश 
प्रथमतः सावरकराच्या साहसानेच ज्ञाला. 


नै 


इकडे हिटुस्थानातही त्याचे आधीच असे खटले चालविण्यासाटी व त्याचा ज्जटकाफटकी निकाल 
देण्यासाढी एक "स्पेशल ट्व्युनल' नावाचा कायदा पास करावा लागला. या कायद्यान्वये 
ज्यूरिविना, अपिलाविना सरकार नेमील त्या तीन जज्ञाना कटवाल्यांस मरणापर्यत शिक्षा 
देण्याचा हक्क दितेला होता. 


नै 


इतकी कडेकोट सिद्धता केली व इग्लंड, फ्रान्स व हिटुस्थानये पोलिसास सको का पटो ज्ञाते. 
जगातील मोठमोठ्या न्यायाधीशापर्यत व जगातील अत्युच्च कोर्टापर्यत भाडत बसता बसता 
हिदुस्थान सरकारचे व विलायत सरकारचे नाकी नऊ आले, नवे नवे कायदे केवले, लाखो रुपये 
उधक्ते. तेव्हा कोठे हा पयवीस वर्षीचा एक मराठा क्रातिकारक, सरकारास कोठडीत नेऊन 
कोबता आला, 


फार दिवस गाजत असलेला नाशिकच्या कटाचा खटला, की ज्यात सावरकर हे मुख्य आरोपी 
आहेत व म्हणूनच ज्याकडे जगातील सर्वं र उत्सुकतेने पाहत आहेत तो आज मुंबई 
हायकोर्दत आरभला. जिकडे तिकडे सशस्र घोडेस्वाराचा थयथयाट चाललेला होता. कोर्टात 
कटाचे इतर आरोपी आणून बसविले. त्यांच्यांत केवक् सावरकरांशी संबध असल्यानेच कित्येक 
या संकटात सापडते होते. त्यांतील प्रत्येकाच्या पोलीस कानी कपाठी ओरडत होते की तुमचा 
नाश या नष्ट सावरकरांचे पायी ज्ञाला. अजून तरी त्या चांडाकाचे नाव काटणे सोहन याव 
त्याचेविरुद्ध काय माहीत असेल ते सागूलन मोकठे व्हा ! कोर्टात केवक निवडक वकील मंडक 
सोडून चिटपाखरूही फडकू दिले नव्हते. बाहेर मार्गीमार्गानी उघडपणे जमणे अशक्य असल्याने 
थव्याथव्यानी, खिडक्या खिडक्यांतूल, घरादारातूल लोक सावरकराच्या येण्याची मार्गप्रतिक्षा 
करीत होते. तोच अत्यंत कडेकोट बंदोबस्तात मागेपुढे सशस्त्र घोडेस्वारांचे पहारयात 
सावरकरांची गाड़ी कोर्टापुटे आली. त्यांस हातकड़ी ठोकून दोघांनी धरून वर नेते. कोर्टाचे 
बगल्यात पाय टाकताच नीट आरोपी लोकांच्या डंकमध्ये नेल. तो एकसहा टान्याचा कड़कडाट 
ञ्ञाला ! सावरकर दचकून वर पाहतात तो गेँलरीत तर कोणी नाही ! खाली पाहतात तो सर्व 
आरोपीची वदने मागे मुरडलेली, दृष्टी आपल्याकडे अत्यत उत्सुक आदराने लागलेली ! तर मग 
ह्यानी टाव््यानी माञ्च स्वागत केले ! ! 


नै 


जेव्हा स्वतःचे गव््यात फुलांच्या माका पड़त होत्या व हजारो लोक जयजयकार करीत दूध 
वत्तासे व मिठाई पुरस्कार देत लोटत होते तेव्हा अनेक अनुयायांनी माञ्ञे भक्तिपुरःस्सर 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षि चरित्र 
५२ 


टाव्यांनी स्वागत केलेले होते. पण ते साहजिक होते. आज माञ्च हातात हातकड्या असताना, 
माञ्ञे शब्दावर विश्वास ठेवल्याने व माङ्न्याशी संबध राखल्याने ज्यांचे हातात बेड्या पडल्या, 
ज्यांच्या घरादारांची राखरांगोकी ज्ञाली व ज्यांना मजहूनही अघोर शरीर छक सोसावा लागला 
त्यानी आज माञ्ञे जे हे स्वागत केले ते मात्र असाहाजिक, असाधारण होय ! जगात पुष्कठछ 
मान मिकतात. शदहरातूल हजारो लोकांचे थवे मिरवितात, पण जेव्छा हातकड्या पडलेल्यांचे 
स्वागतार्थं त्यांच्यासाठीच हातकड्या पडलेले लोक त्या बद्ध हातानीच टाव््या वाजवितात तेव्हा 
त्या क्षीणध्वनीत जो सन्मान असतो तो सत्कार मात्र धन्य होय । 


नै 


खटल्याचा वृत्तात तर राहोच पण त्यातील अनेक विनोदी, उत्साही, करुणामय, भयंकर, 
महत्वपूर्ण व गंभीरतम असे निवडक प्रसंगही सांगणे स्थलाभावामुके अशक्य आहे. इतकेच 
सागितले पाहिजे की, सावरकरांनी ब्रिटिश कोर्टाचा आपल्यावर अधिकार चालू शकत नाही व 
म्हणून मी कोर्टात भाग घेत नाही म्हणून कक्छविते. १२१ च्या भयंकर अपराधाविषयी चौकशी 
असतानाही धिःकारपूर्वक ब्रिटिश न्यायकोर्टाचा अधिकार न जुमानणारा हा हिदुस्थानातील 
पहिलाच आरोपी होय. 


नै 


आजची मिती १९१० च्या दिसेबरची तारीख २३. आज कोर्ट टदीड-दोन महिने अव्याहत चालत 
असलेल्या ह्या असाधारण खटल्याचा निर्णय सांगणार ! आरोपीमध्ये चर्या चाललेली आहे. 
कोणास काय पारितोषिक मिक्णार ? ज्यास जितकी वर्षे काके पाणी मिकेल म्हणून सावरकर 
तर्क सागत होते त्यांचे त्याप्रमाणे विनोदात क्रमांक (नंबर) लागत होते. जो सगव्यात जास्ती 
शिक्षेस पात्र होण्याचा संभव त्याचा पहिला क्रमांक. त्याहूल कमी त्याचा दुसरा-तिसरा-चौथा 
आजपर्यत ""धर्मर्थं देह वदलो" त्याची आज परीक्षा आहे. बघू कोण कोण उतरते म्हणून 
परस्पर विनोद चालला आहे इतक्यात जज्ज आल्याची गंभीर सूचना जाली. लांबलचक 
निर्णयपत्र वाचूलन अखेर तीनही भयंकर अपराध सिद्ध ज्ञाल्याचे जज्जानी सावरकरांस हाक 
मारून सांगितले, ""तुम्हाला फाशीच व्हायची पण आम्ही आजन्म काठके पाण्याची शिक्षा सांगतो 
। !" सावरकर अर्धं उठते, नतशीर्ष करून गंभीर स्वराने त्या शिक्षेचा स्वीकार करीत म्हणाले, 
^"दंदे मातरम्‌!" 


नैः 


एकामागे एकास पुकार्न भयंकर शिक्षांची खिरापत वाटली जात आहे. खटल्यांतील अनेक 
आरोपापैकी त्या लोकांवर एक आरोप हाही होता की, ते नेहमी "स्वातत्र्य लक्ष्मी'चा जयजयकार 
करीत वास्तविक. सर्व आरोप एकाच आरोपाची रूपांतरे-परिणाम होते म्हटले तरी चालेल. 
सर्वास १४ वर्षे १० वर्षे 3 वर्ष इत्यादी कठोर शिक्षा कलठोरपणी सांगून निकाल संपविला. जज्ज 
मोठ्या समारभाने अखेर यांची खोड मोडली असे समजून परत जावयास निघाते; तोच ते 
कठोर शिक्षा ्ञालेले सर्व तरुण एकसहा उभर राहिले व त्याच शब्दात गर्जून उठले, "स्वातंत्र्य 
लक्ष्मी की जय !“ "श्री स्वातंत्र्य लक्ष्मी की जय !" 


नै 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 
५३ 


जज्ज चपापले. परत फिरले. पोतिसाचे अधिकारी चहूकडून धावते. त्याचा मुख्य चवताद्ूल 
ओरड्‌ लागला, "अब कैदी है, बेतसे मारो ! !" प्रथम सावरकरांस धरून खाली नेण्यात आले. 
जाताना टोपी काट, दुरून त्यांनी मागे राहिवेल्या स्वजनांस, सहकार॒यांस व आपल्या लहान 
भावास की, ज्यालाही शिक्षा लागली होती त्याला प्रेमाने व दुःखाने निरोप देत पुढे ओढणारया 
पोलिसामागूलन गेले. "आता पुन्हा या स्वजनांस, या धाकट्या भावास या जगास - मी कसा 
भेटणार ! !" असा विचार त्याच्या चेहरयावर स्पष्टपणे उमटला होता । 


नै 


परतु जन्मठेपीच्या एका शिक्षेने सरकारचे समाधान ज्ञाले नाही. त्याच पुराव्यावर परतु 
निराव््या कलमाखाली खुनास चिथावणी व सहास्य केल्याच्या आरोपावरुन सावरकरांवर लगेच 
दुसरा खटला भरण्यात आला. ही बातमी एेकताच बहूतेकांस असे वाटणे साहजिक होते की, 
बहूधा पहिल्या खटल्यांत सावरकरांस फाशीची शिक्षा ्ञाली नाही म्हणून दुसरा खटला भरता 
असावा. आता यांतही जर त्यांनी भाग घेतला नाही व आपला बचाव केला नाही तर त्यांस 
फाशी होणारच होणार ! कित्येकांनी तर निनावी तारा धाडून सावरकरांस कढ्छविले की, आपण 
खटल्यांत भाग घेन आता तरी बचाव करावा. परतु हेग कोन्फरन्समधील निर्णय लागला 
नसल्याने सावरकरानी पुन्हाही भाग घेण्याचे व खटल्यात बचाव करण्याचे नाकारले. सर्व 
एकपक्षी चौकशी ज्ञाली. निर्णयाच्या दिवशी फाशीची शिक्षा एेकण्याच्या सिद्धतेने सावरकर 
कोर्टात गेव. बहूतेक पोलिसांचीही अटकक् तीच होती. 


नै 


पण काय ज्ञाले असेल ते असो; न्यायाधिशानी पुन्हा आणखी जन्मठेपीची शिक्षाच दिली पण 
फाशी नाही. क्वचित मारसेतिसच्या साहसाचे हे उपकार असावेत. क्वचित ५० वर्षाच्या 
जन्मठेपीची अघोर शिक्षा फाशीहूलही काही अंशी असह्यतर असल्यानेही फाशी अनावश्यक 
दिसली असावी. निदान सावरकरांस तरी ५० वर्षे शिक्षा एेकताच फाशीप्रमाणेच ती भयंकर 
वाटली. पण ""बुध्याचि वाण धरिलं करिं है सतीचँ ! !', ही दुसरी शिक्षा होताच ते शांतपणे 
उटून गभीर स्वरात म्हणाले ~ “1 211) 0160260 {0 >€ ५१५।५५५।१५।४ {€ €ध1€ा11€ 0९2 
0 0८1 2\/5 1 {0€ €| {021 ।॥ ।5 {10000 54161110 20 52611८6 2101€ 119 0 
०6।0५९५ 17101/16112/6 (81 1121८[ 00 {0 210 255८160, 1 101 2 506९0, 1111101 ।“ 

नैः 

"तप आणि बलिदान ह्याच्या योगानेच आपली प्रिय मातृभूमी द्रुत नसली तरी निश्चित विजय 
अती वरणारी आहे हीच माञ्ची निष्ठा असल्याने मी तुमच्या कायद्यातील या अत्यंत कठोर 
शिक्षेलाही तोड देण्यास सज्जच आहे." 


नै 


तथापि हेग कँन्फरन्समथील खटला प़रान्स जिकून सावरकरांस सोडून नेईल अशी अजून 
पुष्कलव्छांस आशा होती. सावरकरांस मात्र अगदी नव्हतीच म्हटले तरी चालेल ! मार्च १९९१ चे 
जवक जवक एक दिवशी तुरुगावरील अधिकार्यानी येऊन सावरकरांस कोठडीबाहेर बोलावले. 
कैद्याचे कपडे पुढे केले व सांगितले की, है घाला. हेग कोन्फरन्सचा निर्णय तुमचे विरुद्ध 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 
५४ 


ञ्ञालेला असू तुम्ही आता इग्तिशाचे बंदी आहात. तुम्हास ५० वर्षे जन्मठेप काव्यापाण्याची 
शिक्षा लोठावण्यात आली आहे ! 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षि चरित्र 
५५ 


९ शेवटी 


ञाते त्यानी १९११ साली जे हे बदीचे कपडे घातले ते १९२४ ला पुन्हा उतरले, वास्तविक ते 
धरले गेले तेव्हापासूल म्हणजे १९१० च्या मार्चपासून तो १९२४ च्या जानेवारीपर्यत ते बंदी 
शाकेच्या अत्यंत कठोर व तीक्ष्ण जबडयात गिक्छकृत ज्ञालेले होते. त्यास गिल टाकताच 
कारागाराने आपल्या अदमानच्या उदरांतील जात्या जठराग्नीत पचवून जिरवून नाहीसे 
करण्याचा कसू प्रयत्न केला. त्या जठराग्नीत असे अनेक तरुण चिस्न पिसूल पचूल भस्म 
होऊन गेले होते. पण सावरकरांनी त्या जठराग्नीसच उलटे पचदूलन टाकले. अखेर त्या 
कारागाराचे जठर फाडून ते बाहेर आले. अनेक वेकेला अगदी अत्यवस्थ स्थिती ज्ञाली. 
निराशेच्या कड्यावर उभे असताना अथवा रुग्णशय्येच्या अंथरुणावर पडले असताना मृत्यूच्या 
मुखाच्या गर्तत कोसकण्यास एक पाय काय तो पुटे पडायचा होता. पण तो पडला नाही, व 
सावरकर १९२४ च्या जानेवारीला सुटून परत आपल्या स्वजनांत आले. 


नैः 


या चौदा वर्षात त्यांनी काय काय आपत्ती सहन केल्या ते काय सांगावे ? ज्या मनुष्यास एक 
वर्ष शिक्षा आहे तो मनुष्य एकच वर्ष शिक्षा भोगतो. ज्याला चौदा वर्षे आहेत तो चौदाच वर्षे 
शिक्षा भोगतो. पण ज्याला पन्नास वर्षे व तेह जन्मठेप काठकेपाणी म्हणजे ज्यातून सुटेनच 
असा मुढीच निश्चय करता येत नाही-नाही सुटणार हेच काय ते निश्चयाने सांगता येते ~ अशी 
अनिश्चित भयंकर शिक्षा असते त्याच्या मनाची यातना भोगलेल्या वर्षानी गणली जात नसून 
त्यामध्यै बहुधा कधीही सुटणे नाही या अनिश्ित भयंकर हताशेचीटी भर पडली असल्याने 
त्याची चौदा वर्षे जवठ् जवठ पन्नास वर्षे भरण्याइतकीच यातनामय असतात. 


नै 


आणि त्यांतही एकाच्या दुःखाचाच बोजा उचलायचा असता तरीही थोडे हलके गेवे असते. 
त्यांच्यासमोर त्यांच्यासारख्याच - किंबहुना त्यांच्याहूलही कठोर हालात व अपेष्टेत ज्िजत 
असलेले त्याचे बधु गणेशपंतही जन्मठेपीची शिक्षा भरीत होते. ह्या उभयता बधूस परस्पराचे 
कष्ट, अपमान व छक पाहून दुःखाचा द्विगुणित भार सहन करावा लागे । 


नैः 


ह्या प्रकरणाचे शेवटच्या भागात काही गोष्टीचा अगदी ओडञ्धरता उल्लेख करणे प्राप्त आहे. 
विनायकराव विलायतेत - त्यांच्यावरही वोरट सुटते होते. दे. भ. गणेशपंत ह्यांना तर 
जन्मठेपीची शिक्षा ज्ञाली - डो. बाक्छ ह्यानाही त्याच्यावर आलेल्या आरोपाबदल सहा महिन्याची 
सजा मिकालेली. सावरकर कुटूबाला आश्रय देणे हे त्या वेठी अखिल महारात सरकारी दृष्टीने 
पाप मानले जात होते. मग नाशकास तरी दुसरी परिस्थिती कशी असणार ? विनायकरावांचे 
श्वशुर श्री. भारसाहेव चिपरूणकर ह्यांनी आपल्या जावयामुके ओढवलेल्या आपत्तीना मोठ्या 
प्रमाने तौड दिले. आपल्या मुलीचा सांभाक सरकारी त्रासाला कःपदार्थं मानूल त्यांनी त्या 
काठकात मातेपेक्षाही अधिक ममतेने केला. पण दे. भ. गणेशपतांच्या बायकोचे मात्र फार हाल 
डाले. उभ्या नाशिक शहरांत तिला राहायला जागा मिकेना - माहेर ते तर लाबच राहिते मग 
मामाचा आश्रय कसा मिकावा ? मंडम कामा ह्या काही पैसे पाठवीत म्हणून पोटाची काठजी 
तरी सुटली ! पण त्या माञलीला केव जागेच्या अभावी एका देवद्छाया आश्रय करावा लागला 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे सक्षि चरित्र ५६ 


। ही स्थिती डो. बाक सुटेपर्यतच होती. नंतर पतिविरहाने - त्यांचा तुरुगात होणारा छठ रएेकून 
त्या काठ्जीनेच त्या ज्युरत होत्या. गणेशपंत तुरुगांत गेल्यानंतर पुष्क वर्षेपर्यत परवानगीचे 
खे चालत होते. परतु दैवयोग असा विलक्षण की, ज्या दिवशी डं. सावरकर ह्याना आपल्या 
उभयंता बंधूला त्यांच्या कुटुंबासह भेटण्याची परवानगी आली त्याच दिवशी त्यांचा अत ज्ञातलेला 
होता ! ! धन्य ती माउली ! ! 


नै 


विलायतेत जाऊन बेरिस्टरीची परीक्षा पास ज्ञालेला मनुष्य इग्तिश सरकारच्या हिंटुस्थानातल्या 
बदिवासांत कशा प्रकारे वागविला जातो ह्याचे हृदयद्रावक चित्र आपल्या मनःश्वक्षुसमोर उभे केले 
असता अंतःकरण खव्छबक्ल्याशिवाय राहत नाही. बे. सावरकर हे एक प्रतिष्ठित राजकीय कैदी 
होते. असे असता त्यांना घाण्याला बांधून तेल काठायला लावणे त्यापेक्षा दुसरी दर्दैवाची गोष्ट 
कोणती ? ब्रिटिश राज्यकर्ते स्वतः स्वातत्रयप्रेमी आहेत पण ते असे अप्पलपोटे आहेत की, 
दुसरयाने मागितलेवे स्वातंत्य त्यांना खपत नाही. स्वराष्ट स्वतंत्र असावे ही इच्छा वाईट कायः? 
बे. सावरकर द्याच्यासारख्या राजकीय कैदाला घाण्याला डाबूल तेल काठणे, काथ्या खोलायला 
लावणे ह्यासारखी अगदी बेरड बदमाषाला शोभतील अशी कामे देण्यात आली. ह्यावरुून त्यांच्या 
इतर ज्ञालेल्या हालांची कल्पनाच करणे बरे. 


नैः 


पण तो सर्व त्यांनी सोसला. त्या हृदयद्रावक प्रसंग या संक्षिप्त चरित्रात सागणे अशक्य आहे. 
इतके सांगणे मात्र अवश्य आहे की, सावरकरांनी तुरुगांत सोसलेल्या हालअपेष्टेचा वृत्तात जसा 
अद्याप महाराष्टूस कढ्ायचा आहे तसाच त्यांनी तुरुगांतही देशसेवेचे कार्य क्षणभर न सोडता जे 
जे प्रयत्न केले त्याचीही माहिती अजून त्याचे देशबांधवाना हणे आहे. ही माहिती जेव्हा केव्हा 
होईल तेव्हा त्यांच्या विषयी असलेली समाजाचे मनातील पूज्य बुद्धी व कृतज्लता ही दविगुणित 
होतील. तुरुगांतही त्यांनी हजारो अशिक्षित लोकांस विहावयास व वाचावयास शिकविले. शेकडो 
शिक्षित लोकांस युनिच्टर्सिटीप्रमाणे अनेक विषयात "विशारद' करून सोडले. दह्िदु धर्माचे विरुद 
तुरुगांतून अनेक मुसलमान लोक ज्ञटत असतात व ददुस बाटवून मुसलमानी धर्माची दीक्षा 
देतात. त्यांचा आज उभी ददवा वर्षे ते प्रतिकार करीत असून शेकडो - अक्षरशः शेकडो 
मुसलमानांस पुन्हा शुद्ध करून त्यांनी हदु केलेले आहे. या उद्योगात कित्येकदा त्यांच्या 
अंगावर बदमाष मुसलमानांनी चालही केलेली होती. गणेशपंतांस दुखापतही ज्ञाली होती. पण 
ह्या सर्वं धमक्यांस न जुमानता त्यांनी आपले कार्य अखंड चालविले होते. आता नुकतेच 
रत्रागिरीचे तुरुगांत असतानाही एका सिंधी बदमाष मुसलमानाचे कचाटीतूल एका बाटलेल्या 
मनुष्यास सोडवूल त्यास पुन्हा हदु करून घेतल्यामुके तेथील सिंधी मुसलमानांनी सावरकरांचा 
घात करण्याची धमकी त्यांस दिली होती व एकदा एक सिंधी तर त्यावर तुटूनसुद्धा पडला. 
पण अगदी सुटायचे दिवसापर्यत ते तुरुगातील कुठेही व कोणाही हटूवर धार्मिक अन्याय होत 
असता शक्य त्या उपायाने त्याचा प्रतिकार करीत असत. तुरुगांतून त्यांनी वियेची अभिरुची 
बदीजनांत इतकी वाढविली की, अंदमानच्या तुरुगांत सुद्धा एकदा शेकडा ७३ लोक तेथे ब. 
सावरकरांच्या प्रेरणेने व श्रमाने शिक्षित ्ाल्याचे जेलरने मान्य केले होते. व आता रत्रागिरीचे 
तुरुगात ही वार्षिक रिपोर्टात बंदीजनांची शिक्षणप्रियता वाढठल्याने तुरुगांतील गुन्हे कमी ज्ञाले 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 
५७ 


असे अधिकार्यानी मान्य केले. त्यांच्या दहा वर्षाच्या निवासाने अंदमानच्या र्य 
वातावरणाचे तर सूपच्या स्प बदलूल गेले. ह्या ब्रोटक उल्लेखापेक्षा त्यांच्या कारागारातील 
अनुभवांचा वृत्तात विस्तारशः देणे अशक्य आहे. तो वृत्तांत स्वतः सावरकरच महाराष्ट जनतेस 
स्वमुखाने सांगतील तेव्हा खरे तेथपर्यत या अल्प चरित्रावरच महाराष्ट जनतेला संतुष्ट राहिते 
पाहिजे. परमेश्वरा ! श्रीयुत बे. विनायकराव सावरकर ह्यांना त्यांना देशकार्य करायला दीर्घायुषी 
कर ! ! ! 


|| समापन || 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 
५८ 


सागरास 


ने मजसी ने परत मातृभूमीला । सागरा प्राण तकमठकला ।।धृ.।। 
भूमातेच्या चरणतला तू धूतां । मी नित्य पाहिला होता । 

मज बदलासी अन्य देश चल जाऊ । सृष्टिची विविधता पाहू । 

तै जननी हृद्‌विरह शंकितहि जाल । परि तुवां वचन तिज दिध । 
मार्गज्ञ स्वये मीच पृष्िवाहीन । त्वरित या परत आणीन । 


चाल - 

गंभीर त्वदाकृति बघुनी ।। मी 

विश्चसलोँ या तव वचनीं ।। मी 

जगदनुभव योग बनुनी ।। मी 

येईन त्वरे कथुनि सोडिलं तिजला । सागरा प्राण तठकमक्ला ।।२।। 
शुकपंजरिं कीं हरिण शिरावा पाशी । ही फसगत ज्ञाली तैशी । 
भूविरह कसा सतत साहं या पुढतीं । दशदिशा तमोमय होती । 
गुणसुमनं मी वैचियलीं या भावे । कीं तिने सुगंधा घ्यावे । 


जरि उद्धरणी व्यय न तिच्या हो साचा | हा व्यर्थ भार विद्येचा | 


चाल - 

ती आमरवृक्ष वत्सलता || रे ॥ 

नव कुसुमयुता त्या सुलता ।। रे ॥ 

तो बाल गुलाबहि आतां || रे ॥ 

फुलबाग मला हाय पारखा ज्ञाला । सागरा प्राण तकमक्ला ।।३॥। 
नभिं नक्षत्रै बहुत एक परि प्यारा । मज भूमिचा तारा । 

प्रासाद तिथ रम्य परी मज भारी । माञ्जी ज्जोपडी प्यारी | 


तिजवीण नको राज्य मज प्रियसाचा । वनवास तिच्या जरि वनिचा | 


चाल - 


भुलविणे व्यर्थ हे आतां ।। रे ॥ 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र ५९ 


बहु जिवलग गमते चित्ता || रे ॥ 

तुज सरित्पते जी सरिता ।। रे ॥ 

तद्िरहाची शपथ घातितौ तुजला । सागरा प्राण तक्मकला ।४।। 
या फेनमिषे हससि निर्दया कैसा ।। कां वचन भगिसी एेसा । 
त्वत्स्वामित्वा संप्रति जी भ्रिरवीत । धुकनि कां आंग्लभूमितें । 
मन्मातेला अबल म्हणुनि फसवीसी । मज विवासनेतें नेसी । 


चाल - 
जरि आंग्ल भूमि भयभीता ।। रे ॥ 
अबला न माञ्ञी ही माता || रे ॥ 
कथिल है अगस्तिस आतां || रे ॥ 


जो आचमनं एकक्षणीं तुज प्याला । सागरा प्राण तक्मठकला ।५।। 


बे. स्वातत््यवीर विनायकराव सावरकर ह्याचे संक्षिप्त चरित्र 


६० 


